नवथारत 


मार्च - २0१६ 


(क विशानाती ड् 
ह्रैश शेती, शेतकरी व शासन 


ह व्यक्ती, प्रसंग आणि आठवणी 
हिंदू सभेची संध्याकाळ व जनसंघाची सकाळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


णक, गाण 


०४॥४५कश्या* तच & क य 


अ .14 


्ा 
'अ“०)]' ७) ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' 1 खरलवड 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


प्राज्षमाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


"क्भारत 


वर्ष ६९ । अंक ६। मार्च २०१६ 
माघ/फाल्गुन शके १९३७ 
वार्षिक वर्गणी ४०० रुपये 

या अंकाची किंमत रु. ४०/- 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी संपादक व 
प्राक्षमाठशाळा मंडळ सहमत असतीलच, असे नाही. 


नवभारतची भूमिका* 


मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस 
पोषक होईल अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा 
विकास करणे, हे या मासिकाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 


ध्येयप्रवण व्यक्‍तींनी स्वोन्नतीच्या हेतुपूर्तीसाठी जे 
आपले सांस्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेले असेल, उच्च 
वातावरणातील जो अभिजात अनुभव स्वत:च्या साधनेने 
संगृहीत केलेला असेल, त्याचे दिग्दर्शन हेच संस्कृतिपोषक 
वाड्मय होऊ शकते, असा संचालक व संपादक-मंडळ 
यांचा विश्‍वास आहे. 


या मासिकात येणाऱ्या लेखांत कोणत्याही विशिष्ट 
मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा 


हेतू नाही. 


संचालक व संपादक-मंडळातील सर्व व्यक्‍ती यांचेही 
सर्व विषयांत मतैक्य आहे, असे नाही. मानवी जीवनविषयक 
व सांस्कृतिक मूल्यांसंबंधी सदृश अशा दृष्टिकोणानेच त्यांना 
एकत्र आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्‍्तिवैशिष्ट्य व 
विचारस्वातंत्र्य यांचा विनाश न होता विकास व्हावा, या 
दृष्टीनेच त्यांचे सहकार्य राहील. प्रत्येक व्यकती आपल्या 
नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखाबद्दलच जबाबदार राहील. 


मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणात 
सत्यनिष्ठा, संयम आणि सहिष्णुता असतील, अशी काळजी 
घेतली जाईल. 


*नवभारत, ऑक्टोबर १९४७, वर्ष १ ले, अंक १ मधील कै. 
शंकरराव देव यांच्या संचालकांचे मनोगत' मधून. 


अनुक्रमणिका 


प्राज्ञमाठशाळामंडळ 
अध्यक्ष व विश्वस्त : 
सरोजा भाटे 


संपादक : 
श्री. मा. भावे 


संपादक मंडळ : 
यशवंत कळमकर, 
अशोक कृष्णाजी जोशी 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 

संपादक, नवभारत मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञषमाठशाळा मंडळ, 

वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा). 
फोन : (०२०) २५६७४०९३. 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

नीता गायकवाड 

व्यवस्थापक, नवभारत मासिक 

द्वारा : प्राज्ञमाठशाळा मंडळ, ३१५, गंगापुरी, 
वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा) 

फोन : (०२१६७) २२०००६. 


महाराष्टू राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने या 
नियतकालिकाला अनुदान दिले असले, तरी या 
नियतकालिकातील लेखकांच्या विचारांशी मंडळ व राज्य- 
शासन सहमत असेलच, असे नाही. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 
मार्च २०१६ 
अनुक्रमणिका 


विज्ञानातील केऑस थिअरी ड्‌ 
अशोक कृष्णाजी जोशी 


शेती, शेतकरी व शासन शड 
श्री. के. बनपाल 


व्यक्‍ती, प्रसंग आणि आठवणी : 
हिंदू सभेची संध्याकाळ व जनसंघाची सकाळ १८ 
दीर्घस्मृती 


शोकात्म जीवन आणि सामंजस्य - २ २६ 
माणिक कानेड 


(मार्च १९६६ च्या अंकातून) 


जुने लेखन २९ 


(“'अनघा' या कादंबरीतून) 


| आमा: 

श्स्य वि द 
४ अमृतमहोत्सवी, न 

वर्ष _& 


>, 


“4६ 
गा 
४ 
चा 
ऱ्क 
कशे 
- 
क 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा मीच ल हस न 1 ह ब! 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 4/$ ीी 
संगणकीकृत णगिक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञानातली केऑस थिअरी 
अशोक कृष्णाजी जोशी 


विसाव्या शतकात विज्ञानात फार मोठी क्रांती झाली 
याबद्दल सर्वांचे एकमत आहे. इथे आपण विज्ञानाची 
एक महत्त्वाची असलेली शाखा पदार्थविज्ञान - म्हणजेच 
फिजिक्समध्ये या काळात काय काय महत्त्वाचे घडले, 
याचा अगदी थोडक्यात आढावा घेऊ व पदार्थविज्ञानातील 
अलीकडेच मांडल्या गेलेल्या केऑसच्या सिद्धान्तावर 
थोड्या विस्ताराने विचार करू. असे करताना विज्ञानातली 
केऑस थिअरी किंबा जेम्स ग्लिकचे (81185 (18ल९) 
&७॥१०$ : ॥1॥& ॥॥१2॥७ 8०8006 0०. [॥७ 
(10७५४७७ हे गाजलेले पुस्तक समोर ठेवून ह्या 
सिद्धान्ताचा विचार इथे करू. 

केऑस थिअरीसंबंधात ज्यांचा विचार करावा लागेल 
अशाच २० व्या शतकातील पदार्थविज्ञानातील सिद्धान्तांचा 
व घटनांचा बिचार इथे करू. 

(१) 

१. रूदरफोर्डने १९१९ मध्ये अणू या पदार्थाच्या सर्वांत 
सूक्ष्म असणा-या घटकाचे क्षेत्र किंबा फिल्ड शोधले ब 
अणूचे विभाजन केले. 
२. नील्स बोर (४७5 80) याने अणू हा इलेक्ट्रॉनचा 
एक ढगच असतो ब ते इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक 
शक्तीमुळे अणुकेंद्राला वेढून असतात, असे शोधून काढले. 
३. पार्टिकल्सच्या खाली एक प्रकारचा क्वांटम फेस 
असतो, त्याला (इतर गोष्टींशी) बस्तुजाताशी 
क्रियाप्रतिक्रिया करता येते; पण त्या क्वांटम फेसला 
संरचना-स्टक्‍्चर्स-तयार करता येत नाहीत. 
४. गुरुत्वाकर्षण (ग्रॅविटी) ब गतिवृद्धी यांतला फरक 
बस्तुजात (मॅटर) जाणत, ओळखत नाही. 
५. दृश्य बिश्वातली स्थिर पार्टिकल्स एकमेकांना जोडली 
जाऊन अवकाश (स्पेस) ब काळ (टाइम) बनतात, 
असे शोधले गेले. 
६. पार्टिकल्सच्या खाली एन्जी फोम (शक्तीने भरलेला 
फेस) असतो. त्याला स्थिरता नसते ब तो इतर कशाशी 


अनुक्रमणिका 


जोडला गेलेला नसतो, हा शोध नंतर लागला. 
७. पाटिकल्स नेहमीच मॅटर ब अँटिमॅटर या जुळ्या 
स्वरूपातच अस्तित्वात असतात असे शास्त्रज्ञांना 
आढळले. 

८. विश्ञातली प्रत्येक गोष्ट क्वांटम पार्टिकल्स किंबा 
कणांपासून बनलेली असते. 

९. क्वांटम पार्टिकल्स (किंबा सूक्ष्म कणांचा) बेग 
(स्पीड) ब ते असलेले ठिकाण (लोकेशन) नक्‍्कौ 
ठरवता येत नाही. त्या स्थानाविषयी अनिश्चता असतेच. 
१०. या क्वांटम पार्टिकल्सचा प्रवास/प्रबाह चान्स वेव्ह/ 
श्रोडिन्गर बेव्हमार्गाने म्हणजेच यदृच्छ्या होत असतो. 
१९, एका क्वांटम पार्टिकलचा म्हणजेच एका सूक्ष्म 
कणाचा प्रवास दुस-या कणाच्या प्रबाहाला अडथळा 
होऊ शकतो. पण ते कसे होते याचे काही नियम आहेत. 
कणांच्या त्या प्रबाहात/प्रबासात एक संगती असते. 
१२. या प्रबासात क्वांटम टनलिग (क्वांटमचा एक 
बोगदा) होऊन पार्टिकल्स बारीक होऊन (झिप होऊन) 
त्या बोगद्यातून प्रवास करतात. मग ती पा्टिकल्स कुठेतरी 
दुसरीकडे वर येतात/प्रगटतात. म्हणजेच एका कणाचा 
प्रबास दुस-या कणाच्या प्रवाहाला अडथळा होऊ शकतो. 
पण ते कशा रीतीने होते, हे स्पष्ट नसते. 

१३. क्वांटम ऐंटम्सपासून मॉलिक्युल्स तयार होतात व 
नंतर बस्तुजाताची-ऑबजेक्ट्स-निमिती होते. या क्रमाने 
बिश्भात वस्तू अस्तित्वात आल्या आहेत. 

१४. स्वातंत्र्य हे विश्वाचे मूलभूत तत्त्व आहे. 

ह्या गोष्टी केऑस सिद्धान्त मांडण्याच्या आधीच मांडण्यात 
आल्या होत्या. विश्वरचना कशी झाली असावी, यासंबधीही 
ब-याच काही कल्पना केऑस सिद्धान्ताआधी मांडण्यात 
आल्या होत्या ब महत्त्वाचे संशोधनही आधी झाले होते. 
जे शास्त्रसिद्ध विचार आधी मांडले गेले होते, त्यांचा 
आढावा घेतल्यास आढळते की, विश्वरचनेच्या आरंभीच्या 
काळात विश्व एकरूपच होते. मग विश्वाची ही एकता 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भ्र भारे % 


लड 


७५ 


७ 
94 

को. 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1-1 


भंगली. वेगवेगळ्या भागांचा समतोल बिघडला आणि 
बेगबेगळ्या शक्‍तींचे ब पाटिकल्स बा कणांचे स्वतंत्र 
अस्तित्व निर्माण झाले. जगात ४ शक्‍ती अस्तित्वात 
आल्या- अ) गुरुत्वाकर्षण, ब) बिद्युतूचुंबकीय शक्‍ती 
(इलेक्ट्रोमेग्नेटिझम), क) अतिशय मोठी अशी आण्विक 
शक्‍ती (स्ट्रॉंग न्युक्लिअर) व ड) कमी शक्‍तीची आण्बिक 
शक्‍ती (बीक न्युक्लिअर फोर्स) या ४ शक्‍ती निर्माण 
झाल्या. 

त्यानंतर ३ मूलभूल स्वरूपाची पार्टिकल्स तयार 
झाली. १) क्वार्क्स, २) लेप्टॉन्स, ३) बोझन्स. 

-ही तीनही प्रकारची पार्टिकल्स बा कण 
गुरुत्वाकर्षण या शक्‍तीला मानतात; म्हणजेच गुरुत्वाकर्षण- 
शक्तीला धरून ती पार्टिकल्स असतात. 

-बिद्युतभारित पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचे 
म्हणजेच विद्युतूचुम्यकौय शक्‍तीचे नियम पाळतात, तर 
न्यूट्ल असणारी पार्टिकल्स विद्युतूचुंबकीय शक्‍तीचे नियम 
पाळत नाहीत. 

-सर्व क्वार्क्स ब क्वार्कसंयुगे कमी शक्तीच्या 
न्युक्लिअर फोर्सचे नियम पाळीत असतात, तर सर्व 
लेप्टॉन्स त्या शक्‍तीचे नियम पाळीत नाहीत. 

सर्ब क्‍्वार्क्स अधिक शक्तीच्या न्युक्लिअर फोर्सचे 
नियम पाळतात, तर सर्व लेप्टॉन्स ते नियम पाळीत 
नाहीत. 

यांशिबायही विश्वरचनेसंबंधी अनेक गोष्टी केऑस 
थिअरीच्या आधीच शोधल्या गेल्या होत्या. 

(२) 

विश्वरचनेसंबधीचे वेगवेगळे सिद्धान्त असे सांगतात 
कौ, बिश्व तयार झाल्यानंतरही विश्भात स्फोट होतच 
राहिले. बिश्वरचनेचे मूलभूत घटक असणा-या 
पार्टिकल्समध्ये अस्तित्वासाठी युद्धेच झाली. काही 
पार्टिकल्सना उपासमार किंवा दुष्काळसदृश परिस्थितीलाही 
तोंड द्याबे लागले. जड किंबा वजनदार पार्टिकल्स या 
युद्धात हरली ब पार्टिकल्सचे 'युद्ध' थांबल्यानंतर वजनाने 
कमी असणा-या पाटिकल्सनी प्रथिने किंबा प्रोटॉन बनवले. 
पाटिकल्सची युद्धे थांबल्यावर, शांतता प्रस्थापित झाल्यावर 
पार्टिकल्समध्ये अशी देबाण-घेबाण होऊ शकली. मग 
काळ व अवकाश सुरू होऊन इतिहास घडणे शक्‍य 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०१६ 


झाले. 

एलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम किंबा विद्युतूचुंबकीय शक्‍तीमुळे 
प्रोटॉन्सना संलग्न असणारे इलेक्ट्रॉन्स एकत्र येऊन 
बस्तुजात निर्माण झाले, विश्व पारदर्शी स्वरूपात 
अस्तित्वात आले ब पार्टिकल्सपेक्षा मोठ्या असलेल्या 
बस्तू जन्माला येणे शक्‍य झाले. विश्वात एकसारखा 
आकार असणा-या वस्तू निर्माण झाल्या. त्या एकसारख्या 
दिसणा-या वस्तूंच्या आकारात थोडा बदल होऊन विविधता 
तयार झाली. वस्तुनिमितीच्या विविधतेमुळे ब जटिलतेमुळे 
पाटिकल्सना तशी जटिलता व विविधता निर्माण करण्याचे 
स्वातंत्र्य मिळाले होते, असे दिसते. विविधता असलेली 
पृथ्वीबरील सृष्टी अशी तयार झाली असाबी, असे 
पदार्थविज्ञान मांडते. 

विश्भामध्ये चल-डायनॅमिकल किंवा नॉन लिनिअर- 
व्यवस्था ब अचल-स्टॅटिक किंबा लिनिअर-व्यबस्था 
असतात हे पदार्थविज्ञान मानते; तसेच गणितशास्त्र पण 
हे मानते. अचलव्यबस्था नियमबद्ध ब नियमित असतात, 
तर चलव्यवस्था नेहमीचे नियम पाळीत नाहीत व त्या 
निश्‍चित स्वरूपाच्या-डिटरमिनिस्टिक- नसतात. 
चलव्यवस्थांच्या इनपुटमध्ये ब आउटपुटमध्ये फरक 
पडतो ब तो फरक बदलणा-या घटकांमुळे-व्हेरिएबल्स- 
-पडत असतो. अशा रीतीने चलब्यवस्था जटिल 
स्वरूपाच्या ब गुंतागुंतीच्या बनलेल्या असतात. 

आपल्याला नेहमी अनुभवास येणा-या व्यबस्था 
ब-याच वेळा यांत्रिक स्वरूपाच्या, निश्‍चित ब नियमबद्ध 
असतात. उदाहरणार्थ, विहिरीतले पाणी बर काढण्याची 
कप्पी घेतली, तर आपल्याला आढळते की तिचे गरगरणे, 
फिरणे यांत्रिक स्वरूपाचे असते. त्यात एक निश्‍चितता 
ब नियमबद्धता आढळते. ती कप्पी जर दीर्घकाळ चालवली 
ब तिचे अगदी सूक्ष्म निरीक्षण केले, तर तिच्या 
गरगरण्यातला, फिरण्यातला, हालचालीतला सूक्ष्म फरक 
लक्षात येतो. तिची अनियमित हालचाल लक्षात येते. 
मग ती एक चलव्यवस्था आहे, हे आपल्याला समजते. 

आणखी मोठे ब सहज लक्षात येणारे उदाहरण 
ग्रह-ता-यांच्या हालचालीचे किंवा त्यांच्या अनियमित 
स्वरूपाच्या कक्षेचे आहे. जीबसृष्टीतही अशीच 
अनियमितता ब अनिश्‍चितता आढळते. इलेक्ट्रॉनिक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञानातली केओंस थिअरी 


सर्किट पण असेच दाखवते. त्यातील अचलता, 
अनियमितता, बदल आपल्या अनुभबाचे आहेत. 

केऑस थिअरी चलव्यबस्थांच्या अनियमिततेला, 
अनिश्‍चितेला स्पष्ट स्वरूपात मांडते. फेज स्पेस ही 
केऑस थिअरीआधी मांडलेली कल्पना केआस थिअरीला 
आधार देणारी ठरली आहे. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस 
(वणीची छेलायणी2॥॥, 18001 2२00०8, ४४॥६8॥) 
७०७५ या शास्त्रज्ञांनी 01859 50999 ही कल्पना 
मांडली. उदाहरण म्हणून कोठलाही गॅस किंबा वायू 
घेतला तर असे दिसते कौ, त्या बायूला लांबी, रुंदी, 
खोली ही तीनच परिमाणे नसतात, तर त्या वायूला 
अनेक परिमाणे असतात. तो बायू अनेक दिशांनी अबकाश 
व्यापत असतो, अनेक दिशांनी तो पसरतो. त्याची व्याप्ती 
ब गती-पोझिशन्स व मोमेंटम-वेगळीच असते. त्याचा 
अवकाशच वेगळा असतो. धबधब्याचे पडणारे पाणी, 
हवेचे झोत, खबळलेला समुद्र, पक्ष्यांचे उडणे, त्रद्वतूंचे 
बदल या व अशा प्रकारच्या गोष्टी अनियमित, अनिश्‍चित 
स्वरूपाच्या असतात. 

लंबकाचे हलणे माणसाला फार पूर्वीपासून माहीत 
आहे. झोका दिलेल्या लंबकाने न थांबता फिरत राहिले 
पाहिजे, असे आपल्याला वाटते. पण तसे होत नाही. 
झोका दिलेल्या लंबकाची हालचाल थांबते ब तो स्थिर 
अवस्थेत, थांबलेल्या अवस्थेत एका बिंदूला येतो. या 
बिंदूलाच ऐंट्रॅक्टर असेही म्हटले जाते. 

निसर्गात दिसणा-या या वैविध्यतेचा, अनियमिततेचा, 
अनिश्‍चिततेचा, अभ्यास विसाव्या शतकात केला गेला. 
त्यातूनच केऑस थिअरी जन्माला आली. 

(३) 

केऑस सिद्धान्त १९७० च्या दशकातला सिद्धान्त 
आहे. हा सिद्धान्त मांडला जाण्यापूर्वी पदार्थबिज्ञानात 
ब-याच घटना घडल्या होत्या. पार्टिकल फिजिक्स. क्वांटम 
फिजिक्स, रीनॉर्मलायझेशन ग्रुप थिअरी, डायनॅमिक व 
नॉन लिनिअर स्ट्रक्‍चर्स या गोष्टी विसाव्या शतकातल्या 
सातव्या दशकाआधी म्हणजे केऑस सिद्धान्त मांडला 
जाण्यापूर्वी अस्तित्वात आल्या होत्या. त्यांपैकी काहींचा 
सरळ संबंध केऑस थिअरीशी येत होता, तर काही 
अप्रत्यक्ष रीत्या केऑस सिद्धान्ताशी संबधित होत्या. 


अनुक्रमणिका 


षु 


केऑस सिद्धान्ताची पार्श्वभूमी म्हणून ५ संकल्पना 
ब मांडेलब्रॉट सेट समजून घेणे इथे आवश्यक आहे. 

नॉन लिनिअर या संकल्पनेचा प्रथम अर्थ स्पष्ट 
करू. 

निसर्गात सर्वसाधारणपणे नियमितता-लिनिऑरिटी- 
आढळते; पण काही गोष्टी नियमित स्वरूपाच्या नसतात 
हे पण आपण पाहतो. उदाहरणार्थ, एखादा द्रवपदार्थ 
घेतला तर दिसते कौ, त्याचा आकार निश्‍चित नसतो. 
विविध संदर्भांत त्याची विविध रूपे होतात. त्या द्रव 
पदार्थाला जर उष्णता दिली तर त्याचा गरम भाग द्रवाच्या 
पृष्ठभागाकडे जातो, तर थंड भाग भांड्याच्या तळाकडे 
येत असतो. द्रवाची या वेळी होणारी हालचाल नियमबद्ध 
वा नियमित नसते. त्या द्रवाचा आकार वा रूपही निश्‍चित 
नसते. 

आणखी एक उदाहरण पाणचक्कोचे घेता येईल. 
पाणचक्कीची हालचाल, तिचे मागेपुढे होणे एका नियमित 
गतीने होत असते. घर्षण ब हवेचा पाणचक्कीच्या 
फिरण्याला होणारा विरोध यामुळे ही हालचाल अनियमित 
स्वरूपाची होते. पाणचक्कीचे स्वरूपच जटिल किंवा 
कॉम्प्लेक्स बनते. 

ही आकाराची अनियमितता ब पाणचक्कीच्या 
फिरण्याच्या अनियमित गतीचे तसेच उष्णता दिलेल्या 
द्रवपदार्थाच्या हालचालीचे गणिती ब शास्त्रीय स्पष्टीकरण 
मिळणे आवश्यक होते. 
केऑस थिअरीने ते काम केले. 
२) चलव्यवस्था ही या संदर्भातली दुसरी महत्त्वाची 
संकल्पना आहे. चलव्यबस्था किंवा डायनॅमिकल सिस्टम्स 
या स्थिर नसतात. त्यांना स्थिर रूप, निश्‍चित आकार 
नसतो. माणसांची वेगवेगळी असणारी रोगप्रतिबंधकारक 
शक्‍ती, पाबसाचे येणे, बादळे, बर्फाचे अनंत आकार, 
आकाशस्थ ग्रहांचे मार्ग, विजेची सर्किट्स, उत्क्रांतीत 
घडणारे बदल ही चलव्यबस्थांची काही उदाहरणे म्हणून 
देता येतील. 
केऑस थिअरी या चलव्यवस्थांच्या संदर्भात सिद्धान्त 
मांडते. 
३) फेज स्पेस ही तिसरी महत्त्वाची संकल्पना आहे. 

नेहमीच्या अबकाशापेक्षा-स्पेसपेक्षा-फेज स्पेस 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


_/ 


१२ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


द 


वेगळी असते. फेज स्पेस हा अनियमित, अनिश्‍चित 
स्वरूपाचा अवकाश असतो. नेहमीच्या अबकाशातल्या 
वस्तूंना निश्‍चित आकार असतो. त्या अबकाशालाही 
काही निश्‍चित आकार असतो. पण फेज स्पेस या 
अवकाशाला काही निश्‍चित आकार नसतो. 

मळलेल्या कणकेला जसा नक्की आकार नसतो, 
त्या कणकेच्या गोळ्याला जसा हवा तसा आकार देता 
येतो, तसे फेज स्पेसच्या आकारांबाबत असते. प्रवाही 
द्रव, वायू, झाडांची विविध आकारांची ब बिविध 
अंतरांबवरची पानरचना, ढग या वस्तूंचे आकार निश्‍चित 
स्वरूपाचे नसतात. 

मार्कस या शास्त्रज्ञाने गुरू या ग्रहाबरच्या लाल 
डागांचा अभ्यास जेव्हा केला, तेव्हा त्याला माहीत होते 
कौ, गुरू हा एक फिरता बायुगोळा आहे. त्याला निश्‍चित 
आकार नाही. तो फिरत असल्यामुळे त्याचा आकार 
स्थिर व नियमित बाटतो. हे लाल डाग अल्पजीबी 
असतात. कधी ते दिसतात, तर कधी दिसत नाहीत. 
गुरूग्रहाच्या विशिष्ट भागाच्या बदलणा-या उष्णतेशी ते 
संबंधित आहेत, हे मार्कसप्रमाणे इतर वैज्ञानिकांनाही 
मान्य झाले. गुरूग्रह हे फेज स्पेसचे उदाहरण मानता 
येते. 

फेज स्पेस हा अबकाश वेगळा अबकाश असतो. 
त्यातील व्यबस्था स्थिर व्यवस्था नसते. ती चलव्यवस्था 
किंवा डायनॅमिक व्यवस्था असते. अशा व्यवस्था केऑस 
थिअरीने स्पष्ट होऊ शकतात. 
४) फ्रॅक्‍्टल्स ही केऑस थिअरीशी संबंधित चौथी 
संकल्पना आहे. बेनॉ मांडेलब्नॉटने (88101 
॥॥8॥08॥0/0) याने १९७५ साली फ्रॅक्‍्टल्स या 
संकल्पनेचा वापर केला. फॅक्टल हा लॅटिनवरून आलेला 
शब्द असून त्याचा अर्थ तोडमोड झालेला- फ्रेक्‍्चर्ड- 
असा होतो. 

केआऑस थिअरीसंबधात त्याचा अर्थ कधीही न 
संपणारा, जटिल स्वरूपाचा, एकसारख्या एक अशा 
संरचना निर्माण करणारा, पुनःपुनः होणारा अनुबंध 
असा होतो. 

निसर्गाकडे नीट पाहिले तर झाडांच्या ब पानांच्या 
रचनेत तो आढळतो. तो अनुबंध किंबा पॅटर्न पुररावृत्त 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०९६ 


होत असतो. एका अनुबंधात दुसरे अनुबंध अशी ब-याचदा 
त्याची रचना असते. झाडांच्या रचनेत हे जसे आढळते, 
तसे बर्फ, ढग, डोंगर इत्यादींच्या अनियमित स्वरूपाच्या, 
अनिश्‍चित स्वरूपाच्या घडणीत हेच अनुभवास येते. 
मांडेलब्रॉट ने 'फ्रॅक्‍्टल जिऑमेट्री ऑफ नेचर' हे पुस्तक 
लिहिले ब या अनियमित आकारांची भूमितीच वेगळी 
आहे, असा दाबा केला. सुरुबातीला इतर शास्त्रज्ञांना 
हा दावा मान्य झाला नाही; पण लबकरच त्यातले सत्य 
त्यानी मान्य केले. फ्रॅक्‍्टल जिऑमेटीमुळे ब फ्रॅक्‍टल 
शेप्स या कल्पनेमुळे शास्त्रज्ञांची बरीच निरीक्षणे स्पष्ट 
करणे शक्‍य झाले आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले. ही 
वेगळ्या प्रकारची भूमिती काही न स्पष्ट झालेल्या गोष्टींचे 
स्पष्टीकरण देत होती. डिसऑर्डरमध्ये ऑर्डर पाहत 
होती. शास्त्रज्ञांच्या निरीक्षणात एक नियमबद्धता आणत 
होती. फ्रॅक्‍्टल ही कल्पना सामान्य निरीक्षणांना पुष्टी 
देत होती. 
५) एंट्रपी हौ न्यूटन या जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञाच्या 
थर्मोडायनॅमिक्स नियमांपैकी दुस-या नियमात मांडलेली 
संकल्पना आहे. (आज तिचा जास्त वापर इन्फर्मेशन 
थिअरीमध्ये होतो) 

एंट्रपी या संकल्पनेनुसार विशिष्ट चोकटीपासून/ 
अनुबंधापासून वेगळी झालेली/ अलग झालेली कोणतीही 
व्यवस्था (आयसोलेटेड सिस्टम) व्यबस्थेकडून 
अव्यबस्थेकडे (ऑर्डरकडून डिसऑर्डरकडे) जात असते 
आणि अव्यवस्था सतत बाढतच जाते. 

पण हा एंट्रपीचा नियम सर्जनशीलतेचे कोणतेही 
स्पष्टीकरण देत नाही. साध्या ऐएंमिनो एऐंसिडपासून अतिशय 
जटिल अशा गोष्टी बिश्वात कशा निर्माण झाल्या, हे 
कोडे उलगडतच नाही. सूक्ष्म जीब, बनस्पती, प्राणी, 
मानवी मेंदू या जटिल गोष्टी ऐंमिनो एंसिडपासून कशा 
तयार झाल्या, हे थर्मोडायनॅमिक्समधली एंट्रपी हौ 
संकल्पना सांगत नाही. 

पाण्याचे बर्फ बनत असताना जे विविध आकार 
बनतात ते बनण्याचे कारण तीन घटक आहेत, असे 
न्यूटननंतरच्या शास्त्रज्ञाना आढळले. १) सर्व दिशांनी 
पसरणारे पाणी, २) पाण्याच्या पृष्ठभागावरचा ताण, ३) 
पाण्याला दिल्या जाणा-या उष्णतेचे प्रसरण. 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 
। 
। 
| 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञानातली केओंस थिअरी 


पाण्याचे बर्फामध्ये रूपांतर होत असताना अगदी 
लहान घटकदेखील मोठे बदल व परिणाम घडवून आणीत 
असतात हे शास्त्रीय जगाने उशिराने मान्य केले. 

या ५ संकल्पनांशिवाय एक सिद्धान्तही केऑस 
थिअरीसंबंधात महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे मांडेलब्रॉटचा 
सिद्धान्त किंवा मांडेलब्रॉट सेट. 

मांडेलब्रॉट हा गणितज्ञ होता. त्याने सरळपणा किंबा 
साधेपणा व निराबयता (सिम्प्लिसिटी) आणि व्यामिश्रता 
(कॉम्प्लेक्झिटी) यांच्या संबधाबिषयी एक समीकरणच 
तयार केले. त्याला मांडेलब्रॉट सेट म्हणतात. 

मांडेलब्रॉटने एक प्रकारचा नकाशा, आकृती, रेखाटन 
केले. त्या रेखाटनाच्या मध्यमागी एक चकती (डिस्क) 
होती. त्या रेखाटनाच्या उजव्या व डाव्या बाजूला विविध 
आकारांच्या अनेक रेषा काढल्या होत्या. मांडेलब्रॉटला 
त्या आकृतीत एक श्रेणीव्यबस्था (हायरार्की) आढळली. 
अधिक सूक्ष्मपणे पाहिल्याबर त्याला त्या आकृतीत अणू 
ब त्या अणूंमधले अनंत सूक्ष्म अणू दिसले. आकृतीतल्या 
चकत्यांना जिथे छेद (इंटरसेक्ट) मिळत होता, तिथे 
त्याला दुस-या लहानलहान चकत्या दिसल्या. त्या 
चकत्यातल्या दिसण्यातली नियमितता पण त्याच्या लक्षात 
आली. (आता चकत्यांच्या तशा दिसण्याला फेनबॉम 
सीक्‍्बेंस ऑफ बायफरकेशन असे म्हणतात.) 

मांडेलब्रॉटला असेही दिसले कौ, नीट पाहिल्यावर 
ती आकृती स्पष्ट दिसण्याऐबजी अधिक धूसरच दिसत 
होती. (मेसीअर दिसत होती.) मुख्या बेटापासून संथपणे 
दूर जाणा-या भूखंडांप्रमाणे किंबा बेटांप्रमाणे त्याला ती 
आकृती दिसत होती. त्या आकृतीमध्ये त्याला लहान- 
लहान बेटांची एक शुंखलाच असलेली दिसली. एखाद्या 
समुद्री घोड्याच्या (सी हॉर्स) आकाराचे ते चित्र होते. 

ही आकृती, हा मांडेलब्रॉट सेट संचातले वेगवेगळे 
बिंदू जोडून तयार झाला होता. त्या संचाचा कोणताही 
एक भाग दुस-या भागासारखा नव्हता. संचातल्या दोन 
घटकांत मोकळी जागा (गॅप) दिसत होती. पण संचाचे 
घटक भाग एकाकी दिसत नव्हते. ते जोडीनेच त्या 
संचात उपस्थित होते. संच आपल्या विवेकबुद्धीला 
(रॅशनॅलिटी) अतर्क्याचा (इर्रॅशनॅलिटीचा) आधार देत 
होता. 


अनुक्रमणिका 


99 


गणिती भाषेत मांडेलन्रॉटने हे दृश्य मांडले. 
2-> 22 4! मांडेलब्रॉटने आता फ्रॅक्‍्टल जेओमेट्री या 
नव्याच भूमितीचा शोध लाबला होता. फ्रॅक्‍्टल जेओकेटी 
आता जन्माला आली होती. या पूर्बी ्रॅक्टल जेओमेट्रीची 
शक्‍यता गॅस्टन जुलिआ.......... ब पिअरे फॅटु.......... या 
दोन फ्रेंच गणितज्ञांनी बर्तबली होती. त्यानी कम्प्युटरचा 
बापर संशोधनात होण्यापूर्वी ज्युलिआ सेट.....म्हणून 
प्रसिद्ध असलेल्या सिद्धान्ताद्रारे हे भाकित केले होते. ते 
वास्तवात आणण्याचे काम मांलब्रॉंटने केले ब कम्प्युटरच्या 
च्या साहाय्याने त्याची बैधला तपासली. अस्पष्ट स्वरूपात 
दिसणा-या आकारातून वास्तव जन्माला येते, हे त्याने 
सिद्ध केले. साधेपणातून जटिल गोष्टी निर्माण होत 
असतात, हे त्याने गणित ब कंम्प्यूटरचा उपयोग करून 
स्पष्ट केले. सिंप्लिसिटी ब्रीडूस कॉम्‌लेक्झिटी हे तत्त्व 
त्याने उचलून धरले. 

आपल्या संचात कोणता बिंदू असेल ब कोणता 
बिंदू सेटबाहेर असेल, यासंबंधी त्याने एक समीकरणच 
तयार केले. त्याने दृश्य आकारांना संख्यांशी ......... जोडले. 
हा वेगळा प्रयत्न होता. मांडेलब्रॉट सेट, डायनॅमिकल 
सिस्टम किंबा चलव्यवस्था हा मुख्य झोत किंबा फोकस 
असलेल्या केऑस थिअरीला उपयोगी झाला. 

केऑस थिअरी मांडणा-या सैद्धानितकांची आपण 
क्रमवारी लाबू शकतो. 

प्रथम लॉरेझ या केऑस थिअरीचा मुख्य प्रणेता 
असलेल्या सैद्धानितकाचा विचार करणे योग्य होईल. 

एडवर्ड लॉरेंझ (वणवा ।(-0802) (23 ॥१७४ 
1917 1016/5॥। 2008) या अमेरिकन गणितज्ञाने व 
हवामानशास्त्रज्ञाने केऑस थिअरीची नीट मांडणी केली. 
त्याला केओस थिअरीचा जनक मानण्यात येते. इनपुट- 
मध्ये अगदी लहानसा बदल झाला, तर आउटपुटमध्ये 
फार मोठ्या प्रमाणात बदल होऊ शकतो ब हा बदल 
नियमबद्ध व निश्‍चित स्वरूपाचा नसतो (म्हणजे नेहमीच्या 
नियमांप्रमाणे तो नसतो), असे त्याचे निरीक्षण होते व 
तेच केऑओस थिअरीचे मूलतत्त्व मानले गेले आहे. 

केऑस सिद्धान्त ही गणिताची एक उपशाखा आहे. 
त्या उपशाखेत जटिल प्रश्‍नांचा (कॉम्प्लेक्स सिस्टम्सचा) 
बिचार करण्यात येतो. उदाहरणार्थ, हवामान, ] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भ्र भारे % 


लड 


७५ 


७ 
94 

को. 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


रट 


पाणी, पक्ष्यांचे हिवाळ्यात होणारे स्थलांतर, वेगवेगळ्या 
ठिकाणी असणारी झाडेझुडपे, पिके ब बनस्पती आणि 
प्राणी हे सर्ब जटिल गोष्टींतच मोडतात. ह्या जटिल 
गोष्टी स्थिर स्वरूपाच्या नसतात. त्यांचे रूप बदलत 
असते. त्या चलव्यवस्था असतात. 

पदार्थ बिज्ञानातल्या क्वांटम सिद्धान्ताने निसर्गातली 
ही चलता ओळखली ब तिथेच पदार्थबिज्ञानातला 
निश्‍चितताबाद संपला. निसर्गाची चलता ओळखणे ही 
माणसाच्या ज्ञानातली मोठी झेप होती. केऑस सिद्धान्ताने 
हे केले, म्हणूनच केऑस सिद्धान्त महत्त्वाचा ठरला. 

केऑस सिद्धान्ताने क्वांटम सिद्धान्ताच्या पुढचे पाऊल 
टाकले. निसर्गातली सकृद्दर्शनी दिसणारी अनियमितता 
नियमबद्ध असते ब असे नियमबद्ध असणे हे सर्व 
चलव्यवस्थांचे व्यवच्छेदक लक्षणच आहे, असे गणित 
ब कंम्प्युटरचा आधार घेऊन/उपयोग करून या सिद्धान्ताने 
दाखवून दिले. 

या सिद्धान्ताची सुरुवात एड्वर्ड लॉरेझ या एम. 
आव. टी. बिद्यापीठातल्या शास्त्रज्ञाच्या हबामानासंबंधीच्या 
कंम्प्युटर मॉडेलने १९६० साली झाली. 

हबामानाचा अंदाज बिज्ञानाला नेमकेपणाने करता 
येतो का, हा शास्त्रज्ञांना सताबणारा प्रश्‍न होता. त्याचे 
उत्तर शास्त्रज्ञ शोधीत होते. लॉरेझ हा शास्त्रज्ञ आपले 
प्रयोग त्या दिशेने करीत होता. कंम्प्युटरबर काम करीत 
असताना त्याला आढळले को, इनपुटमध्ये लहानसा 
बदल केला, तर सर्व बदलूनच जाते. समोरचे मॉडेल 
आमूलाग्र बदलते. त्याला असेही आढळले कौ, ६ 
डेसिमल/दशांशापर्यंतचा हबामानाचा अंदाज खरा ठरतो. 
पण त्यापलीकडे गेले तर सर्ब अनिश्‍चित असते. त्या 
वेळी अनियमितता बा अनिश्‍चिततेचे तत्त्व अमलात येते 
व नेमकेपणाला खिळ घातली जाते. जटिल व्यवस्थांच्या 
(कॉम्प्लेक्स सिस्टिम्स) बाबतीत हे अनियमितता व 
अनिश्‍चिततेचे तत्त्वच महत्त्वाचे ठरते. या जटिल बा 
कॉम्प्लेक्स व्यवस्थांत, चलव्यबस्थांत एक पॅटर्न आढळतो. 
घटना ब घटिते चक्राकार गतीने घडत असतात, ती 
व्यवस्था एक समतोल (इक्‍्निलिन्निअम) साधायचा प्रयत्न 
करीत असते. समतोल साधायच्या या प्रयत्नाला, एका 
ठरावीक बिंदूपाशी व्यवस्था परत येण्याच्या या प्रयत्नाला 


अनुक्रमणिका 


नवथारत। मार्च २०९६ 


आकर्षणबिंदू (अँट्रॅक्टर) असे म्हटले जाते. 

हा समतोल जर चलस्वरूपाच्या गोष्टीसंबंधी असला, 
तर त्याला स्टृंज अँट्रॅक्टर असे म्हटले जाते. लॉरेंझने 
कंम्प्युटरच्या मदतीने हबामानातल्या बदलांचा अभ्यास 
केला होता, हे आपण पाहिले आहे. तो अभ्यास करताना 
त्याला आढळले होते कौ, हवामानाचा अंदाज करताना 
कंम्प्युटर सहा दशांशापर्यंत अचूकता व नियमितता पाळतो. 
पण सहा दशांशांपलीकडच्या अभ्यासाचा प्रश्‍न जेव्हा 
येतो तेव्हा सहा दशांशांपलीकडे कंप्म्युटरने केलेले काम 
अनियमिता ब अनिश्‍चितता दाखवते. 

लॉरेझने या घटनेला गमतीने बटरफ्लाय इफेक्ट 
असे म्हटले. एका जागी फुलपाखराने पंख हलवले तर 
दूरवर किंबा दूरच्या जागी त्याचा परिणाम म्हणून वादळ 
होते, असे तो (गमतीने) म्हणाला. भूमितीच्या पद्धतीची 
आकृती काढून त्याने हे स्पष्ट केले. भूमितीच्या साहाय्याने 
जेव्हा हे दाखबले जाते तेव्हा इंग्रजी आठच्या आकड्याची 
आकृती काढली जाते, ती आकृती फुलपाखरासारखी 
दिसते. इनपुट ब आउटपुटमधल्या या फरकाला बटरफ्लाय 
इफेक्ट असे नाब लॉरेंझने दिले हे आपण पाहिले आहेच. 

अंतर, आवाज व वेग हे तीनही घटक स्टंज अँट्रॅक्टर 
(किंबा यालाच लॉरेझ अँट्रॅक्टर असे नाब नंतर लॉरेझ 
बद्दलच्या कृतज्ञताभावनेने दिले गेले.) घडबतात. वरवर 
ज्या चलव्यबस्था कुठलाही नियम पाळत नाहीत असे 
दिसते, त्यांना नियम असतात, त्यांना एक निश्‍चितता 
असते, असे शास्त्रज्ञांना आढळले. उदाहरणार्थ, लंबकाला 
झोका दिल्याबर तो हलू लागतो. खरे म्हणजे स्थिर 
व्यवस्था असती तर त्या लंबकाला अडवणारा घटक 
नसताना त्याने हलतच राहिले पाहिजे होते. पण तसे 
होत नाही. हलणारा लंबक थांबतो. म्हणजे त्याला 
थांबबणारा, आकर्षित करणारा घटक असतो. शास्त्रज्ञ 
या घटकाला अँट्रॅक्टर -आकर्षण बिंदू- म्हणतात. दुसरे 
उदाहरण, ता-यांच्या लंबवर्तुळाकार मार्गाचे घेता येईल. 
हा मार्ग लंबगोलाकार असला, तरी तो एका बिंदूभोबतीचा 
मार्ग असतो. त्याला एक निश्‍चित आकार, संरचना 
(पॅटर्न) असते. ते तारे एका निश्‍चित मार्गाने जात असतात. 
त्यांच्यात एक व्यवस्था असते. लॉरेझने या वरवर 
दिसणा-या अव्यबस्थेमागची व्यवस्था ब नियम दाखबले 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञानातली केओस थिअरी 
म्हणून या आकर्षणबिंदूंना लॉरेझ अँट्रॅक्टर असेही म्हटले 
गेले. 

लॉरेझ हा मूलतः हबामानशास्त्रज्ञ होता. 
हवामानातली अस्थिरता, बदल त्याला माहीत होते. 
हवामानाचा अंदाज वर्तगणे कठीण काम असते, हे 
त्याच्या परिचयाचे होते. हबामानाची अनियमितता त्याला 
माहीत होती. सर्वसामान्य स्वरूपाचा हबामानाचा अंदाज 
वर्तवणे -ऑँव्हरेज हवामान काय हे सांगणे -कठीण 
असते हे त्याच्या अनुभवाचे होते. कारण अँव्हरेज काही 
वेळा अस्थिर ब अनियमित असते, हे त्याला माहीत 
होते. 

मिशेल फेनबॉम ((शा०6॥ 7७11808५॥) हा 
केऑस थिअरीसंबधित असलेला दुसरा महत्त्वाचा शास्त्रज्ञ 
आहे. मिशेल फेनबॉम हा तरुण शास्त्रज्ञ लॉस अलॉमॉस 
या प्रसिद्ध प्रयोगशाळेत काम करीत होता. आयुष्याच्या 
एका टप्प्यापर्यंत, केऑस थिअरी स्पष्ट करण्याचे काम 
करीपर्यंत, बिज्ञानक्षेत्रात मोठे असे काही काम त्याने 
केलेले नव्हते. पण तो फार बुद्धिमान आहे, याची जाणीव 
त्याच्या सहका-यांना होती. त्या सहका-यांपैकी एक 
सहकारी हेंरल्ड ऐंग्न्यू (हा ओपेनहायमर या सुप्रसिद्ध 
अणुशास्त्रज्ञाबगोबर काम करीत होता.) याने फेनबॉमला 
म्हटले कौ, तू एबढा बुद्धिमान आहेस तर लेसर फ्युजन 
कसे होते, यावर तू काम का करीत नाहीस व ते 
फ्युजन कसे होते, हा शास्त्रज्ञांना पडणारा प्रश्‍न का 
सोडबीत नाहीस? लेसर फ्युजनप्रमाणे अनेक शास्त्रीय 
प्रश्‍न अस्तित्वात असलेल्या सिद्धान्तांनी स्पष्ट करता 
येत नव्हते. उदाहरणार्थ, ढगांचे आकार, बर्फ होताना 
पाण्याचे बनणारे विविध आकार, सतत बदलणारे हवामान 
इत्यादी मागची कारणमीमांसा या घटनांचे शास्त्रीय कारण 
सापडत नव्हते. ते सापडणे एक आव्हानच होते. 
आजवरच्या ज्ञात विज्ञानाने ते करता येत नव्हते. पण 
१९७० च्या दशकात शास्त्रज्ञांना या बरबरच्या 
अव्यबस्थेमध्ये व्यबस्था दिसू लागली होती, ती व्यवस्था 
त्यांच्या लक्षात येऊ लागली होती. त्या अवगुंठित 
व्यवस्थेला, स्पष्ट नसलेल्या अनेक गोष्टींना सिद्धान्तात 
बांधून सार्बत्रिकतेची जोड देणे आवश्यक होते. आजवर 
जे कल्पनेत होते, ते गणितात बांधणे आवश्यकच होते. 


९ 


तरच त्याला शास्त्रीय रूप येणे शक्‍य होते. फेनबॉमसारख्या 
तरुण प्रतिभाबंताला (१९७४ साली त्याने जेव्हा लॉस 
अलॉमोस राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत नोकरी घेतली, तेव्हा तो 
तिशीच्या आत होता.) ते आव्हान होते. 

फेनबॉम प्रत्यक्ष प्रयोग करण्याऐवजी सैद्धांतिक 
भागावर अधिक लक्ष देई. त्याने आपले जे शोधनिबंध 
प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठवले, ते एकतर योग्य वेळी 
प्रसिद्ध झाले नाहीत किंवा प्रसिद्धच केले गेले नाहीत. 

त्याने नॉन-लिनिअर गोष्टींबर आपल्या अभ्यासात 
लक्ष केंद्रित केले होते. त्या नॉन-लिनिअर गोष्टींची 
सार्वत्रिकता त्याला सिद्ध करायची होती. त्याच वेळेला 
पिरीअड डबलिग ब इन्फिनिट कास्केडस ऑफ 
बायफर्केशन्स हे दोन सिद्धान्त शास्त्रज्ञांना उपलब्ध झाले 
होते. 

या सगळ्या उपलब्ध सामग्रीचा उपयोग करून 
फेनबॉमने नॉन-लिनिअर गोष्टींची सार्वत्रिकता ॥॥/७154 1४१ 
हा आपला सिद्धान्त मांडला. त्यातला सैद्धांतिक भाग 
कठीण स्वरूपाचा होता. पण ब-याच शास्त्रज्ञांच्या दृष्टीने 
तो भाग नवा होता. नबी दृष्टी देणारा होता. 

माणसाच्या दृष्टीला अनेक गोष्टी पडत असतात. 
त्याला एक केऑसच पाहायला मिळत असतो. एक 
अनियमित, अव्यवस्था असलेले वास्तव त्याच्या दृष्टिपथात 
येत असते. त्यातून त्याचा मेंदू, त्याचे मन काही गोष्टी 
निवडत असते. अव्यवस्थेतली व्यवस्था मानबी मन 
पाहत असते. मानवी मन ते कसे करते, आपण पाहिलेल्या 
गोष्टी सर्वत्र असतील हे कशाच्या बळावर माणूस मानतो, 
हे जाणून घेण्यासाठी एका सिद्धान्ताची आवश्यकता होती. 

जर्मन कबी गटे फेनबोमचा आवडता कवी ब तत्वज्ञ 
होता. जर्मन कवी गटेला रंगांचे ज्ञान होते, रंगनिर्मितीबद्दलचे 
गटेचे ज्ञान पक्के होते, याची फेनबॉमने प्रशंसा केली 
आहे. लाल रंग बॅडविड्थशी संबंधित नसून विश्वातल्या 
केऑसशी व त्या वस्तूच्या सीमारेषांशी-बाउंडरीशी-तो 
निगडित असतो, हे फेनबॉमचे मत होते. यासंबंधीच्या 
गटेच्या मर्मदृष्टीचा प्रभाव त्याच्याबर होताच. निसर्गातल्या 
अनियमिततेला फेनबॉमने केऑस हे नाब दिले. 
पदार्थविज्ञान, गणित व इतर विज्ञानांचा नीट किंवा सम्यक 


विचार करून, त्यांचा एकत्रित स्वरूपात विचार ] 


५. १ 
० ५ 3! 8 कण 
टा 2५०0 या 
प %-२.>&” व्य 
॥» नवभारत *घे 
कन धि > 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१ 


निसर्गातल्या अनियमिततेचा व निसर्गातल्या तथाकथित 
अव्यवस्थेचा विचार युरोप ब अमेरिकेतले शास्त्रज्ञ १९७० 
च्या दशकात करू लागले होते, हे पण फेनबॉमच्या 
दृष्टीने महत्त्वाचे होते. 

हा सिद्धान्त मांडल्याबर काही वर्षांनी त्याने एका 
वैज्ञानिक परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिकेतील कॅलिफोर्निआ 
राज्यातील सांताक्रुझ कँपसला भेट दिली. त्या कॅपस- 
वर उत्साही तरुण शास्त्रज्ञांचा ब नॉनलिनिअर घटनांत 
रस घेणा-या डायनॅमिकल सिस्टम कलेक्टिव या गटाला 
त्याने फार प्रभावित केले. आजबर त्या गटाने नॉन- 
लिनिअर गोष्टींचा अभ्यास फेनबॉमने केलेल्या 
सार्वंत्रिकतेच्या दाव्याला धरून केला नव्हता. 

नॉन-लिनिअर गोष्टींची सार्वत्रिकता सिद्ध 
करण्यासाठी फेनबॉमने आधीचा मार्ग सोडून सोप्या अशा 
नॉन-लिनिअर इक्वेशन्सकडे बळणे पसंत केले. त्याच 
प्रयोगशाळेत केनेथ बिल्सन हा वैज्ञानिक रिनॉर्मलायझेशन 
ग्रुप थिअरीबर काम करीत होता. निसर्गात जी वरवर 
अव्यवस्था ब अनियमितता दिसते त्यात ब-याचदा 
सारखेपणा असतो, हे तो पाहत होता. या सारखेपणावर 
भर देऊन सार्वत्रिकता सिद्ध करणे ब ही अनियमितता 
सार्वत्रिक स्वरूपाची आहे, नियमबद्ध आहे, हे सिद्ध 
करणे फार कठीण आहे, असे आजवर विज्ञानात समजले 
जात होते. गणिती पद्धतीने पण सोपा मार्ग समोर ठेवून 
ते दाखबणे शक्‍य आहे, असे बिल्सनला जाणवले होते. 
फेनबॉमलाही तसेच वाटत होते. 

लॉरेझच्या केऑससंनंधीच्या स्पष्टीकरणाने हा 
जटिल प्रश्‍न सुटू शकत होता, असे त्या दोघांना बाटले. 
गणिताच्या आधारे, वैज्ञानिक स्पष्टीकरणाने तसे स्पष्ट 
करणे आवश्यक होते. लॉरेझने थोडा प्रयत्न केला होताच. 
आता फेनबॉमही तसा प्रयत्न करू लागला. 

फेनबॉम हा प्राणिशास्त्रज्ृही (तो गणितज्ञ होताच) 
होता. त्याला असे आढळले कौ, जैविक गोष्टी जेव्हा 
लहान होत जातात, तेव्हा त्या समजून घेणे कठीण 
होते. मेंदूमध्ये असंख्य गोष्टी असतात, मेंदू अनेक गोष्टी 
करत असतो, मेंदूला एक प्रकारची लबचीकता- 
फ्लेक्झिबिलिटी- असते. मेंदू एक प्रकारची व्यबस्था- 
ऑर्डर-निर्माण करतो. सार्वत्रिकतेशी-युनिवर्सलिटीशी- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०९६ 


-जोडून घ्यायची तो खटपट करीत असतो. 

फेनबॉमने मानवी हृदयाचे ठोके, स्थलांतर करणारे 
कौटक व पतंगांसारखे कौटक किंबा मॉथ्स, खबळलेला 
समुद्र, ढगांचे बनत असलेले विविध आकार, आकाशात 
अचानक चमकणारी बीज, रक्‍तबाहिन्यांची गुंतागुंतीची 
रचना, आकाशातले तारकापुंज अशी अनेक उदाहरणे 
दिली ब निसर्गात असलेले वैविध्य, निसर्गातली 
अनियमितता, अनिश्‍चितता स्पष्ट स्वरूपात मांडली. 
माणसाने तयार केलेल्या बस्तू-मेणबत्या, पेन्सिल, 
कांचाबरही त्याने प्रयोग केले. ह्या प्रयोगात त्याला आढळले 
कौ, प्रकाश ब छाया बदलली गेली कौ, वस्तूंचा रंगही 
बदलतो. 

केऑस थिअरीसंबंधातला तिसरा महत्त्वाचा शास्त्रज्ञ 
लिबचाबेर (१॥०७॥ !.100॥808)) हा आहे. फेनबॉम हा 
शास्त्रज्ञ सैद्धांतिक काम करणारा होता, तर लिबचाबेर 
एक प्रयोग करणारा शास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

१९७० च्या दशकात लिबचाबेरसह काही शास्त्रज्ञांना 
बाटले कौ, पदार्थाची हालचाल (मोशन) व पदार्थाचे 
सर्वांसमोर येणारे आकार (युनिबर्सल फॉर्म्स) या दोन्हीमध्ये 
काहीतरी संबंध आहे. ज्वाला ब झाडे यांचा आकार 
अनियमित स्वरूपाचा असतो. पण तो अगदीच स्वैरही 
नसतो. काही नियमांनी तो आकार घडत असावा, अशी 
त्यांची धारणा होती. 

लिबचाबेरला प्लेटो या प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञाचे मत 
विचार करण्यासारखे वाटत होते. प्लेटोने म्हटले होते 
कौ, या जगात सुप्त आकार भरलेले आहेत. आकार 
मर्यादित असतात. त्यांचा आविष्कार मात्र वैविध्यपूर्ण 
असतो. बस्तू आकार धारण करताना तीन अवस्थांमधून 
जातात. १) बेळ -टाइम- ब अबकाश- स्पेस- यांतच 
त्या घडत असतात, आकाराला येत असतात. वेळ ब 
अवकाश यांनी बद्ध असणारा तो प्रवाह-फ्लो-लॅमिनर 
स्वरूपाचा असतो. २) मग तो प्रवाह हलतो-ऑसिलोट 
होतो-, दुभंगतो ब जटिल स्वरूप, व्यामिश्र स्वरूप- 
कॉम्प्लेक्स स्बरूप-धारण करतो. ३) तिस-या अवस्थेत 
तो प्रबाह-फ्लो-अनियमित, अधिक जटिल ब केऑटिक 
बनतो. 

लिबचाबेरचे हे मत होते. तो म्हणत होता को, 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 
। 
। 
| 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञानातली केओस थिअरी 


वस्तूंच्या वैविध्यपूर्ण आकारांमागे असणारे प्रमाण-स्केल, 
त्यांच्या आकारांतली समानता, सारखेपणा, त्यांचे पुनरावृत्त 
होणे हे नेहमीच्या डिफरेन्शिअल कॅल्क्युलस इक्वेशन्सनी 
सिद्ध करता येणार नाहीत. त्यांच्या वर्णनाकरिता वेगळ्या 
भाषेचा. काव्यभाषेचा बापर कराबा लागेल. 

प्रबाहापासून -फ्लोपासून- बस्तू कशा बनतात, 
कशा आकाराला येतात हे दाखवण्यासाठी त्याने एक 
प्रयोग केला. प्रबाहामध्ये आकार, बदल ब गती ही तीन 
तत्त्वे असतात, असे तो मांडतो. त्याने एक भांडे घेतले, 
ते निर्वात करून तापवले, त्यात द्रवरूप हेलिअम वायू 
सोडला. मग त्यात एक कन्वेक्शन निर्माण झाले, एक 
टर्ब्युलन्स निर्माण झाला. गरम केलेला हेलिअम वायू 
पृष्ठभागावर येत होता ब थंड हेलिअम तळाला जात 
होता. हे सगळे नेहमीसारखेच ब पदार्थविज्ञानाच्या 
नियमाप्रमाणे घडत होते. पण मुख्य गोष्ट ही होती कौ, 
उष्ण हेलिअम पृष्ठभागावर येताना व थंड हेलिअम 
तळाला जाताना जे दोन आकार बनत होते, ते एखाद्या 
सिलिंडरसारखे होते. हे सिलिडर बनणे आपोआपच 
घडत होते. लिबचाबेरने बेगळे काहीही केले नव्हते. त्या 
हेलिअम वायूचा समतोल-इक्‍्विलिब्रिअम- साधला जात 
होता. 

लिबचाबेरने त्या प्रयोगात एका साध्या पेन प्लॉटरची 
योजना केली होती. तो पेन प्लॉटर कागदाबर रेघा 
काढीत असे. त्या भांड्यातल्या (परीक्षानळीतल्या) 
उष्णतेच्या हालचालीमुळे, बदलामुळे प्लॉटरने काढलेल्या 
रेषांचा आकार सतत बदलत होता. कधी रेषा उंचाबत, 
तर कधी समुद्रातील लाटेसारख्या त्या बनत, कधी त्या 
खोल दरीसारख्या दिसत. रेषांच्या या आरेखनात एक 
निश्‍चित पॅटर्न-संरचना- त्याला दिसली. लिबचाबेरचा 
प्रयोग एखाद्या स्वप्नासारखा होता. त्याला जे आढळले, 
ते फारच बिलक्षण होते. 

हा प्रयोग करताना त्याला फेनबॉमच्या सार्वत्रिकतेच्या 
किंबा युनिर्वर्सलिटी या शोधाची ब त्याच्या सिद्धान्ताची 
माहिती नव्हती. लिबचाबेर ब फेनबॉम या दोन शास्त्रज्ञांची 
भेट घडवण्याचे काम एका तिस-या शास्त्रज्ञाने- होहेनबर्गने 
केले ते १९७९ साली. 

मग दुस-या शास्त्रज्ञांनी पिरिअड डबलिंग, 


श्र 


इंटरमिटंसी ब क्वासीपिरिओऑडिसिटी या केओस थिअरीशी 
संबंधित असणा-या संकल्पनांबिषयी सिद्धान्तन ब प्रयोग 
केले व या सिद्धान्ताची सत्यता पडताळली. हे करीत 
असताना त्यानी कंम्प्युटरचा बापर केला. आता बनणारे 
वैबिध्यपूर्ण आकार कंम्प्युटरबर पाहता येत होते, त्यांचे 
मोजमाप पण घेता येत होते, ते पुनःपुनः निर्माण करून 
त्यांची सत्यता, समृद्धता पडताळता येत होती. केऑस 
थिअरीचा पडताळा घेता येऊ लागला. 

फेनबॉमची ब सांताक्रुझ कँपसमधल्या डायनॅमिकल 
सिस्टम कलेक्‍्टिब या शास्त्रज्ञांच्या समूहाची भेट झाल्याचे 
ब सिद्धान्त मांडणारा शास्त्रज्ञ ब हे तरुण शास्त्रज्ञ यांच्यात 
बोद्धिक देबघेब झाल्याचे आपण पाहिले आहेच. 

या डायनॅमिकल सिस्टम ग्रूपचे केऑस थिअरी- 
संबंधातले काम महत्त्वाचे ठरले आहे. या उत्साही समूहात 
रॉबर्ट शॉ, स्पिगेल, डायेन फार्मर, फोर्ड हे मुख्य शास्त्रज्ञ 
होते ब डायेन फार्मर हा समूहाचा अधिबक्‍्ता- स्पोक्समन- 
- होता. व्यवस्था (ऑर्डर) ब अव्यबस्था (डिसऑर्डर) 
या जरी परस्परविरोधी भासल्या तरी त्या एकाच नाण्याच्या 
दोन बाजू आहेत, असे हा समूह मानीत होता ब या 
समूहाचा स्पोक्समन फार्मर मानत होता. 

येणा-या काळात पदार्थविज्ञानात आजवर चालत 
आलेल्या पदार्थविज्ञानाबरोबरीने चलव्यबस्था-डायनॅमिक्स- 
- व नॉन-लिनिऑरीटीबर आधारलेले पदार्थविज्ञानही 
चालेल, अशी या समूहाची धारणा होती. 

या समूहातील रॉबर्ट शो या शास्त्रज्ञाने आपला 
शोधनिबंध लगून बीच येथील कंडेन्सड फिजिक्स परिषदेत 
सादर केला. एका निमंत्रित बक्‍त्याच्या गैरहजेरीत त्याला 
ही संधी मिळाली होती. त्या संधीचे त्याने सोने केले ब 
स्वतःबरोबरच आपल्या शास्त्रज्ञांच्या समूहाला प्रकाशात 
आणले. इन्फर्मेशन थिअरी ब केऑस थिअरी यांना 
त्याने आपल्या निबंधात जोडले होते. त्या निबंधाच्या प्री- 
प्रिटच्या स्वरूपात १००० प्रती शास्त्रज्ञांत खपल्या. 

त्या निबंधात रॉबर्ट शॉ ने फेज स्पेसमध्ये अँट्रॅक्टर 
कसे अस्तित्वात असतात ब त्याच्या स्थि, चल ब 
अँट्रक्टर अशा तीन अवस्था (फेज स्पेसच्या) कशा 
क्रमाक्रमाने होतात, हे सांगितले होते. 


शिवाय या निबंधात इंफर्मेशनसंनंधी शॉ ने | 


० ९ शू र 
झे” ५ 0.४६ किण 
टा 2५०0 या 
प %>.>&४” 
॥) नवभारत 
कन धि > 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ 
मांडले होते कौ, माहिती-इन्फर्मेशन- लहान 
परिमाणांकडून (स्मॉल स्केल) मोठ्या परिमाणाकडे 
(लार्ज स्केल) जात असते. सुरुवातीला लहान बाटणारे 
घटक व रूपबंध नंतर मोठ्या रूपबंधांत रूपांतरित 
होतात. म्हणजे माहिती केवळ साठबली जात नाही, ती 
केवळ एका टोकाकडून दुसरीकडे पाठबली जात नाही; 
तर तिची निर्मिती होत असते. तिच्यामध्ये वेगवेगळ्या 
जोडण्या तयार होतात. अस्तित्वात नसलेल्या वेगवेगळ्या 
जोडण्या किंबा सिनॅप्सेस तयार होतात ब त्यामुळे नबीन 
माहिती तयार होते. 

प्रयोगाने हे सिद्ध करण्यासाठी रॉबर्ट शॉ ने उंचाबर 
एका टबात पाणी ठेवले ब ते तिथून खाली थेंबथेब 
पडेल अशी रचना/व्यवस्था केली. ते पाणी पडत असताना 
जो आबाज होई, तो कागदावर प्लॉटर पेनच्या साहाय्याने 
नोंदण्याची व्यवस्थाही त्याने केली. शिवाय त्या पाण्यावर 
प्रकाशझोत टाकून त्याने निरीक्षण केले की, पाणी पडत 
असताना एक (फजी असा) बुडबुडा-ब्लॉब-तयार होतो. 

बनस्पति शास्त्राने या केऑस थिअरीला पाठिंबाच 
दिला. ब-याच झाडांची रचना वैनिध्यपूर्ण असते; पण 
फर्न या वृक्षाच्या रचनेत हे विशेषकरून दिसते. त्याच्या 
रचनेत वैविध्य दिसते ब अनियमितताही दिसते. पण 
नीट पाहिले तर या अनियमिततेला व वैविध्याला मर्यादा 
असतात, असे दिसते. म्हणजे फर्नच्या फांद्या ब पाने या 
स्वरूपांतच ही विविधता ब अनियमितता वागते. 

प्राणिशास्त्रातही केऑस सिद्धान्ताला पाठिंबा मिळतो. 
रॉबर्ट मे या प्राणिशास्त्रज्ञाने जेव्हा प्राण्यांच्या संख्येचा 
अभ्यास केला तेव्हा त्याला आढळले कौ, २, ४, ८, 
१६, ३२ असे नियमिततेचे चक्र साधारणपणे 
प्राणिसंख्येबाबत पाळले जाते; पण हे चक्र अव्याहतपणे 
चालू राहत नाही. अचानक हे चक्र तुटते ब 
नियमितपणाऐवबजी प्राणिसंख्येबाबतीत अनियमितता आढळू 
लागते, पण अनियमितता अल्पजीबी असते. नियमिततेचे 
चक्र पुनः सुरू होते. मे या प्राणी ब जीबशास्त्रज्ञाने 
माशांची संख्या, साथीचे रोग यांचा अभ्यास हा 
डिटरमिनिस्टिक डिसऑर्डरचा सिद्धान्त समोर ठेबून 
केला. त्याला निरीक्षणात असे आढळले कौ, माशांच्या 
बदलत्या संख्येतही एक व्यबस्था किंबा नियमितता आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०१६ 


चार वर्षांचे एक चक्र (सायकल) त्याला आढळले. या 
चार वर्षांच्या परिमाणामध्ये सर्ब बदल घडत असतात. 
नियमितता ब अनियमितता यांचा खेळही एका सूत्रानुसार 
चालतो, असे त्याला दिसले. लॉरेझच्या केऑस कल्पनेला 
रॉबर्ट मे चा प्रयोग समर्थनच देत होता. 

बिसाव्या शतकात तीन महत्त्वाच्या शास्त्रीय क्रांत्या 
झाल्या, असे मानले जाते. 
१. रिलेटिबिटीचा किंबा सापेक्षतेचा सिद्धान्त. 
आइनस्टाइनने हा सिद्धान्त मांडून काल ब अवकाश हे 
घटक अँबसल्यूट असतात ही न्यूटनची कल्पना अव्हेरली. 
२. नियंत्रण राखून मोजमाप करता येते -कंट्रोलेबल 
प्रोसेस ऑफ मेझरमेंट- ही न्यूटनची कल्पना क्वांटम 
फिजिक्सने नाकारली. 
३. केऑस थिअरी या तिस-या क्रांतीने ला प्लास या 
शास्त्रज्ञाची नक्की अंदाज बांधणे -डीटरमिनिस्टिक 
प्रेडिक्टेबिलिटी- ही कल्पना मोडीत काढली. 

लॉरेझने केऑस थिअरीबाबतचे मूलभूत स्वरूपाचे 
काम केले होते त्याला १० वर्षे झाली होती. लॉरेझचा 
शोधनिबंध त्याने जगासमोर ठेवल्यानंतर १० वर्षांनी 
यॉर्क ब स्मेल या दोन पदार्थविज्ञानशास्त्रज्ञांना तो 
“डिटरमिनिस्टिक नॉन-पिरिअँडिक फ्लो' हा शोधनिबंध 
मिळाला व ते अचंबित झाले. त्यांना आढळले की, दहा 
बर्षांपूर्बीच लॉरेझ या हवामान ब गणित शास्त्रज्ञाने 
विश्वातल्या अनियमिततेचे ब अनिश्‍चिततेचे गणित ब 
पदार्थविज्ञान या दोन महत्त्वाच्या शास्त्रांना अनुसरून 
स्पष्टीकरण दिले आहे. मग त्यांनी त्या शोधनिबंधाच्या 
अनेक प्रती काढल्या ब वैज्ञानिकांत बाटल्या. लहानशी 
घटनादेखील मोठ्या परिणामाचे कारण बनू शकते, याचे 
वैज्ञानिक स्पष्टीकरण त्यांना लॉरेझच्या शोधनिबंधात 
मिळाले. नॉन-लिनिअर गोष्टींना -ऑँबरेशन- नेहमीपेक्षा 
वेगळेपणाने घडणारी गोष्ट म्हणून नजरेआड करता येत 
नाही, तसे करणे योग्य नाही हे त्यांना या शोधनिबंधातून 
लक्षात आले. या अनियमित स्वरूपाच्या घटनांचे वैज्ञानिक 
स्पष्टीकरण देता येते, ते देणे शक्‍य आहे, हे समजल्यावर 
डिटरमिनिस्टिक डिसऑर्डरचा अभ्यास शास्त्रज्ञांना करणे 
शक्‍य झाले. 

मानबाची या जगातली निर्मिती, मानबी मनाची 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञानातली केओस थिअरी 


निमिती प्रोटोप्लाजमपासून सुरुबात होऊन कित्येक 
बषांनंतर झाली. ती अशीच अनियमिततेचे चक्र निर्माण 
होऊन झाली असेल. अनेक आकारांतून निसर्ग एका 
आकाराची निवड सहजच, कुठलाही हेतू न ठेवता करत 
असतो. 

बिश्भातली अनियमितता ब अनिश्‍चितता यांचे 


अनुक्रमणिका 


१. 
. वु, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


३: 


वैज्ञानिक स्पष्टीकरण केऑस थिअरी देते, हे तिचे वैशिष्ट्य 
ब सामर्थ्य पण आहे. 
संदर्भ : 181105 (31टांल£ - (11305: वेळां] 9टांटा]०2 
जे [॥ा२8लटतांलव0]8.1,01तञा, श१४७, 1998. 


5०525 


>. & 1. 
५५ र 
हू अणिष्ण्त्> ७ 
र्य स क्क 
.) "नवभारत जु 
शस. ७५ 'च>** 
न्« ६ अमृतमहोत्सवी >ये 
क ' वर्ष डर र 
४*” शर प 
* 2. वळ का त. 
ढ् र 
अधू 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शेती, शेतकरी व शासन 


लेखांक १ 


श्री. के. बनपाल 


मी १९६४ साली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 
परीक्षा देऊन महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल खात्यात दाखल 
झालो. पुढे मला बढती मिळून मी भारतीय शासनाच्या 
सेवेत अधिकारी झालो. मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातील. 
नोकरीमुळे महाराष्ट्रातील सर्व विभागांत मला मामलेदार, 
जिल्हा परिषदेचा कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिकांचा 
मुख्याधिकारी ब अखेर महसूल खात्यात चिटणीस अशा 
निरनिराळ्या पदांबर अनुभव घेता आला. या प्रत्येक 
बेळी माझा शेतीशी जबळून संबंध होता. आता निवृत्त 
झाल्यानंतर शेती, शेतकरी, शेतमजुरांचे जीवन, त्यांचे 
प्रश्‍न आणि त्यांची सोडवणूक यांविषयी अनेक विचार 
मनात घोळत असतात. मला जे अनुभब आले ते खूपच 
गंभीर, गमतीशीर आणि वस्तुस्थितीचे दर्शन घडविणारे 
असल्याने ते सांगण्याची तीव्र इच्छा होते. 

१९५७ साली सरकारने 'कसेल त्याची जमीन' हा 
मुदूदा घेऊन कुळकायदा केला. त्या बेळी आमच्या 
गावाकडे जमिनी होत्या. सर्व तुकडे मिळून सुमारे ७ 
एकर जमीन होती. या तुकड्याच्या सातबारा उता-यांबर 
कुळाचे 'गणपती श्रीपती चव्हाण' हे नाब लागलेले होते. 
गणपती १९५४ सालीच वारला. त्याची विधवा बायको 
पुतळी ही आमची सर्व जमीन इतरांच्या साहाय्याने कसत 
होती. आमचे कुटुंब मुंबईत वास्तव्यास होते. विचार 
असा आला को, गाबी जावे, पुतळीकडून कुळकायदा 
'कलम-१७ प्रमाणे जमिनीबाबतचा तिचा राजीनामा 
मामलेदाराच्या समोर घ्याबा, आणि ती जमीन आज 
पावेतो होती त्याप्रमाणे तिच्याकडे बहिबाटीस ठेवावी. 
आम्हाला जमिनीतून काही उत्पन्न मिळत नव्हतेच. पुढेही 
पुतळीने आम्हाला काही द्यावे अशी अपेक्षा नव्हती. 
बडिलांचे म्हणणे असे की, ते गाबी असताना आजारी 
पडले तर गणपती (पुतळीचा नबरा) त्यांना खांद्यावरून 
शेजारच्या गावी औषध पाणी करायला न्यायचा. तेव्हा 
त्याच्या बायकापोरांना आपली मदतच झाली पाहिजे. 


अनुक्रमणिका 


आपले आपण कसेही भागवू. 
पूर्वीचे विश्वासाचे संबंध लक्षात घेऊन ती (पुतळी) 
हे सर्व मान्य करील, अशी सगळ्यांचीच खात्री. माझे 
कॉलेजचे पहिले वर्ष संपले होते. एखादे वर्ष बाया गेले 
तरी चालेल पण हे प्रकरण मार्गी लाबाबे या उद्देशाने 
मी, आई व बडील गाबी आलो. माझे बय १७ वषांचे. 
सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाब तालुक्‍यातील 'किलोरी' हे 
आमचे गाव. 
आमच्या गावात तेव्हा चाबडी नव्हती. लक्ष्मीआईच्या 
देवळात तलाठी किंबा सोसायटीचा सेक्रेटरी आपआपली 
कामे करीत. अशा वेळी गाबातील संभावित व जरा 
बजनदार मंडळी तलाठ्याभोबती बसून असत. अशी 
एकदा बैठक जमलेली असताना सगळ्या जगाची काळजी 
असाबी असा भाव चेह-यावर असलेला तलाठी आपले 
काम उरकत होता. चर्चेत आमचे कुटुंब गावी दाखल 
झाले हा विषयही होता. “केशब बामण कसा काय 
इकडे? मुंबईत होता नव्हं?” एकाने विचारले “नाही | 
ते जमिनीचा राजीनामा घ्यायला आलेत", मुद्दाम तलाठ्याला 
ऐकू जाईल अशी दुस-याने फुसकुली सोडली. दोघातिघांत 
'सो कॉल्ड' प्रतिष्ठितांनी ते ऐकले. लगेच त्यांच्या डोक्यात 
विचारचक्र सुरू झाले. आणि संध्याकाळी ते घरीच आले. 
त्यांनी सर्ब बिचारपूस सुरू केली. मुंबईत आमचे 
कसे चाललेय? थोरला मुलगा (माझे बडीलबंधू) याचा 
पगार किती? मुंबईत खोल्या किती? पोरीची लग्ने कधी ? 
असे बिचारून झाल्यावर गाडी मुदूद्यावर आली. “नव्हं, 
जमिनीचा ताबा घ्यायला आला नव्हे?” अशी सुरुवात 
झाली. बडीलांच्या उत्तराअगोदरच “तुमची पुतळी (विधवा 
कुळ) काय करती? आपण जमीन ताब्यातच घेऊ की | 
हबं तर नांगरच घालू. तुम्ही काही काळजी करू नका. 
आम्ही बघतो काय करायचे ते. मात्र बैलजोडणीसाठी, 
इतर कामासाठी थोडा पैसा तयार ठेबा म्हणजे झालं.” 
“काय बी काळजी करू नका” माझ्याकडे पाहून ते 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


2 


व्ह 


| 
को. 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शेती, शेतकरी व शासन 


मला म्हणाले, “आता धाकलं मालक, तुम्हाला म्हणून 
सांगतो. एक स्वतःचा बैल घ्या, म्हणजे तुम्हीच जमीन 
करत होता हे दाखबायला बरं पडंल. नाही तर बैलच 
आणून लावतो दाबणीला. त्यासाठी १००-१५० रुपये 
बाजूला काढून ठेवा. म्हणजे सगळं सोयीचं होईल.” 

मला काय करावे ते समजेना. दुस-याच दिवशी 
एकाने बैल दावणीला आणून बांधला. हे इतक्या झपाट्याने 
झाले कौ, मला हा प्रयोग यशस्वी होईल याची खात्री 
बाटायला लागली. आणि या लोकांचे आपल्याबर किती 
प्रेम आहे, असे वाटू लागले. 

दोन-चार दिवसांतच कुठून तरी पैसे गोळा करून 
बैलाचे पैसे दिले. मालकाला खात्री होतीच को, बामण 
पैसे बुडबणार नाही. त्याच आठवड्यात हा बैल आणि 
दुसरा एक बैल वब कुळबण्यासाठी दोन माणसे घेऊन 
आम्ही शेतावर गेलो. मला बाटले हे सगळे सुरळीत 
होणार, पण पाहतो तर पुतळी अगोदरच तिथे हजर | 
दोन-तीन माणसेही तिच्याबरोबर होती. जसा कुळव 
बांधावरून शेतात उतरला तशी पुतळी आडवी आली. 
काय करावं सुचेना. 

“धाकलं मालक! काय लावलंय तुम्ही?”", असं 
म्हणून पुतळी सरळ रानात कुळबासमोरच बसली. हा 
बैल घेऊन कुठे गेला म्हणून पाहायला बडील येतच 
होते. त्यांना हे सगळं समजल्याबर ते म्हणाले “चल, 
घरी चल. कायद्याने काय होईल ते पाहू. इथं भांडण- 
तंटा नको. मला बार्षिक रुपये १५०० उत्पन्नाचा 
मालमलेदाराकडून दाखला मिळालाय. (त्यांना दरमहा 
रुपये १७.५० अशी रेल्बेखात्याची पेन्शन होती.) त्या 
आधारावर कोर्टात लढू. हा अव्यापारेषु व्यापार नको.” 
झालं. आम्ही घरी परतलो. 

दोन-चार दिवस गेले. आता या बैलाचं काय? 
त्यातच त्याला मानेपाशी 'खांद्या' नाबाचा रोग झाला. 
म्हणजे तो अगोदरच झालेला असावा; पण मला तो 
कळला नव्हता. त्या जखमेत अक्षरशः किडे वळवळायचे. 
त्याच्या उपायासाठी रहिमतपूर गावाच्या बा-या सुरू 
झाल्या. नंतर लक्षात आलं कौ, पुतळीच्या बाजूनेच 
असलेल्या लोकांनी दोन गट करून एकाने मला बैल 
विकून गंडवलं आणि कुळबकाठीचे २५०/- रुपये पण 


१८ 


घेतले. शिवाय दुस-या गटाने मला कुळब घालताना 
पुतळीला पुढे करून आडकाठी केली. हा सर्व धूर्तपणाचा 
बनाब होता. गोष्ट तशी छोटी; अनुभब ......? त्या 
बेळचे घराचे बातावरण उद्‌ध्वस्त करणारा | 

पुढे सात वर्षे झगडून 'सर्टिफिकेटेड लॅण्डलॉर्ड' 
या सदराखाली बडीलांना तहसीलदाराकडून निम्म्या 
जमिनीचा ताबा १९६४ साली मिळाला. आई-वडीलांना 
या केससाठी घालाव्या लागलेल्या हेलपाठ्यांची गणतीच 
नव्हती. त्यात बडीलांचे धोरण तर अजबच! तारखेला 
जाताना 'पुतळीसाठी जेबण बांधून घ्या हो', हा हुकूम ! 
ती कशीही वागली तरी आपण सरळच वागायचे, गणपानं 
आपली खूप सेवा केली होती. अपकारकर्त्याबरही 
उपकारच करावेत हे त्यांचे ब्रीद. पुतळीच्या आडकाठीमुळे 
शेतीही करता येईना. काय करावं ते सुचेना. 

तेबढ्यात रहिमतपूरच्या डी. एड्‌. कॉलेजमध्ये 
तिथल्या संस्थेने क्लार्क म्हणून रुजू होण्यासाठी घरी 
निरोप पाठवला. मोकळाच होतो. म्हणून ती नोकरी 
पत्करली आणि बैल एकाला फुकट देऊन टाकला. दर 
आठवड्याच्या सुट्टीत रहिमतपुर ते किरोली वा-या सुरू 
झाल्या. तिकडे मुंबईत थोरल्या भावाला इकडची काळजी 
लागलेली. त्याने पत्र पाठवलं की, नोकरी सोडून मुंबईला 
ये; कारण ब्राह्मणांना शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. 
परत आम्ही मुंबईला रबाना. पुढे योगायोग पाहा- बी. 
ए. झाल्याबर महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाची परीक्षा 
देऊन नेमका जमिनीशी संबंध असलेल्या महसूलखात्यात 
तहसीलदार म्हणून रुजू झालो. 

पंढरपूरला उमेदवार म्हणून रुजू झाल्यावर पुन्हा 
तलाठी दप्तराचा अभ्यास, डिपार्टमेंटची परीक्षा देण्यासाठी 
महसूल खात्याच्या कायद्यांचा अभ्यास असे सर्व सुरू 
झाले. काही अडचणी आल्या, तर प्रांत ऑफिसमधल्या 
कुलकर्णी नाबाच्या अनुभवी कारकुनाची मदत. कारण 
लॅण्डरेव्हेन्यू कोडमधील रूल्स त्याला अक्षरशः 
मुखोद्गत ! शिबाय इंग्रजी फर्डे ! एके दिवशी त्याने एक 
गंमत सांगितली. नुकत्याच अस्तित्वात आलेल्या 
कुळकायद्याने बहुतेक निकाल कुळाच्या बाजूने व्हावेत 
हे अपेक्षित. पण हा पठ्ठ्या त्यातले बारकावे, परंतुके 


इत्यादींचा फायदा घेऊन मालकाचीही बाजू मांडून | 


० ९ शू र 
झे” ५ 0.४६ किण 
टा 2५७०0 ला 
प %>.>&४” 
॥) नवभारत 
कन धि > 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ 


लिहू शकत असे. इतके नव्हे तर प्रांतासाठी (म्हणजे 
डेप्युटी कलेक्टरसाठी) स्वतः कुळाचे बाजूने एक आणि 
मालकाच्या बाजूने दुसरे अशी दोन निकालपत्रे तयार 
करून प्रांत ऑफिसला दाखबीत असे. वास्तबिक प्रांताने 
स्वतः निकालपत्रे लिहायची; पण त्या कायद्याचा अभ्यास 
पाहून प्रांतदेखील यालाच निकालपत्र लिहून आणायला 
सांगायचे. ज्याच्या बाजूने निकाल येईल, त्या पा्टीकडून 
दक्षिणा घ्यायला हा मोकळा. पुढे तो निलंबित वगैरे 
झाला; पण त्याचे व्यवहारचातुर्य आणि अभ्यास वादातीत ! 
(१) 

माझ्या किरोली आणि रहिमतपुर येथील कष्टांची 
कल्पना मुंबईत भावाला येत होती. माझ्या ऐन जबानीतल्या 
उटपटांग प्रयोगाची त्याला गंमत वाटत होती. पण काळजी 
त्याहून जास्त वाटत होती. शेबटी त्याने एक पत्र पाठवले 
आणि कळवले कौ, अर्धवट सोडलेले शिक्षण पहिल्यांदा 
पूर्ण कर. मलाही ते पटले. पण रहिमतपुरचे कॉलेज 
माझा राजीनामा घेईना. मला पगार १००रु. आणि कॉलेज 
देणगीदाखल ३५ रु. कापून घेई. आणि हाताबर ६५ 
रु. ठेवत असे. पूर्णवेळ राबणारा दुसरा कोणी मिळेल 
याची त्यांना खात्री नसाबी. शेबटी 'तुम्ही राजीनामा 
स्वीकारा न स्वीकारा मी चाललो !' असे सांगितल्यावर 
त्यांचे काही चालेना. प्रिन्सिपॉल ब बडेकर माझ्यावर 
फार खूष होते. त्यांनी स्वतः टाईप करून मला कॅरेक्टर 
सर्टिफिकेट दिले. ते एक प्रकारचे एक्सपिरियन्स 
सर्टिफिकेटच होते. त्यामुळे मुंबईत आल्याबर मला 
एम्ल्पॉयमेंट एक्सर्चेजतर्फे नोक-या आल्या आणि शिक्षण 
करताकरता नोकरीची संधी मिळाली. 

मुंबईत येऊन तीन-चार वर्षे झाली. पदवीचे शिक्षण 
पूर्ण झाले. आणि नोक-या बदलतबदलत शेबटी मी 
अकौटंन्ट जनरलच्या ऑफिसमध्ये अप्पर डिव्हिजन 
क्लार्क म्हणून कामाला लागलो. वास्तविक आकडेमोड, 
ऑडिट अशा अगम्य विषयांची मला अजिबात आवड 
नव्हती. पण योगायोगाची गंमत ती पाहा. तिथे माझ्याकडे 
प्रोव्हिडंट फंड नोंदणीचे काम होते आणि लोअर डिव्हिजन 
क्लार्क म्हणून कृष्णा जोशी नावाचा मनुष्य माझ्या मदतीला 
होता. जेवणाच्या वेळी आम्ही एकत्र डजा खायचो. एक 
दिवस तो म्हणाला, “जरा बाहेरचा चहा पिऊ या. इथल्या 


नवभारत । मार्च २०१६ 


कँटीनचा चहा फार गोड असतो.” म्हणून आम्ही दोघे 
बाहेरच्या इराण्याच्या हॉटेलमध्ये चहा पिऊन परत आलो. 
आल्यावर त्याच्या लक्षात आले कौ, त्याचे कागदाचे 
पाकीट चुकून हॉटेलातच राहिले आहे. त्यात त्याचे 
विम्याच्या हप्त्याचे १२५ रु होते. १९६२ सालचे ते 
१२५रु ! दोघेही हादरलो परत जाऊन तिथे बघितले तर 
सापडेल, असा मी त्याला धीर दिला. लगेचच हॉटेलात 
गेलो आणि पूर्वी ज्या टेबलाशी बसलेलो होतो तेथे 
बसलो. बाजूलाच, टेबलाखाली एक पाकीट दिसले. ते 
हळूच मी पायाने सरकवत जबळ ओढले आणि खाली 
बाकून उचलले. ते कृष्णाचे पाकीट होते ब त्यात १२५ 
रुपयेही जसेच्या तसे दिसले. एक कप चहा पुन्हा मागवून 
घेतला आणि पिऊन हळूच सटकलो...... अजूनही तो 
प्रसंग आठवला की, मजा वाटते. 

त्या दिबशी कृष्णाने ऑफिसमध्ये येईपर्यंत “तू ग्रॅज्युएट 
आहेस. तेव्हा एम. पी. एस. सी. च्या मामलेदाराच्या 
परीक्षेला का बसत नाहीस?” असे विचारले. मी “बघू", 
म्हणालो. पण त्याने हट्ट धरला. अकौंटंट जनरलच्या 
ऑफिसपासून बँक ऑफ इंडियाची बिल्डिंग फार दूर 
नव्हती. लगेच आम्ही ऑफिस सुपरिंडेंटला सांगून एम. 
पी. एस.सी. च्या ऑफिसकडे निघालो. ते बंद व्हायच्या 
आत फॉर्म घेतला आणि मजकूर वाचला, तर फॉर्मच्या 
बरोबर रु. ४६-५० या किंमतीची पोस्टल आर्डर जोडायची 
सूचना होती. आणि फॉर्म भरण्याची शेबटची तारीख 
दोन दिवसांनी संपणार होती. माझ्याजवळ पैसे तर 
नव्हतेच. कृष्णा म्हणाला, 'पैशाची काळजी कशाला 
करतोस? हे पाकीट जर दुपारी मिळाले नसते तर 
काय केले असते? ह्यातले तू ५० रु घे आणि उद्याच 
अर्ज भर. न विसरता!” दुस-या दिवशी त्याने माझ्याकडून 
सगळं सगळं करुन घेतलं आणि फॉर्म दाखल करायलाच 
लावला. पुढे दोन महिन्यांनी मी कृष्णाचे ५० रु परत 
करू शकलो. 

फॉर्म तर भरला; पण अभ्यास? अभ्यासाला तर 
बेळच नसे. काही दिवसांनी आपण फॉर्म भरला हेही 
मी विसरलो. जेव्हा परीक्षेसाठी एम. पी. एस.सी. कडून 
पत्र आले, तेव्हा जागा झालो. परीक्षेच्या तारखांवरून 
चार-पाच दिवस रजा टाकावी लागेल, असे वाटले. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका 


ब व ग ३, % 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | कक 


संगणकीकृत । द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शेती, शेतकरी ब शासन 


रजा घेतली आणि परीक्षा दिली. 

एव्हाना मी अकाउंटंट जनरलच्या ऑफिसपेक्षा 
सचिबालयातील नोकरी बरी म्हणून तिथल्याही ज्युनिअर 
असिस्टंटची परीक्षा देऊन पास झालो होतो. तिथे निवड 
झाल्यामुळे सचिबालयात गृहखात्यात रुजू झालो. 
यथाबकाश एम. पी. एस.सी. च्या लेखी परीक्षेत पास 
झालो. इंटरव्ह्यूचा कॉल आला. इंटरव्ह्यूही पार पाडला. 
पहिल्या तीस जणांमध्ये निवड झाल्यामुळे मामलेदाराच्या 
नोकरीत रुजू होण्यासाठी महसूल खात्यातून पत्र आले. 

कृष्णा मला पुढे कधीच भेटला नाही. कृष्णाच्या 
या छोट्याशा पण अत्यंत महत्त्वाच्या वेळेस मिळालेल्या 
मदतीमुळेच माझ्या संपूर्ण जीवनाला कलाटणी मिळाली. 
एक वर्षापूर्वी कळले कौ, कृष्णा नुकताच पुण्यात देवाघरी 
गेला. खूप, खूप, खूप.....दुःख झाले. तो त्या बेळी ५० 
रुपये न देता तर? एकेकाचे त्रह्ष्ण म्हणतात ते हे. तो 
माझा त्रह्ू्णी होता कौ, मी आता त्याचे त्रश्ष्ण पुढच्या 
जन्मी फेडायचे? 

मुंबईच्या ऑफिसातील नोकरीत माझा फक्त 
कागदांशी संबंध होता. आता मामलेदाराच्या नोकरीत 
खात्यातील बरिष्ठाशी, कनिष्ठांशी, कचेरीत येणा-यांशी 
आणि ब-याबाईट अनुभबांशी प्रत्यक्ष सामना करायचा 
होता. त्याबद्दलचे विचार मनात घोळत असायचे. त्यातले 
सुरुबातीचे गमतीदार अनुभव सांगावेसे वाटतात. 

महसूल खात्याने मला पुण्याच्या कमिशनर 
ऑफिसमध्ये जाऊन पुढील आदेश घेण्याचे कळवले 
होते. माझा मित्र पुंडे माझ्यासारखाच मामलेदार झाला 
होता. त्याला औरंगाबाद डिव्हिजन मिळाली होती. पुण्याला 
जाऊन नोकरीचा आदेश घेऊन मी सोलापूरला आणि 
तो औरंगाबादला असे निघालो. 

८ एप्रिल ६४ ला सोलापूरच्या कलेक्टरांकडे रुजू 
होण्यासाठी कचेरीत गेलो. रेसिडेन्ट डेप्युटी कलेक्टर 
आळतेकर म्हणून होते. त्यांच्या कचेरीमध्ये बसून 
कलेक्टर-साहेबांची बाट पाहत होतो. आळतेकर म्हणाले, 
“आता दोन वर्षांनी उमेदवारी संपल्यावर जबाबदारीने 
आणि इभ्रतीने मामलेदाराची नोकरी करावी लागेल. 
येईल त्या प्रसंगाला सावधपणे ब चतुरपणे तोंड द्यावे 
लागेल. अबघड प्रसंगी धाडसी निर्णय स्वतःच्या 


अनुक्रमणिका 


१७ 


जबाबदारीवर घ्याबे लागतील. मुख्य म्हणजे दिलेल्या 
तालुक्याची खडान्‌ खडा माहिती तोंडावर असली पाहिजे; 
इतकी को, तालुक्‍याच्या क्षेत्रफळावरील आभाळात किती 
तारे आहेत आणि खाली किती खनिजे आहेत, हेदेखील 
सांगता आले पाहिजे.” त्यावेळचे बरिष्ठ तरी पहा ! 
काय हा पहिलाच धडा! हादरलोच. 

नंतर त्यांनी हसतमुखाने मला कलेक्टरच्या चेंबरमध्ये 
पाठबले. गफूर नाबाचे कलेक्टर होते. अतिशय दयाळू 
आणि सहृदय, पण तितकेच कोपिष्ट होते, असे अगोदरच 
कळले होते. भीतभीत चेंबरमध्ये गेलो. पण काय आश्‍चर्य, 
त्यांनी स्वतः उभे राहून हस्तांदोलन करून हसतमुखाने 
आमचे स्वागत केले. त्यांचा हात इतका मऊ आणि 


गुबगुबीत होता कौ, तो स्पर्शच आश्वासक वाटून गेला. 
०5०5ट5 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्र 
1 ॥ १ 
|.) १ क 
श ह. 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्‍ती, प्रसंग आणि आठवणी : 
हिंदू सभेची संध्याकाळ व जनसंघाची सकाळ 


सुमारे ५५ बर्षांपूर्षबी पुणे शहरातील राजकारणात 
एक संक्रमण झाले. पुण्यात, विशेषतः ब्राह्मण 
मध्यमवर्गीयांत, हिंदुमहासभेच्या विचारसरणीचा मोठा 
प्रभाव हिंदुस्थानाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत होता. स्वातंत्र्यानंतर 
गांधीजींचा खून झाला व त्या खुनाच्या कटातील आरोपी 
हिंदुत्वाच्या विचारसरणीची झिंग चढलेले होते. त्या व्यक्‍ती 
हिंदू महासभेच्या सभासद होत्याच पण गांधीजींच्या खुनाची 
योजना आखण्यासाठी ते लोक दिल्लीच्या हिंदूमहासभा- 
भवनात अनेकदा उतरले होते. गोळीबाराचा सरावही 
त्यांनी हिंदुमहासभा भवनाच्या मागील माळावरच केला 
होता. इतके असून, विचित्र गोष्ट अशी कौ, गांधीजींच्या 
खुनानंतर त्या वेळच्या भारत सरकारने हिंदुमहासभेबर 
बंदी घातली नाही आणि राष्ट्रीय स्वयंसेबक संघाबर 
मात्र बंदी घातली. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात हिंदुमहासभेचे 
प्रतिनिधी श्यामाप्रसाद मुखर्जी काम करीत राहिले. त्यांचा 
राजीनामा नेहरूंनी मागितला नाही. 

पण गांधीखुनानंतर पुण्यातील हिंदुत्बवाद्यांनी आणि 
त्यातही ब्राह्मणांनी चांगलीच हाय खाल्ली. भारतीय 
घटनेप्रमाणे प्रत्येक सज्ञान व्यक्‍तीला मतदानाचा अधिकार 
मिळाला. त्यामुळे या हिंदुत्बबादी ब्राह्मण मंडळांची 
अल्पसंख्यांकता अधिकच नजरेत भरू लागली. पक्षांमार्फत 
उघडपणे सभा घ्यायला आणि आपले विचार मांडायला 
बंदी नव्हती. पण अशा सभा घेण्यासाठी जो बेधडकपणा 
लागतो, तो हिंदुसभेकडे नव्हता. हिंदुसभेचे सर्वोच्च पुढारी 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी राजकारणातून निवृत्ती 
पतकरली. त्यामुळे हिंदुत्वबाद्यांचे छत्रच हरपल्यासारखे 
झाले. असे असले तरी पुण्यातील अनेक संस्था अशा 
होत्या कौ, जिथे हिंदुत्ववादी ब्राह्मण अधिकारावर होते. 
तेथे ही मंडळी अड्डे करून बसत आणि सद्यःस्थितीचा 
आपल्या परीने विचार करीत. 


अनुक्रमणिका 


दीर्घस्मृती 


(१) 

असाच एक अड्डा मी ज्या वाड्यात राहत होतो, 
तेथील घरमालकांकडे भरत असे. आमचे घरमालक 
दादा गोखले हे अगदी 'अल्लाघरची गाय' म्हणावे इतके 
निर्मळ आणि कनबाळू होते. मात्र सावरकरांवर त्यांची 
अतिशय निष्ठा होती. त्यांच्या तरुणपणापासून ते पुण्यातील 
हिंदुसभेच्या वर्तुळातून वावरत होते. पन्नाशीच्या दशकाच्या 
शेबटी पुण्यातील हिंदुसभा अगदीच क्षीण झालेली होती. 
हिंदुसभेचे जयंतराव टिळक हे १९५७ सालच्या निवडणुकीत 
संयुक्‍त महाराष्ट्र समितीच्या छत्राखाली मुंबई विधानसभेवर 
निवडून गेले होते खरे; पण त्यांची वर्तणूक अशी असे 
कौ, 'मी हिंदुमहासभेचा म्हणून निवडून गेलो नसून 
हिंदुसभेत असूनही निवडून आलो आहे! ' 

त्यामुळे महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदुमहासभा किंबा 
शहरातील नगर हिंदुमहासभा यांच्यापासून ते लांबच राहत. 
महाराष्ट्र हिंदुसभेचे काम श्री. शंकरराब ऊर्फ मामा दाते 
आणि सोलापूरचे पाटील नावाचे गृहस्थ यांच्याकडे होते. 
पुणे शहर हिंदुसभेत गणपतराव नलावडे, कृष्णराव गांगुर्डे, 
होनराब अशी माणसे होती. आमचे दादा गोखले पुणे 
शहर नगर हिंदुसभेचे कोशाध्यक्ष (खजिनदार) होते. हा 
प्रकार 'ओसाड गाबचा राजा' अशाच पद्धतीचा होता. 
५७ साली विधानसभेच्या निवडणुकीत संयुक्‍त महाराष्ट्र 
समितीला चांगले यश मिळाले. नंतर पुणे महानगर- 
पालिकेच्या निवडणुका आल्या. त्याही समितीने लढवल्या. 
काँग्रेस निबडणुकीत उतरलीच नाही. (असे असले तरी 
१९६० साली म. न. पा. मध्ये अशी स्थिती आली को, 
काँग्रेस हा बहुमतबाला पक्ष झाला.) समितीच्या नावावर 
अनेक हिंदुसभाबादी लोक मनपाबर निबडून गेले. त्यामुळे 
थोडा काळ का होईना, हिंदुसभेला थोडे बाळसे आले. 

अर्थात हिंदुसभेने लोकशाहीप्रणीत निबडणुका 
स्वीकारल्या असल्या, तरी अनेक भडक डोक्याच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


2 


व्ह 


| 
को. 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्‍ती, प्रसंग आणि आठवणी : हिंदू सभेची संध्याकाळ व जनसंघाची सकाळ १९ 


हिंदुत्वनिष्ठांना निवडणुका, त्यातून निवडून येणारे प्रतिनिधी 
आणि बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाचे सरकार हा 
सारा लबाडीचा मामला वाटत असे. त्यांतला एक 
'विचारवंत' मला म्हणालादेखील कौ, “अरे, ती लोकसभा 
आणि तो नेहरू आणि त्याचे सरकार यांना विचारतं 
कोण? एक दिवस आम्ही पाच-सातशे लोकांना घेऊन 
लोकसभेबर चाल करून जाऊ आणि म्हणू 'अरे 
बेबकुफांनो, तुमच्या जागा खाली करा | हे आमचे पाचशे 
लोक तिथे बसतील आणि राज्य चालबतील.' बघू कुणाची 
हिंमत आहे आम्हाला अडवण्याची !” या अड्टयातील 
माणसांची सावरकरांवर पराकोटीची भक्‍ती होती. त्यांच्या 
लिखाणातील आणि भाषणातील वाक्‍येच्या बाक्‍्ये ही 
भक्तमंडळी धडाधडा म्हणून दाखबत असत. उदा., 
'शरण की मरण? मरण कौ शरण? असला पौरुषहीन 
प्रश्‍न विचारता कसा? शूराचे उत्तर एकच' 'रण | रण! 
आणि रणच.' किंबा 'अम्बतमे, नदीतमे, देबीतमे, सिंधू 
तुझ्या बाचून हिंदू? प्राणाबाचून कुडी? अशक्य !' 

या साबरकरभक्तांपैकी पुष्कळ जण बलोपासनाही 
उप्र निष्ठेने करीत असत. शंभर-सव्वाशे नमस्कार घालणे, 
दोनदोनशे उठाबशा काढणे, हातावर उलटे उभे राहून 
चालणे,से अनेक चमत्कार ते करीत. त्यांच्यात एक 
बाणे नाबाचा मनुष्य होता. आमच्या घराला तीन मजले 
चढून जाणारा एक जिना होता. त्या जिन्याच्या कठड्यावर 
बरून हातावर उलटे उभे राहून बाणे सर्ब मजले चढून 
गेले आणि तसेच उतरलेही. हा एक मोठाच देखाबा 
झाला; आणि आळीतील साठ-सत्तर माणसे आमच्या 
अंगणात ही कसरत बघायला जमा झाली होती. पुणे 
शहर हिंदुसभा, बर सांगितल्याप्रमाणे, अगदीच आक्रसून 
गेली असली तरी तिच्यातही दोन-तीन स्तर होते. अगदी 
उच्च पातळीवर वा. ब. गोगटे, मामा दाते असे पुढारी 
होते. मधल्या थराबर आमचे किराणा दुकानाचे मालक 
सहस्रबुद्धे, गणपतराव नलावडे, गांगुर्ड बगैरे मंडळी 
असत. आमचे दादा गोखले, रा. स. भट, होनराव ही 
माणसे सर्वांत खालच्या पायरीवर काम करीत. असे 
असले तरी ह्या तीनही पातळ्यांवर मोकळे दळणबळण 
चालत असे. 

श्री. ग. वि. केतकर हे हिंदुसभेचे सभासद बहुधा 


अनुक्रमणिका 


नसावेत. ते त्या वेळी 'तरुण भारत' या संघ-जनसंघाच्या 
दैनिकाचे संपादक होते. ते लोकमान्य टिळकांचे नातू 
आणि 'केसरी' चे माजी संपादक होते. गांधीहत्येच्या 
वेळी ते केसरीच्या संपादकपदी होते. त्या काळातले 
त्यांचे अग्रलेख अतिशय गाजले होते. या अग्रलेखांबद्दल 
तेव्हाच्या मुंबई सरकारने केसरीवर खटला भरून जामीनाची 
मागणी केली होती. परंतु मुंबई हाय कोर्टात केसरीवरील 
सर्ब आरोप अस्थानी ठरवण्यात आले, आणि केसरीची 
सुटका झाली. न्या. छगला यांनी निकालपत्रात म्हटले 
होते कौ, 'महाराष्ट्राचे मन कळण्यासाठी 'केसरी' बाचाबा 
लागतो, असे मी बिद्याथिदशेपासून मानत आलो आहे.' 
पुढे संघबंदी उठवावी यासाठी केतकरांनी पुष्कळच खटपट 
केली. ते दिल्लीला जाऊन सरदार पटेलांनाही भेटले. 
त्यानंतर संघबंदी उठवण्यात आली. या उद्योगांमुळे 
केतकरांची प्रतिष्ठा कळसाला पोचली. नंतर असे झाले 
कौ, एका परदेशी ख्रिस्ती साध्वी स्त्रीशी केतकरांचा 
परिचय झाला. केतकर बिधुर होते. आणि बाई अविवाहित 
होत्या. त्या दोघांनी विवाह करण्याचे ठरवले. यात खरे 
तर चुकीचे काही नव्हते. परंतु याच कारणाने 'केसरी'तील 
त्यांचे संपादकपद गेले असे बोलले जात असे. 

असे हे केतकर आमच्या दादा गोखल्यांच्या अड्ड्यावर 
मधूनमधून येत. त्यांच्या गप्पा फारच बरच्या दर्जाच्या 
असत. त्यांचा गीतेचा व्यासंग फार खोल होता. अंध 
बिद्रान सदाशिबशास्त्री भिडे यांच्या सहकार्याने त्यांनी 
'गीताधर्म' मंडळ स्थापन केले होते. दर गीताजयंतीला 
त्यांचा केसरीत लेख येत असे. त्यांचे आजोबा, लोकमान्य 
टिळक, यांच्या 'गीतारहसा'चा गाढ अभ्यास केतकरांनी 
केला होता. गीतेच्या प्रतिपाद्याविषयी टिळक आणि गांधी 
यांच्यात काय मतभेद होते ब अखेर टिळकांनी आपले 
म्हणणे गांधीजींना कसे मान्य कराबयास लावले, याची 
आठवण ते खुलबून सांगत असत. दैनंदिन 
राजकारणाविषयी ते सहसा बोलत नसत. त्यासाठी 'तरुण 
भारतातील माझे लेख वाचा' असे ते सांगत. 

त्यांचा लेखक, मला वाटते, कुलकर्णी नावाचा होता. 
तो आमच्याच वाड्यातील रिकाम्या खोलीत झोपण्यासाठी 
येत असे केतकरांमुळेच दादा गोखल्यांनी त्याचीही व्यवस्था 
लावून दिली असावी. त्याच्याकडे काही सामान ] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


_/ 


क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२० 


एक बारके गाठोडे त्याने खोलीतील कपाटात ठेवले 
होते. ते तो कधीही उघडत नसे आणि म्हणूनच आम्हा 
काही जणांना त्याविषयी कुतूहल वाटे. अखेर एके दिवशी 
उत्सुकता अनावर होऊन मी आणि माझ्या मित्रांनी ते 
गाठोडे सोडून बघितले. तर त्यात काऊंट द साद या 
लेखकाचे 'थाउझंड अँड वन नाईट्स ऑफ ए सोडोम्‌' 
हे सचित्र पुस्तक होते. त्या वेळीही आम्हास हे माहीत 
होते की, साद याचे हे पुस्तक अतिशय अश्लील आहे. 
(आता माझी त्याविषयीची मते बदलली आहेत.) आम्ही 
ते पुस्तक बघत असताना कुलकर्णी तेथे आला आणि 
म्हणाला 'वा5वा | पुस्तक पाहात आहात? काही हरकत 
नाही. मात्र मला बिचारले असते तर बरे झाले असते.' 
गोष्ट अशी होती कौ, कुलकर्णी आम्हाला सहसा भेटतच 
नसे. पहाटे उठला की, तो नळाखाली आंघोळीला उभा 
राही ब जो नाहीसा होई, तो रात्रीच दहा बाजता येत 
असे. त्या कुलकर्ण्यामुळेही केतकर आमच्या वाड्यात 
येत असावेत. 
(२) 

गांधीखून ब त्यानंतरची राजकीय ञाबटळ 
निबळल्याबर शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी असा विचार 
केला की, हिंदुसभा केवळ हिंदूपुरती ठेवणे हे नवीन 
राजकीय वातावरणाला धरून होणार नाही. हिंदुसभेचे 
सभासद होण्याची मुभा हिंदू नसलेल्यांनाही दिली पाहिजे. 
त्या बेळी पुण्यातले नामबंत बकील ल. ब. भोपटकर हे 
हिंदुसभेचे अध्यक्ष होते. भोपटकर हे फार कुर्रेबाज गृहस्थ 
होते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते जबळजवळ 
पन्नास वर्षे राजकारणात होते. त्यांनी अनेक होतकरू 
तरुणांना मदत केली होती. टिळकांच्या आयुष्याच्या शेवटी 
पुण्यात “'लोकसंग्रह' नाबाचे दैनिक टिळकपक्षीयांनी 
चालवले होते. भोपटकर त्याला आर्थिक मदत करीत 
असत. टिळकांच्या मृत्यूनंतर टिळकांचे मुलगे ब केसरीचे 
विश्वस्त यांच्यात दीर्घकाळ खटला चालला. तेव्हा भोपटकर 
हे केसरीच्या विक्वस्तांचे बफील होते. न. चि. ऊर्फ 
तात्यासाहेब केळकर आणि भोपटकर यांचे घनिष्ठ संबंध 
होते. त्यामुळे तात्यासाहेब केसरीचे नि*स्त म्हणून निवृत्त 
झाल्यावर त्यांनी भोपटकरांना केसरीचे विश्वस्त केले. 
भोपटकर महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षात, जुन्या काळात 


नवभारत । मार्च २०९६ 


आघाडीचे नेते होते. असहकार चळवळीत त्यांनी त्यांना 
भरपूर पैसे मिळवून देणारी बकिली सोडली होती. 
गांधीर्जींच्या सत्याग्रह चळवळीतही त्यांनी भाग घेतला 
होता. १९३५ सालच्या 'कम्युनल अँबार्ड' नंतर त्यांनी 
काँग्रेसशी संबंध सोडला व ते लोकशाही स्वराज्य पक्षांत 
गेले. ३७ सालच्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस बिरुद्ध 
निवडणुक लढवली. पुण्यातील मतदार संघातून ते 
बिधानसभेबर निवडून जातील, असा दाट बिश्भास सर्व 
हिंदुसभावाल्यांना होता. खुद्द साबरकरांनी पुण्यात 
कोप-याकोप-यांबर सभा घेऊन लोकशाही स्वराज्य 
पक्षाचा, म्हणजे हिंदुसभेचा प्रचार केला होता. 

आमचे दादा गोखले आणि त्यांचा अड्डा यांनी तर 
भोपटकरांच्या प्रचारासाठी जिवाचे रान केले होते. पण 
दुर्दैव असे की, भोपटकरांचा सणसणीत पराभव झाला. 
याबद्दलची हळहळ अड््याचे सभासद अगदी ६० सालापर्यंत 
बोलून दाखबत असत. 

भोपटकर हे बलोपासक गृहस्थ होते. लाठीचे वर्ग 
ते चालबत असत. हिंदूंनी शस्त्रे वापरण्याचे शिक्षण 
घ्याबे, बंदुका, पिस्तुले चालबायला शिकावे. निदान लाठी 
तरी फिरवावीच, असा त्यांचा आग्रह असे. शिवाजी 
मंदिरात त्यांची वारंवार व्याख्याने होत. मंदिराच्या शेजारीच 
त्यांचे बिशाल दगडी घर होते. लाठीचा प्रचार करताना 
ते सांगत “एका बाजूला चारूचंद्र ब दुस-या बाजूला 
मधुसूदन (हे भोपटकरांचे मुलगे) आणि मध्ये मी असे 
आम्ही तिघेजण हातात लाठी घेऊन रस्त्यात उभे राहिलो 
आणि शिवाजी मंदिराकडून बेफाम जमाव आमच्या घरावर 
चालून आला तर, मला नाही बाटत, दहा-पाच लोकांचे 
मुडदे पडल्याखेरीज तो जमाव पुढे येऊ शकेल |” भोपटकर 
स्पष्टबक्‍ते होते. ते कुणाची भीडभाड बाळगत नसत. 
अशा भोपटकरांना भेटायला मुखर्जी पुण्याला आले. 
दोन-तीन दिबस बोलणी झाली. भोपटकरांनी मुखर्जींची 
सूचना कडवटपणे फेटाळून लावली. सर्वधर्मीयांना हिंदुसभेत 
प्रवेश दिला तर हिंदुसभा आणि काँग्रेस यांच्यात फरकच 
उरणार नाही, असे भोपटकरांचे म्हणणे होते. 

यानंतर मुखर्जींनी हिंदुत्वाचा विस्तार करून, त्यात 
धर्माने हिंदू नसणा-यांनाही घेऊन नवील पक्ष काढण्याचे 
ठरबले. या पक्षाला कार्यकर्ते मिळावेत म्हणून ते 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका 


ब व ग ३, % 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | कक 


संगणकीकृत । द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्‍ती, प्रसंग आणि आठवणी : हिंदू सभेची संध्याकाळ ब जनसंघाची सकाळ २९ 


सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्याकडे गेले. खुद्द 
गुरुजींना राजकीय सत्ता ब पक्षीय राजकारण यांचा तिटकारा 
होता. परंतु त्यांनी सांगितले कौ, संघातील स्वयंसेवकांनी 
संघ सोडून मुखर्जींच्या पक्षाचे काम करायला हरकत 
नाही. (तसे पाहिले तर स्वयंसेवकांनी संघ सोडून काँग्रेसचे 
काम करायलाही गुरुजींनी नकार दिला नसता. खरेतर 
सरदार पटेलांनी संघाने काँग्रेसमध्ये सामील व्हावे, असे 
आमंत्रणही दिले होते.) मुख्जींना मिळालेले पहिले दोन 
उत्साही ब अभ्यासू असे स्वयंसेवक म्हणजे अटल 
बिहारी वाजपेयी आणि दीनदयाळ उपाध्याय. याखेरीज 
दर राज्यातील पक्षाची धुरा सांभाळण्याकरता काही 
स्बयंसेबक पुढे आले. महाराष्ट्रातील कार्य रामभाऊ 
गोडबोले पाहत, तर कर्नाटकातील पक्षाचे काम जगन्नाथराव 
जोश्यांकडे होते. आमच्या दादा गोखल्यांशी जगन्नाथरावांचे 
नाते होते आणि वाड्यात ब-याच खोल्या रिकाम्याही 
होत्या. त्यामुळे जगन्नाथराब आमच्या (म्हणजे मी जिथे 
राहात असे, त्या) वाड्यात मुक्कामाला असत. पुणे 
शहरात पक्षाच्या कार्याचा प्रसार व्हावा म्हणून रामभाऊ 
म्हाळगी आणि यशवंतराब केळकर यांची नेमणूक झाली 
होती. ही ५२-५३ सालची हकिकत आहे. पुण्यात पक्ष 
अगदीच लहान असला, तरी पक्षाबिषयी सहानुभूती 
बाळगणारे लोक पुष्कळ होते. 

जनसंघाविषयी सहानुभूती वाटणारे पुष्कळ लोक 
पुण्यात असले, तरी त्या पक्षासाठी स्वतः काम करणारे 
लोक तेव्हा तरी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच होते. 
पक्षाची आर्थिक स्थिती अगदीच दयनीय होती. इतकी 
कौ, पक्षाच्या कार्यालयाचे भाडे भरण्यासाठीसुद्धा पैसे 
नसत. मग रामभाऊ म्हाळगी, यशवंतराव केळकर, 
मालतीबाई परांजपे अशी कार्यकती माणसे आळीपाळीने 
कार्यालयाचे भाडे भरत. परप्रांतांतील पुढा-यांनी पुण्याला 
भेट दिली. तर त्यांचा पाहुणचारही या कार्यकर्त्यानाच 
आपल्या घरी कराबा लागे. बलराज मधोक, वाजपेयी, 
दीनदयाळ उपाध्याय, डॉ. र॒घुबीर यांच्यासारखी अत्युच्च 
पदाबरील नेतेमंडळी पुण्यात आली, तरी सा-या 
कार्यकर्त्यांच्या दोन-तीन खोल्यांच्या घरात उतरत असत. 
पुणे शहराविषयी संघस्वयंसेबकांच्या मनात आदराची 
भावना होती आणि तीच जनसंघाच्या पुढा-यांतही उतरली 


अनुक्रमणिका 


होती. त्यामुळे हे नेते बारंबार पुण्यात येत. त्यांच्या 
चर्चासभा आजच्याप्रमाणे पंचतारांकित हॉटेलात न होता 
कोणत्यातरी मंगल कार्यालयात होत असत. स्थानिक 
पातळीबरच्य कार्यकर्त्यांना श्रेष्ठ पातळीवरील नेत्याशी 
बोलण्याची संधी अशा वेळी लाभत असे. साहजिकच 
या बरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांची आपसातील भांडणे, 
मतभेद, आणि असूया या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचत असत. 
बलराज मधोक यांना वाजपेयी ब उपाध्याय यांच्यबिषयी 
अतिशय स्पर्धा वाटे ब अहंकारी भाषेत ती स्पर्धा ते 
कार्यकर्त्यांना बोलून दाखवीत. एखादा कार्यकर्ता मधोकांना 
एकटाच भेटला तर त्याच्याविषयी कुजबुजीला सुरुवात 
होई. त्यामुळे स्थानिक कार्यकर्ते मधोकांना एकएकटे 
भेटत नसत. दोघे-तिघे मिळून भेटायला जात. इतर 
काही उच्चस्तरीय पुढा-यांबिषयीदेख्रील अशा बोलबा 
असत. 

स्थानिक कार्यकत्यांचे मुख्य काम म्हणजे शहरातील 
भाग वाटून घेऊन घराघरांतून पक्षाचा प्रचार करणे. 
यासाठी दोघे-तिघे स्वयंसेबक वाड्याबाड्यांत जात व 
घरच्या माणसांशी गप्पागोष्टी करत. सततच्या बावरातून 
संपर्क साधणे आणि कार्यकर्ते गोळा करणे हा त्या 
सुरुबातीच्या काळातला एक उद्योगच होता. कार्यकर्त्यांना 
आणि लोकांना एकत्र आणण्यासाठी निरनिराळी निमित्ते 
कायम सापडतच असतात. त्या काळात कडक रेशनिंग 
होते ब रेशन कार्डाबर आठवड्याला मिळणारे धान्य 
अगदीच तुटपुंजे ब खालच्या दर्जाचे असे. या बाबतीत 
तेव्हाच्या समाजवादी पक्षाने सत्याग्रह सुरू केला होता. 
या सुरुबातीच्या काळातही जनसंघाने समाजवाद्यांशी 
स्पर्धा अंगीकारली होती. त्यामुळे रामभाऊ म्हाळगी, 
यशवंतराव केळकर, मालतीबाई परांजपे वगैरे जनसंधीयांनी 
कलेक्टर कचेरीच्या आवारात उपोषण केले होते. ते 
उपोषण ११ ते ४ अशा सोयीच्या बेळात होते. 

जनसंघ आणि हिंदुसभा यांच्यातील संबंध मात्र 
सबतीमत्सरासारखे होते. दोन्हीही पक्ष हिंदुत्बबादीच. 
दोघांनाही सावरकरांविषयी नितांत आदर. गांधीहत्येपर्यंत 
हिंदू सभेची मनःस्थिती अशी होती की, संघ ही आपलीच 
युबाशाखा आहे. परंतु गोळबळकरगुरुजींनी मात्र संघाला 
हिंदू सभेपासून अलिप्त ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


२२ 

आता एकाएकी संघाने जनसंघाच्या रूपाने राजकीय 
मुखवटा घेतल्यानंतर हिंदू सभेच्या लोकांची 'संघाने आपल्या 
पाठीत खंजीर खुपसला' अशी संतापयुक्‍त समजूत झाली 
होती. जनसंघ आणि काँग्रेस यांत निवड करावी, असे 
हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टीने काहीच नव्हते. आमच्या दादा 
गोखल्यांच्या अड्ड्यावर जनसंघाची कायम निंदा होत असे. 
ब सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत जनसंघाला काहीही 
भवितव्य नाही, असे ते एकमेकांना पटवून देत. 

(३) 

जनसंघाचा प्रचार करण्यासाठी 'भारत' नावाचे दैनिक 
पुण्यात होते. मुळात हे संघाचे दैनिक. संघाला त्या 
काळी दैनिक का काढाबेसे बाटले, हा बिचार 
करण्यासारखा प्रश्‍न होता. खरे म्हणजे संघाचे 'एकता' 
नाबाचे मासिक होते. बाबासाहेब पुरंदरे, गो. नी. दांडेकर, 
अशी शेलीदार लेखकमंडळी 'एकते' शी संबंधित होती. 
गांधीहत्येनंतर आलेल्या संघबंदीच्या काळातही '"एकता' 
चालू राहिले होते. त्या संघबंदीच्या काळातच, मला वाटते, 
“भारत' हे दैनिक प्रसिद्ध होऊ लागले. या दैनिकाचा 
कागद, त्याची छपाई, त्यातील बातम्यांचा दर्जा, हे सारे 
दयनीय होते. पण संघातील माणसे या दैनिकाकडे पैसे 
ठेब म्हणून ठेवीत आणि त्यावर ते दैनिक चाले. 

१९५२ सालच्या निवडणुकांत जनसंघ हा एक 
लिंबूटिंबू पक्ष होता. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याखेरीज 
त्या पक्षाला प्रदर्शनीय असा दुसरा चेहरा नव्हता. तरी 
पक्षाने जमतील तितक्‍या मतदारसंघांत उमेदबार उभे 
केले होते. त्या निबडणुकांत हिंदुमहासभा जनसंघापेक्षा 
थोडी बरचढच होती. सावरकर राजकारणातून निवृत्त 
झाले असले तरी भोपटकर, वि. ध. देशपांडे, ना. भा. 
खरे अशी बजनदार माणसे हिंदुसभेकडे होती. 'केसरी' 
नावाचे प्रतिष्ठित वर्तमानपत्र हाताशी होते. ते आठवड्यातून 
दोनदाच निघत असे, तरी 'भारता' ला तोंड द्यायला 
पुरेसे होते. 

निबडणुकीत जनसंघाची दाणादाण उडाली. बहुतेक 
ठिकाणी त्यांची डिपॉझिट्सही जप्त झाली. हिंदुसभावाल्यांनी 
डिपॉझिटला 'हडप' हा शब्द शोधून काढला होता. ते 
जनसंघाची टिंगल करण्यासाठी 'हडप गडप जनसंघ' 
असे म्हणत असत. हिंदुमहासभेची स्थिती याहून काही 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०९६ 


बरी नव्हती. त्या काळचे “भव्य भारत' हे राज्य ग्वाल्हेर 
ब इंदूर अशा संस्थांनाना एकत्र आणून तयार केले होते. 
या संस्थानिकांचा हिंदुसभेला पाठिंबा असल्यामुळे ब्रि. 
घ. देशपांडे हे तिथल्या दोन मतदारसंघातून लोकसभेवर 
निवडून आले. मागून त्यांनी त्यांतल्या एका मतदारसंघातून 
त्या बेळचे हिंदुसभेचे अध्यक्ष ना. भा. खरे यांना निवडून 
आणले. जनसंघातर्फे एकटे शामाप्रसाद मुखर्जी निबडून 
आले होते, असे मला आठवते. 

या निवडणुकीत हिंदुसभेने जनसंघाबर जरी टीका 
केली असली, तरी जनसंघाने मात्र हिंदुसभेला कधीही 
शिब्याशाप दिले नाहीत. त्यांनी हिदुसभेकडे पूर्ण दुर्लक्ष 
केले. कदाचित, पुढेमागे ही सगळी माणसे आपल्याच 
पक्षात येतील, अशी आशा त्यांना वाटत असावी. 

५७ सालच्या निवडणुकांत हिंदुससा व जनसंघ 
दोघांनाही थोडी धुगधुगी मिळाली. संयुक्‍त महाराष्ट्र समितीने 
“मुंबई सकट संयुक्‍त महाराष्ट्रच्या ना-यांवर या निवडणुका 
लढवल्या. हिंदूसमा आणि जनसंघ दोन्हीही समितीचे 
घटक पक्ष होते. त्यामुळे समितीतील पक्षांना जे जागा- 
बाटप झाले, त्यात जनसंघाच्या बाट्याला लोकसभेच्या 
दोन जागा आणि विधानसभेच्या चार-पाच जागा आल्या. 
हिंदुसभेला मात्र पुण्यातील सदाशिव पेठेची एकमेव जागा 
देण्यात आली व तिथून केसरीचे संपादक जयंतराब 
टिळक यांनी निबडणूक लढबली. खरेतर ही जागा एस. 
एम. जोशी यांची होती. मागील विधानसभेबर ते इथून 
निबडून गेले होते. पण जयंतराब टिळकांनी हट्ट धरला 
ब एस. एम. जोश्यांनी ती जागा हिंदुसभेला दिली. जयंतराव 
टिळक मोठ्या बहुमताने निवडून आले. एस. एम. जोशीही 
निवडून आले एस. एम. जोशी आमच्या घराच्या अगदी 
जबळच राहत असत. दादा गोखल्यांनी एस. एम. 
जोश्यांच्या घरापाशी सनईबाल्याला बोलबून सनई 
बाजविण्याचा कार्यक्रम केला. टिळक ब एस. एम. 
जोशी यांच्या विजयाने त्यांना आनंदाचे भरते आले होते. 
रामभाऊ म्हाळगी तेव्हा माबळ मतदारसंघातून 
विधानसभेवर निवडून गेले. 

नंतर पुणे महानगरपालिकेच्या (मनपा) निवडणुका 
आल्या. तेव्हा काँग्रेस इतकी गलित-गात्र झाली होती 
कौ, तिने निबडणुका लढबल्याच नाहीत. त्या वेळी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्‍ती, प्रसंग आणि आठवणी : हिंदू सभेची संध्याकाळ व जनसंघाची सकाळ 


पुण्यातील 'सकाळ' हे वर्तमानपत्र 'नागरी आघाडी' नावाची 
एक संघटना बांधून निवडणूक लढवीत असे. अनेक 
काँग्रेसवाल्यांनी नागरी आघाडीत सामील होऊन निवडणुका 
लढबल्या. बरेच काँग्रेसवाले पक्ष बदलून समितीतही 
सामील झाले होते. त्यांचे पुढारी होते भाऊसाहेब शिरोळे. 
निवडणुकीत समितीचा प्रचंड जय झाला. संयुक्‍त 
महाराष्ट्राचा प्रश्‍न इतका धगधगता होता को, त्या 
आधाराबर कोणीही निवडून आले असते. त्यातच 
पुण्यातील 'प्रभात' दैनिकाचे संपादक वालचंद कोठारी 
आणि आचार्य अत्रे असे धडाकेबाज वक्‍ते समितीच्या 
प्रचारात होते. तेव्हा निकाल ठरलेलाच होता. माझ्या 
पाहण्यात तरी हे दिवस हिंदुसभेच्या चढत्या कमानीचे 
होते. 

नंतर मात्र दिवस पालटले. समितीचा कितीही जय 
झाला असला तरी, त्या वेळच्या द्विभाषिक मुंबई राज्यात 
समितीची सत्ता आली नाही ब तशी ती येणेही शक्‍य 
नव्हते. दरम्यान समितीतील पक्षांतही लठ्ठालट्टी चालूच 
होती. मुख्य भांडण कम्युनिस्ट पक्ष आणि प्रजासमाजवादी 
पक्ष यांच्यात होते. जनसंघाला संयुक्‍त महाराष्ट्र व्हावा 
याच्याशी देणेघेणे नव्हते; किंबहुना भाषाबार राज्यरचनेचे 
तत्त्वच त्यांना मान्य नव्हते. निवडणुकीत फायदा मिळावा 
म्हणून जनसंघ समितीत सामील झाला होता. त्यामुळे 
प्रत्येक बाबतीत 'मेरी मुगी की एकही टांग' या पद्धतीने 
ते खेंगटी काढत असत. ५८ साली नेहरूंच्या हस्ते 
प्रतापगडावरील शिबाजीराजांच्या पुतळ्याचे उद्‌घाटन 
होणार होते. समितीने प्रतापगडाच्या मार्गावरून नेहरू 
जात असताना त्यांचा निषेध करण्याचे ठरवले. तो एक 
मोठाच कार्यक्रम झाला. पण जनसंघवाले त्यात सामील 
झाले नाहीत. त्यांचे म्हणणे कौ, प्रतापगडाच्या मार्गावर 
निदर्शने करण्यापेक्षा लोकांनी आपापल्या गावीच एकत्र 
येऊन नेहरूंचा निषेध करावा. 'विरोध नाही निदर्शनाला; 
तो तर केबळ स्थानाला !' अशी त्यांची घोषणा होती. 
अशा अपशकुनी जनसंघाची अत्र्यांनी प्रचंड थट्टा केली. 
हिंदुसभावाल्यांनाही 'बरी जनसंघाची फजिती झाली' असे 
समाधान बाटले. 

साठ साली महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. यशवंतराव 
चव्हाणांनी 'मंगलकलश' दिल्लीहून आणला आणि 


अनुक्रमणिका 


२३ 
समितीत फाटाफूट झाली. प्रजासमाजबादी पक्ष आणि 
जनसंघ दोघेही समितीतून बाहेर पडले. 'समिती'ने आपले 
नाव बदलून 'संपूर्ण महाराष्ट्र समिती' असे नाव घेतले. 
कारण मुंबईसकट संयुक्‍त महाराष्ट्र झाला असला तरी 
बेळगांव, कारवार, निपाणी, डांग ब भातलई वगैरे प्रदेश 
महाराष्ट्राच्या बाहेरच राहिले होते. ते मिळवण्यासाठी 
लढा चालूच ठेवला पाहिजे या आग्रहाखातर कम्युनिस्ट, 
शेतकरी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष, असे एकत्र 
राहून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र समिती चालू ठेवली. 
हिंदुमहासभा ही समितीतच राहिली. साठ साली पुण्याच्या 
महापौरपदाची निवडणूक आली. आता पुणे मनपात 
काँग्रेस हा मोठा पक्ष झाला होता. समितीकडून पहिले 
महापौर झालेले भाऊसाहेब शिरोळे आता काँग्रेसकडून 
पुन्हा महापौर पदासाठी उभे होते. समितीने हिंदुसभेचे 
बा. ब. गोगटे यांना उमेदवारी दिली. ही निवडणूक फार 
अटीतटीची आणि तणावपूर्ण झाली. निवडणुकीला जातीय 
रंग चांगलाच चढला होता. गोगट्यांना निवडून येण्याची 
अजिबात शक्‍यता वाटत नव्हती. त्यांनी प्रजासमाजबादी 
पक्ष आणि जनसंघ यांच्यापुढे भरपूर नाकदु-या काढल्या; 
आणि त्या पक्षांच्या नगरसेवकांची मते मिळविण्याची 
खटपट केली. भाऊसाहेब शिरोळे आणि गोगटे यांची 
जबळची ओळख होती. तेव्हा गोगट्यांनी भाऊसाहेबांशी 
एक करार केला. तो असा कौ, सभागृहात मतदानाच्या 
वेळी हुल्लडबाजी करू नये आणि निकाल जाहीर झाल्यावर 
गोगट्यांच्या मतदारांना धक्काबुक्की न करता सभागृहाबाहेर 
जाऊ द्यावे. निबडणुकीच्या दिबशी शहरभर तणावपूर्ण 
बातावरण होते. दादा गोखले यांचा अड्डा दिवसभर धावाधाव 
करून गोगट्यांची मते फुटणार नाहीत अशी दक्षता घेत 
होता. आणि काय आश्‍चर्य ! गोगटे चक्क निवडून आले. 
दादा गोखल्यांनी संपूर्ण आळीत पेढे बाटले. मोठाच 
बिजयोत्सव झाला ! 

या विजयामुळे खुद्द गोगटे आणि हिंदुसभा यांना 
उत्साहाचे भरते आले. ६२ सालच्या निबडणुकीत मुंबईत 
व्ही. के. कृष्णमेनन, त्या बेळचे संरक्षण मंत्री, यांच्या 
विरुद्ध आचार्य कृपलानी असा सामना उभा राहिला. 
त्या वेळी कम्युनिस्टांचा पाठिंबा मेनन यांना होता. त्यामुळे 
संपूर्ण महाराष्ट्र समिती मेनन यांच्या विरुद्ध र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भ्र हिवभारते % 


लड 


७५ 


७ 
94 

को. 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ड 
उभा करणार नाही, याची खात्री होती. अशा वेळेला 
बा. ब. गोगट्यांनी मुंबईतून लोकसभेच्या जागेसाठी अर्ज 
भरला ! आता कम्युनिस्टांची म्हणजेच संपूर्ण महाराष्ट्र 
समितीची पंचाईत झाली. त्यांना 'मेननला मते द्या', असे 
म्हणता येईना. अशा वेळी समितीचे पुढारी श्री. अ. 
डांगे यांनी एक चातुर्यपूर्ण मुलाखत 'मराठ्यां' ला दिली. 
तीत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कृपलानी हे 
प्रतिगामी पक्षांनी पाठिंबा दिलेले उमेदवार आहेत. त्यामुळे 
त्यांचा पराभव होईल, अशा पद्धतीने लोकांनी मतदान 
करावे. याचा अर्थ असा कौ, गोगट्यांच्या उमेदबारीमुळे 
मेननच्या मतांत घट होता कामा नये. शेवटी अर्थात 
व्हायचे ते झाले आणि मेनन जिंकले. गोगट्यांची हडप 
गडप झाली. दादा गोखल्यांच्या अड्ड्यावर हिंदुसभेचे 
नाना फडणीस मला म्हणाले, 'समिती कम्युनिस्टांच्या 
कचाट्यात सापडू नये म्हणून आम्ही ही एकाकी किंकाळी 
फोडली होती.' 

पुण्यात त्या बेळेला सदाशिव पेठेत स. गो. बर्वे 
विरुद्ध रामभाऊ म्हाळगी असा सामना उगीचच अटीतटीचे 
स्वरूप देऊन जनसंघाने लढविला. बर्बे निबडून येणार 
ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. पण जनसंघाने आपल्या 
नेटवर्कमधून अशा अफवा पसरबल्या होत्या की, बब्यांची 
बाजू डगमगती आहे. खरेतर बर्व्यांबर सदाशिब पेठेतील 
ब्राह्मण मतदारांचे फार प्रेम होते. गांधींच्या हत्येनंतरच्या 
दंगलीत बर्व्यांनी पुण्याचे कलेक्टर म्हणून ब्राह्मणवस्तीवर 
बाहेरून झालेले हल्ले थांबवण्याचे अथक प्रयत्न केले 
होते. नंतर पुणे मनपाचे पहिले आयुक्‍त म्हणून त्यांनी 
पुण्याची खूप सुधारणा केली होती. चिंचोळा असलेला 
लक्ष्मी रस्ता त्यांनी रुंद करून पुण्याला एक उच्च दर्जाचा 
बाजार मिळवून दिला होता. ६१ सालच्या पुरानंतर 
यशवंतराव चव्हाणांनी सर्बांधिकार देऊन बब्यांकडे 
पुण्याच्या पुनर्बसनाची कामगिरी सोपबली होती. 
निवडणुकीनंतर यशबंतराबांच्या मंत्रिमंडळात बब्यांकडे 
महत्त्वाचे स्त्राते येणार, हे ठरल्यासारखेच होते. अशा 
स्थितीत रामभाऊ म्हाळगी यांना कोणी मते देईल, अशी 
शक्यताच नव्हती. तरी जनसंघाचे कार्यकर्ते रामभाऊंचा 
टिच्चून प्रचार करत होते. घरोघरी जाऊन, लोकांच्या 
हातापाया पडून रामभाऊंना मते द्या, अशा विनवण्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०१६ 


करत होते. निवडणुकीच्या दिबशी तर जनसंघाच्या 
स्वबयंसेबकांनी कहर केला. चारचार बेळा घरांची दारे 
ठोठावून ब लोकांची दुपारची झोपमोड करून “मतदान 
केलेत का?' असा प्रश्‍न विचारण्याचा धोशा लावला. 
लोकांना मतदान केंद्रापयंत पोचबण्याचेही कष्ट घेतले. 
लोकांनीही केंद्रावर जाऊन बर्व्यांना मते दिली. निकालानंतर 
तेच स्वयंसेबक आपसात बोलत होते कौ, “आपण 
मतदारांना आणले नसते तरच बरे झाले असते. बर्व्यांची 
मते कमी झाली असती.” 

या वेळेला हिंदुसभेचे गणपतराब नलावडे 
समितीकडून याच मतदारसंघातून विधानसभेसाठी उभे 
होते. परिणामी रामभाऊच्या मतांत थोडीफार घट होण्याचा 
संभब होता. त्यामुळे जनसंघाने हिंदुसभेला उद्देशून 
'शिबाजीचे जयसिंगास पत्र' म्हणून पत्रक काढले होते. 
जयसिंग आणि शिबाजी दोघेही हिंदू असताना जयसिंग 
शिबाजीचा घात करण्यासाठी लढत होता, त्याचप्रमाणे 
गणपतराब ब रामभाऊ दोघेही हिंदुत्वनिष्ठ असताना 
गणपतराव रामभाऊच्या मतांत फूट पाडण्यासाठी उभे 
राहिले आहेत असा आशय. पुण्यातून लोसभेसाठी त्या 
वेळेला काँग्रेसतर्फ शंकरराब मोरे, समितीतर्फे आचार्य 
अत्रे, प्रजासमाजबादी पक्षाच्या तिकिटावर ना. ग. गोरे 
आणि जनसंघाकडून जनन्नाथराब जोशी उभे होते. शेबटचे 
दोघेही मोठ्या तोलाचे वक्‍ते होते. रामभाऊदेखील आवेशपूर्ण 
भाषणे करत असत. पण यशवंतरावांनी मंगलकलश 
आणल्यामुळे आणि विरोधी पक्षात फाटाफूट असल्यामुळे 
पुणे शहरात काँग्रेसचा पूर्ण जय झाला. आणि सर्व 
बिरोधी उमेदवार- अगदी एस. एम. जोशीसुद्धा गारद 
झाले. 

आमच्या अड्ड्यावरील हिंदुसभावाल्यांचे असे म्हणणे 
होते कौ, रामभाऊंनी निवडणूक लढविताना फार चुका 
केल्या. रामभाऊ आणि गणपतराव नलावडे या दोघांऐबजी 
गोगटे उभे राहिले असते, तर त्यांनी बर्व्यांचा हमखास 
पराभव केला असता; निदान जोराची टक्कर तरी दिली 
असती. कारण सभा-व्याख्यानातून मते मिळत नसतात 
तर निरनिराळ्या संस्थांतून ब गप्पांच्या कट्ट्यांवरून 
ओळखी काढून मते मिळबाबी लागतात; आणि त्यात 
गोगटे निष्णात होते. ही गोष्ट खरीच आहे कौ, त्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्‍ती, प्रसंग आणि आठवणी : हिंदू सभेची संध्याकाळ व जनसंघाची सकाळ २५ 


वेळच्या पुण्यात अनेक ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळी 
लोकांचे अड्डे जमत असत. पैसे खर्च न करता वेळ 
घालबायचा तो चांगला मार्ग असे. असो. गोगट्यांनी 
निवडणुकीसाठी मुंबई गाठली होती. तेव्हा त्या सा-या 
जरतरच्या गोष्टी होत्या. 
(४) 

तथापि गोगट्यांची महापौर म्हणून निवड हा 
हिंदुसभेचा पुण्यातील शेबटचाच विजय म्हणाबा लागेल. 
या नंतर थोड्याच दिवसांत पुणे मनाच्या सदाशिब पेठ 
प्रभागाची एक पोटनिवडणूक उभी राहिली. त्या वेळी 
जनसंघाकडून शांताबाई लिमये उभ्या राहिल्या. 
हिंदुसभेकडून शांताबाई गोरे यांना उमेदवारी मिळाली 
होती. शांताबाई लिमये आमच्या जुन्या ओळखीच्या होत्या. 
त्या खरेतर साध्यासुध्या गृहिणी होत्या. त्यांचे पती दाजीबा 
लिमये यांचा अनोखाच व्यवसाय होता. ते यंत्राच्या साहाय्याने 
जमिनीतील पाणी शोधून काढीत. ते सारे कुटुंबच संघ 
आणि जनसंघाचे होते. शांताबाई गोरे ह्या एक जबरदस्त 
बाई होत्या. 'राणी लक्ष्मी मंडळ' नावाच्या संस्थेच्या त्या 
अध्यक्ष होत्या. शिबाजी मंदिर संस्थेतही त्या अधिकारी 
होत्या. मुख्य म्हणजे स्वातंत्र्यबीर साबरकरांबर त्यांची 
परम भक्ती होती. गांधीहत्येनंतरच्या दंगलीत नथुराम 
गोडसेंच्या घरावर दंगेखोरांनी हल्ला केला. घर जाळून 
टाकले. त्या वेळी गो-यांनी त्या सा-या कुटुंबाला आपल्या 
घरी आणून ठेवले. लोकांच्या दृष्टीने त्या अशा धाडशी 
बाई होत्या. ४९ सालच्या संक्रांतीला बाई चक्क अंबाल्याला 
गेल्या आणि त्यांनी नथुराम गोडसेला ब इतर आरोपींना 
तीळगूळ नेऊन दिला. शिवाजी मंदिरात बाईंनी सावरकर 
सभागृह उभे केले होते. त्यामुळे दोन शांताबाईंच्या लढतीत 
शांताबाई गो-यांपुढे शांताबाई लिमये अगदीच किरकोळ 
होत्या. 

आमच्या दादा गोखल्यांचा अड्डा ह्या मतदार संघात 
येत असल्यामुळे त्यांच्यावर गोरेबाईंना निवडून आणण्याची 
जबाबदारी होती. अड्टयाचे सगळे सभासद आपली 
म्हातारपणे आणि व्याधी बाजूला ठेवून झटून कामाला 
लागले होते. घरोघरी फिरून ते शांताबाई गो-यांचा प्रचार 
करीत होते. लिमयेबाईंचा प्रचार जनसंघाकडून 
पद्धतशीरपणे चालला होता. ते प्रचारक तुलनेने तरुण 


अनुक्रमणिका 


होते. आणि संघातील स्वयंसेबक मुलेदेखील त्यांच्या 
तैनातीला होती. ब-याचदा ह्या दोन प्रचारक जथ्यांची 
गाठही पडत असे. आमचे हिंदुसभेचे लोक सांगत असत 
कौ, अशी गाठ पडे तेव्हा जनसंघाचे प्रचारक खजिल 
होत असत. आपण आपल्याच कुटुंबातील वडीलधा-यांशी 
भांडण करीत आहोत, असा अपराधीपणा त्यांच्य चेह-यावर 
दिसत असे. ते काही असो; पण शेबटी शांताबाई लिमये 
निवडून आल्या आणि गोरेबाईंचा पराभव झाला. त्यानंतर 
पुढे कोणतीच निवडणूक लढवल्याचे मला आठवत नाही. 

माझा हिंदुसभेशी कोणताच संबंध नव्हता आणि 
जनसंघाशीही नव्हता. पण दोन्ही गोटांत माझ्या ओळखीची 
माणसे असल्याने काय चालले आहे, याची बरीचशी 
तपशीलवार माहिती मला मिळत असे. हिंदुसभेच्या 
लोकांविषयी मला थोडी कोब आणि बराच जिव्हाळा 
बाटे. एका हरवलेल्या कालखंडातील तेजाचे कण हातात 
धरून त्यातून पुन्हा हिंदुत्वाचा सूर्योदय करण्याची वेडी 
आकांक्षा बाळगणारी ही वर्तमान विसरलेली माणसे 
होती. त्यांचा 'नैसर्गिक शेवट होणार' असे मी वारंवार 
सांगत असे. आणि तसेच झाले, हिंदुसभा संपली ती 
पक्ष फुटून नव्हे किंवा पक्ष दुस-या पक्षात विलीन होऊन 
नव्हे, तर इमानदार कार्यकर्ते म्हातारे होऊन संपून 
गेल्यामुळे! <52528 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


शोकात्म जीवन आणि सामंजस्य - २* 
माणिक कानेड 


(र) 

जे जे रडवते, ते ते सर्ब शोकात्म अशी ढोबळ 
समजूत असते. पण जे पाहून किंबा अनुभवून हसायला 
येईल, ते आनंदरूप समजून विनोदी किंबा सुखात्म 
मानता येईल का? हास्य भयानक, बिकट, खुनशी, 
ब्रिफल किंबहुना उदास आणि दुःखपूर्ण असू शकेल. 
सतत हसत ठेवणारे नाटक विषण्ण करू शकेल. 
रडतारडता हसविणारी किंबा हसताहसता रडविणारी 
किंबा मन दुःखाने भारून टाकणारी नाटके असतातच 
की. अश्रूंतून प्रसन्नता आणि हास्यातून विषण्णता 
अनुभबास येऊ शकते. सुखदुःखाला परस्परांची किनार 
असू शकते. अशा वेळी ती सुखदुःखात्मक (1११४-- 
(51९४) अशी संमिश्र मानून सोईस्कर सुटका करून 
घेता येईलही; परंतु तरीही गंभीर आणि विनोदी प्रकृतीच्या 
नाटकांचे मूलभूत रहस्य मात्र त्यामुळे उलगडणार नाही. 
आणि म्हणूनच कौ काय, सामंजस्याने तडजोड जुळवून 
किंबा पश्‍चात्तापाने दग्ध होऊन, स्वतःच्या दुःखाचा पेला 
डोळे मिटून प्यायचा असे मानून आपाततः सुखान्त 
दिसणारी नाटके बेधडक ('०116तां& च्या सदरात लोटता 
येतील, असे मला बाटत नाही. शेवट गोड तर सर्वच 
सुखमय आणि शेवट करुण तर सर्वच शोकमय, अशी 
उथळ धारणा परिणामी आपत्तीत टाकणारी ठरेल. खरे 
म्हणजे मृत्यु आपण सर्वात दुःखदायक मानतो; परंतु 
कुणाचा, कसा, कशासाठी इत्यादी दृष्टींनी त्याचा विचार 
केला, तर मृत्यु सदासर्वकाळ दुःखदच असतो असे 
विधान करणे कठीण जाईल. अकिलिसचे 1110, 
सोफोक्कीसचे उ]ट्ला, युरिपिडीसचे 1०९818 वगैरे 
नाटके एका परीने सुखान्त आहेत. त्यांचा शेवट करुण 
नाही तरीही ती शोकात्म मानली जातात. सामंजस्य 
किंवा तडजोड हा कारुण्या वरील रामबाण उपाय ठरू 


नये. त्यामुळे सर्ब समस्या सुटत नाहीत. आजच्या 
विचारधारेत तो एक इलाज सूचित होतो. डोक्यावर सुंठ 
लावावी; पण पोटातही दबा घ्याबी, तर मूळ वेदना नष्ट 
करता येईल, हेच खरे निदान असते. केवळ तडजोड 
करून समूळ कारुण्य नष्ट होऊन जीबन शोकात्म 
ठरणारच नाही, याची हमी देता येणार नाही. ते अंशतः 
खरे आहे. व्यक्तिपरत्वे काही पथ्ये पाळायची असतात. 
अनुपाने बदलायची असतात. आजच्या मध्यमवर्गाच्या 
ब्रिकारावर तो एक इलाज आहे. पण पुरातन ग्रीक 
समाजाची व्यथा काही निराळी असू शकेल. त्यांची 
लक्षणे बेगळी असू शकतील. त्याचा त्या काळच्या 
भूमिकेतून विचार झाला पाहिजे. म्हणूनच या ओघात 
सहज ओनीलच्या ' 3९एलात पाट ॥जांडणा' ची मला 
आठवण होते. तसे पाहिले तर हे नाटक आधुनिकच 
आहे; तरीही त्यामुळे तडजोड किंवा सामंजस्य सार्बत्रिक- 
सार्बकालीन तोडगा नाही हा मुद्दा स्पष्ट होतो. आजच्या 
नाटकांचा विचार करताना तो एक विशेष म्हणून आपण 
त्याचा बिचार करूच; परंतु त्याआधी शोकात्मिकांची 
मूळ कल्पना चांगली समजून घेतली पाहिजे. ओनीलचे 
वरील नाटक शोकात्म आहे. क्षितिजापलीकडील चिरंतन 
सोंदर्याकडे झेप घेणा-या काव्यमय आत्म्याला नियतीने 
कुरूप बास्तबतेत जखडून टाकल्याने जीवनाची 
शोकान्तिका झालेल्या अन्ड्रोमेयोची ही करुण कहाणी 
आहे. जे त्याचे नाही त्याच्याशी जुळवणी करूनही हतबल 
बनलेल्या, स्वप्नील काव्यमय जीबनसौंदर्याचा हव्यास 
असणा-या पण कठोर वास्तवतेत भग्न झालेल्या आत्म्याचा 
हृदयद्रावक अंत हा या नाटकाचा गाभा आहे. सम्यकत्त्वाच्या 
शोधार्थ “विफल आशेच्या' मागे धाबल्याने सकृद्दर्शनी 
माणूस अयशस्वी ठरतो; पण त्यातच अन्तिम विजय 
अनुस्यूत असतो, हे सत्य हा या नाटकाचा आत्मा आहे. 


* नवभारत मार्च १९६६ मध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख पुनर्मुद्रित करत आहोत. फेब्रुवारी २०१६ 
मध्ये या लेखाचा पहिला भाग प्रकाशित झाला. हा दुसरा भाग आहे. 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 
। 
। 
| 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शोकात्म जीवन आणि सामजस्य- २ 


ओनीलच्या सर्बच नाटकांचा हा केन्द्रबिन्दू असतो. 
आधुनिक नाटककारांत गणना होत असूनही ग्रीकपरंपरेत 
रसरसलेले उदात्त आनंदमय जीवन कारुण्यातून साकार 
करणारा हा नाटककार आहे. शोकात्मिका हा शब्द 
ग्रीक नाटकांच्या संदर्भात कसा वापरला जातो हे प्रथम 
पाहून ती परंपरा आज टिकली आहे का, त्यांत काय ब 
कसे स्थित्यंतर घडत गेले, आजच्या नाटकांना 
'शोकात्मिका' म्हणताना काय बंधने येतात, यांचा बिचार 
मांडण्याआधी ग्रीक शोकात्म नाटकांचे सम्यकज्ञान प्रथम 
करून घेतले म्हणजे आपले पुष्कळसे अपसमज तर 
दूर होतीलच; पण त्याचबरोबर आधुनिक शोकात्म ब 
बैफल्यवादी नाटकांचा विशुद्ध दृष्टीने ऊहापोह आपणाला 
करता येईल. अर्थातच सर्ब ग्रीक नाटकांचे विश्लेषण ब 
समीक्षण या लेखाच्या मर्यादित प्रपंचात अशक्‍य आहे. 
काही प्रमुख वैशिष्ट्ये, दिशाभूल करणा-या काही ठरीब 
शंका व एकंदर सर्वसामान्य निष्कर्ष इत्यादींचाच विचार 
ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. समीक्षणाच्या ओघात शेक्सपिअर- 
इब्सेन आदींच्या शोकात्मिकांचा प्रासंगिक उल्लेख करून 
आजच्या नाट्यापर्यंत त्यांची संगती बा बिसंगती 
दर्शविण्याचा प्रयत्न कराबयाचा आहे. आबाका फार 
मोठा आहे. म्हणूनच लेखातील विधानांचा पडताळा 
रसिकांनी स्वतः पारखून घ्याबयाचा आहे, संदिग्ध वा 
त्रुटित बिधानांचा अन्वयार्थ स्वतःच समजून घ्याबयाचा 
आहे. 

ग्रीक शोकान्तिकांच्या संबंधात प्रथम विचार येतो 
तो त्यामधील 'नियतीचा'. मग त्याला निसर्ग, दैव (1रिट) 
देब किंबा काही नैतिक-आध्यात्मिक शक्‍ती 
(इपणु3थययवाया'१]--11014] २०0७7९) काहीही म्हणा; यांच्या 
समोर माणूस प्रसंगी उद्धत होत्साता बिरोध करण्यास 
उभा ठाकला, तरी शेबटी त्याचा पराभब अटळ ठरून 
तो नमतो, ही प्रगाढ श्रद्धा या नाटकांच्या निर्मितीला 
कारणीभूत झालेली आहे, असे बाटते. एका बाजूला 
दणदणीत व्यक्तित्व असलेला माणूस त्याच्या श्रद्धा- 
निष्ठा-संकल्प-उद्दाम भूमिका आणि दुस-या बाजूला 
शाश्वत-सबल-नैतिक-उच्च आध्यात्मिक दुःसह सत्ता 
(सत्याचा साक्षात्कार) यांच्या संघषांतून निर्माण होणारे 
नाट्य ग्रीक शोकात्मिकांतून प्रत्यक्ष घडलेले दिसते. या 


अनुक्रमणिका 


२७ 


संघर्षाचा कृतिशील आविष्कार घटनांच्या रूपाने रंगभूमीबर 
आकार घेतो. या संघर्षाचा शेबट अविनाशी सत्याच्या 
नैतिक विजयात आणि मानवाच्या पराभबात होतो. त्यामुळे 
मानवाचे शबल व्यक्तिमत्त्व शुद्ध व्हावे; नियतीसमोर- 
उच्च नैतिक सामाजिक मूल्यांसमोर त्याने नम्र व्हाबे; 
त्याबद्दल त्याच्या अंतःकरणात भीतियुक्‍त आदरभाव वसावा, 
असेच दुर्भाग्य आपणांपैकी कोणालाही होणे शक्‍य आहे. 
या भीतीने, त्या समवेतच शोकनायकाविषयी हळहळ 
बाटाबी आणि रसिकांच्या मनाचे शुद्धीकरण बा विरेचन 
होऊन त्यांना निरामय आनंद व्हावा, इत्यादी हेतूंनी ग्रीक 
शोकान्तिका परिपूर्ण आहेत. ग्रीक नाटकांत घटनांचे 
प्राबल्य असते असा रूढ समज आहे. 'गुप्वजटतए 18 
पाह (१101 0 10018 १००18' असे अँरिस्टॉटल 
म्हणतो. पण हे उदात्त कर्म, थोर व्यक्तिमत्त्व असलेला 
माणूस आणि त्याचे तितकेच उदात्त मन याविना आकाराला 
कसे येणार? म्हणूनच की काय, शोकनायकाचे थोर 
व्यक्तिमत्त्व आणि चिरंतन अजिंक्य नियति-बा उदात्त 
नैतिक मूल्यांनी अंकित परिस्थिती (सामाजिक वास्तवता) 
या घटकांचा शोकांतिकांच्या नियत घटकात समावेश 
करण्यात येतो. नियती अजिंक्य असेल, तिच्या चिरंतन 
सत्तेपुढे माणसाचा करुण शेवट होत असेल, सभोबतीची 
आक्रांत सामाजिक वास्तवता श्रेष्ठ ठरून शोकनायकाचा 
पराभब अटळ असेल; पण या संघर्षात शोकनायकाचे 
व्यक्तिमत्त्व थोर, उदात्त असणे अपरिहार्य असते. म्हणूनच 
तो केविलवाणी तडजोड करीत नाही कौ शरणागतीही 
पत्करत नाही. किंबहुना याच कारणासाठी त्याच्या 
पराभवातही विजयाची दीप्ती असते. त्याचा करुण शेबटही 
आनंदरूपच असतो. नायकाचे व्यक्तिमत्त्व थोर व उदात्त 
नसेल, तर तो नियतीच्या हातचे केवळ बाहुले बनेल; 
बास्तबतेच्या भोब-यात अगतिकपणे गरगरणारे तृणपाते 
ठरेल आणि अशा गतानुगतिक दुर्बल व्यक्‍तीचा पूर्वनियोजित 
([ज९्मतका1९त) शेवट केविलवाणा वाटेल, पण त्यातून 
कारुण्य कधीच निर्माण होऊ शकणार नाही. याच संदर्भात 
गणढड] ७ 5 लावावटाह' - नियती म्हणजे स्वभाव - 
असे म्हटले असेल का? 

सारांश, शोकात्मिकांचे बिबेचन करताना प्रथम 
अस्मिता असलेला नायक- त्याचे स्वत्व- त्याच्या | 


० चश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


,/ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट 


श्रद्धा व संकल्प, उदात्त स्वभाब ब सानुरोध श्रेष्ठ कर्म 
इत्यादींचा प्रथम विचार करून नंतर नायकाच्या उदात्त 
व्यक्तिमत्त्वाला छेद देणारी अंतिम सत्ता वा उच्च नैतिक 
वास्तवता आणि शेबटी या संघर्षातील जयापजयातून 
समुत्पन्न होणा-या नाट्याचा प्रभावरूप भावनात्मक परिणाम 
इत्यादींचा परामर्ष घेणे इष्ट ठरेल. 

ग्रीक नाटकांतून अन्तिम सत्याचा साक्षात्कार 
साधावयाचा आणि जीवनाच्या पूर्णतेची अनुभूती द्यायची 
ही भूमिका असल्याने त्यांची घटनाप्रधानता मान्य करावी 
लागते. म्हणूनच आधी 01०0 (कथानक), मग 
(लावावलटा) पात्रे असा क्रम दिला जातो. ग्रीक नाटकांची 
कथावस्तू सामान्यतः नायकाने ईशभरनिमित मूल्यांचे ब 
समाजनिहत नीतिमत्तेचे जाणता बा अजाणता उल्लंघन 
केल्याने त्याच्याबर ओढवलेल्या दुर्धर पराभवांची घटनाप्रधान 
मालिका असते. यासाठीच की काय, प्रारंभी ग्रीक नाटके 
एकपात्रीच असत. अँचिलिसने प्रथमच दोन ब नंतर 
सोफोल्कीसने तीन पात्रे रंगभूमीवर आणली. हीच सर्व 
पात्रांच्या भूमिका करीत. या तुलनेत तमाशातील राधागौळण 
ब सोंगाड्या कृष्ण यांची मला आठवण होते. नाटकात 
घटना पात्रांपेक्षा वरचढ दाखविल्याने त्यात सार्वत्रिक 
उच्च नीतिमत्तेची श्रेष्ठता, पापाचे प्रायश्चित्त ब बेदनेतून 
आलेल्या आत्मज्ञानाच्या अन्तिम सत्तेवरील निःशंक श्रद्धेची 
परत प्रतिष्ठापना साधली जात असे. सामाजिक निष्ठांचा, 
मानबी मूल्यांचा भंग केल्याने परिणामतः दुःख भोगावे 
लागते हा ग्रीक शोकात्मिकांचा संदेश असे. तो 
समूहगीतांतून (लाख5) बिबवनिला जात असे. 
समूहगीतांचा ग्रीक नाटकांतील विलास मोठा मनोरंजक 
असून तो एक स्वतंत्र विषय होईल. सांगण्याचा मूळ 
मुद्दा हा की, पात्रे-भूमिका-स्बभाब-शील-व्यक्‍्तिमत्त्व 
असा बिकास क्रमाने होत गेला. स्बभाब (लावा'वटाटा) 
म्हणजे ("1053091'). याचा अर्थ 'रूपदर्शन'. एक 
मुखबटा घालून पात्र रंगभूमीवर बाबरत असे. मग त्याचा 
स्वभाव एकच एक साचेबंद दाखविला जाई. हा ठोकळेबाज 
मुखवटा एकच भाव-एकच स्वभाव दर्शविणार. एखादे 
पात्र संतापी म्हणजे शेवटपर्यंत तसेच ही सुसंगती मानली 
जाई. यामुळेच या नाटकातील स्वभावपरिपोष एकमार्गी 
ब अतिरंजित असा दिसतो. आजच्यासारख्या स्वभाबाच्या 


अनुक्रमणिका 


नवथारत। मार्च २०१९६ 


सूक्ष्म व विविध छटा त्यात क्वचितच दिसत. (या विरोधात 
स्ट्रीन्डबर्गच्या (1191901211255 पात्रांचा निर्देश मी करीन.) 
पुढे पात्राच्या स्वभावात "1४1० 19७/' असतो, असे 
मानले जाऊ लागले. यालाच '18118119' म्हणत, याचा 
अर्थ अतिरेक. 181819 म्हणजे शोकप्रमाद, पण 
स्वेच्छेने जाणीबपूर्बक केलेला, सामान्यतः गुणांच्या 
अतिरेकांतून उद्‌भबलेला ब शासनास पात्र ठरलेला. 
कर्माने माणूस ओळखला जातो, तेच माणसाचे भाग्य बा 
दुर्भाग्य घडविते, हा बोध ग्रीक शोकात्मिकांतून होतो. ही 
शोकनायकाच्या स्वभाबपरिपोषाची परंपरा लक्षात घेऊनही 
मी म्हणेन कौ, शोकनायकाचे श्रेष्ठ व्यक्तिमत्त्व 
शोकात्मिकांना अभिप्रेत आणि अपरिहार्य असते. 
मानबाची श्रेष्ठता आणि महत्ता यांबर बिश्चास 
असल्याविना आपले स्वत्ब गिळायला टपलेल्या, दुष्मन 
भासणा-या वास्तवतेशी संघर्ष फुसका ठरेल. जीबनातील 
आपत्तींची पूर्ण जाणीव ठेवून मानवाच्या प्रतिष्ठेवर, त्याच्या 
भावबबलाबर आणि अजिंक्य धैेर्यावर निस्सीम श्रद्धा 
असल्याबिना नायकाचा अन्त वा पराभव हा शोककारक 
बाटणेच शक्‍य नाही. कारुण्य आणि अक्षुण्ण अस्मिता 
अन्योन्याश्रयी आहेत. आपत्तीत नायकाच्या गुणांचा कस 
लागतो. ही सत्त्वपरीक्षाच त्याचे चारित्र्य पराभवातही 
उजळून टाकते. अिडिपसची उदात्त सत्यान्वेशी वृत्ती, 
अन्टीगनीची नैतिक सामाजिक मूल्यांबरील अढळ श्रद्धा, 
ओथेल्लोची भव्य उत्कटता, हेल्मेटची गंभीर विचारशील 
प्रगल्भता, त्या त्या नायकांचे अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व निर्माण 
करतात, त्यांना असामान्य प्रतिष्ठा प्राप्त करून देतात 
आणि आपण सहज बोलून जातो- 'खरंच असे महान 
आत्मे विरळाच! अरेरे ! यांचाही शेबट करुण व्हावा 
ना?' प्रत्येक शोकात्मिका मानबी जीवनाबरील अढळ 
निष्ठा व्यक्‍त करते. जणू त्यातून आव्हान असते-परमेश्वर 
नसेना का स्वर्गात, या जगात माणूस तर आहे- तोही 
किती थोर | याच मानवी प्रतिष्ठेच्या-महत्तेच्या पोटी बाह्यतः 
पराभव पत्करूनही अँन्टीगनी सिद्ध करते उच्च सामाजिक 
नीतिमूल्ये, मृत्यूला कबटाळूनही ज्युलिअट सिद्ध करते 
प्रेमाची दिव्य प्रेरक शक्‍ती, ऑओंथेल्लो छातीत खंजीर 
खुपसून घेतो पण डेस्डिमोना ही व्यभिचारी नव्हती हे 
कळल्यानंतर. तत्पूर्वी हे मानवी जग पापी ठरून धिक्कारमय 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शोकात्म जीवन आणि सामजस्य - २ 


ठरले असते. आत्म्याच्या पावित्र्यापुढे-महानतेपुढे नायकाला 
मृत्यूही कःपदार्थ वाटतो. ऑथेल्लोचा भयानक आणि 
करुण शेबट पाहून प्रेक्षकांना काय वाटते? स्वतःच्या 
प्रमादाचे प्रायश्चित्त घेणारा ओंथेल्लो थोर नाही का? 
ज्योतीसारखी पवित्र आणि मोगरीसारखी निर्मळ असून 
डेस्डिमोनाचा हृदयद्राबक अन्त झाला याबद्दल आपणाला 
हळहळ वाटते. निर्मल मानवतेची करुण कथा आणि 
अलोकिक शूरांची वीरगाथा शोकत्मिकांतून गाविली जाते. 

मानवाच्या महान प्रतिष्ठेचा दुसरा पैलू म्हणजे नायक 
स्वतःचा दुःखद शेबट स्वेच्छेने, आव्हानपूर्वक स्वतःच 
ओढवून घेत असतो. त्याच्या करुण शेबटास त्याची 
स्वतंत्र प्रज्ञा, बिजिगीशी भावना, प्रतिष्ठेची ब कर्तव्याची 
जाणीब जबाबदार असते. त्याच्या अपरिवर्तनीय 
स्वभाबातून, घडणा-या कृतीतून त्याचे पाऊल विनाशाकडे 
सरकत असते. अिडिपसच्या हातून त्याच्या बापाचा खून 
झाला आणि स्वतःच्या आईशीच नकळत त्याने लग्न 
केले. दैवी आपत्ती म्हणून कोसळलेल्या दुर्धर रोगाच्या 
तडाख्यातून आपल्या प्रजेला वाचविण्याच्या उदात्त मनीषेने 
पापाचा छडा लावण्यास तो सरसाबतो. सत्य जाणून 
घेण्यास्तब वेडा झालेल्या झिडिपसाला त्याची पत्नीमाता 
10०889 सांगते, “माणसाने दैवाबर हबाला ठेवून निर्धास्त 
जीबन कंठावे. आईशी लग्न ही कल्पनाच तुला भयावह 
वाटते ना? अरे, अनेकांनी वैषयिक अभिलाषेने स्वप्नात 
तुझ्या आईशी रतिसमागम केला असेल. पण स्वप्न हे 
मिथ्या मानून जो जगतो, त्यालाच हे जीवन सुसह्य 
होते”. परंतु व्यर्थ. त्याची जिज्ञासा, अस्मिता शेवटी 
आत्मघातास सामोरी जाते. निश्‍चित सुरक्षितता हा मानवाचा 
धर्मच नव्हे. [य९ ७९1] 1० 911007 012 5188601172 00985 
1€' लोककल्याणासाठी स्वतःच्या जीबनाची बाताहत 
तो करून घेतो. संकटांना आव्हान तो स्वतःच देतो. 
शिकारही स्वतःच बनतो. चंद्र उलटून पाहिला नसता 
तर ज्वालामुखीची यात्रा घडती ना. पण स्वभाबाला 
औषध नसते. असे झाले नसते तर! ही भाषाच येथे 
अप्रस्तुत ठरते. जीबनाशी केविलवाणी तडजोड त्यांच्या 
अभिमानाला मानवत नाही. 'घासला सहाणेवरती-ओकला 
लोळ आगीचे-रंगला यशाने त्याच्या असे ते दिलजान- 
असे भव्योदात्त स्वरूप त्यांचे. याच संदर्भात महत्त्वाकांक्षी 


ळर 


मॅकबेथ, संशयी पण कृतिशील ऑथेल्लो, अतिबिचारी 
पण कर्मशून्य हॅम्लेट इत्यादी नायकांच्या शोककारक 
प्रमादाची (11०४1०1190/5) उपपत्ती समोर येते. सद्गुण 
सुखाची हमी नव्हे किंवा दुर्गुण केबळ आपत्तीच ओढून 
घेतात असेही नव्हे. वेदनेतून आलेल्या विवेक, आत्मज्ञान 
उद्बोधक ठरून निर्बाणीचा आनंद प्रदान करील. 
अऑँगमेनॉनमधील समूहगान पटविते, “दुःखाच्या आघाताने 
परमे%री सत्तेचे अधिष्ठान मानवाच्या हृदयात ठसते.” 

ग्रीक नाटके सामाजिक वास्तवतेची प्रतिरूप न 
मानता सामाजिक उच्च, नैतिक मूल्यांचा यथातथ्य 
आविष्कार करणारी वास्तबप्रधान नाटके मानली पाहिजेत. 
व्यक्‍ती कितीही श्रेष्ठ असली तरी त्यापेक्षा समाज, 
नीतिमूल्ये, आध्यात्मिक दैवी सत्ता अधिक मोठी आहे. 
त्यासमोर माणूस बाकला पाहिजे, नम्न झाला पाहिजे- 
त्या महानतेची जाणीव होऊन त्याला आत्मज्ञान झाले 
पाहिजे ब प्रायश्‍चित्ताने त्याचे जीबनाशी सुसंगत नाते 
जडले पाहिजे, ही भूमिका त्यात अनुस्यूत असते. माणूस 
समाजशील प्राणी आहे. समाज पूर्ण आहे-आदर्श आहे- 
- महान आहे. “माणसाने कसे जगावे?' ह्याची मूल्ये 
समाजपुरुषात रुजलेली आहेत. माणसाचे शील समाज 
घडवितो. माणसाचे व्यक्तिमत्त्व समाजापेक्षा बरे नाही; 
मोठे तर नाहीच नाही. त्याचे स्वतंत्र अधिष्ठान उच्च 
सामाजिक ध्येय गाठण्याचे साधन आहे. आदर्श आणि 
श्रेष्ठ जीवन नागरिक जीवनाशी एकरूप असते, असा 
काहीसा बोध ग्रीक नाटकांतून मिळतो. 

ग्रीक राज्ये लहानलहान नगरराज्ये होती. त्यांना 
'७०]8' म्हणत. या राज्यांतील प्रत्येक नागरिक त्याचा 
अविभाज्य असा घटक असे. मर्यादित जनसंख्येत प्रत्येक 
नागरिक सेनापती, शासक, सेबक नागरिक या विविध 
भूमिका अपरिहार्यपणे निभबीत असे. त्या प्रत्येकास तो 
पात्र असे. बैयक्तिक आणि सार्वत्रिक बा सामाजिक व 
सार्वभौम यांतील सीमारेषाच पुसून गेलेल्या असल्याने 
व्यक्‍तिगत सुख-उन्नती सामाजिक भरभराटीशिवाय 
अशक्य आहे, अशी त्यांची धारणा होती. समाज हे एक 
कुटुंब आहे. त्यातील प्रत्येक व्यक्‍ती भल्याबु-या परिणामांना 
जबाबदार आहे. धार्मिक अधिष्ठान असलेल्या नाटकांतूनही 


ही सामाजिक जाणीव प्रतीत झालेली दिसते. सामाजिक 


%&_ ४४ 
क..&> 
॥७ नवभारत 

धि 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२० 


जीवन आणि व्यक्तिगत जीबन यांत फारकत झालेली 
नसे. नाटकांतून सामाजिक भावना बोलल्या जात, 
सामाजिक नीतिमूल्यांची जाणीब दिली जाई. ॥॥॥1 15 
यात छ्या ॥॥ढ] 92 ला€] हा विरोध नसल्याने प्रेक्षकांना 
रंगभूमीवर प्रत्यक्ष जीबन दिसे ब प्रबोधन साधले जाई. 
कसे जगावे, यासाठी उच्च ब सामाजिक आदर्शच समोर 
असत. म्हणून ग्रीक शोकात्मिकांतून '20185' म्हणजे 
समाजपुरुष-त्याने जीबनाचे जे भव्य-उदात्त-दिव्य शिल्प 
निर्मिले असेल ते सर्बांचे सामुदायिक आदर्श जीबन 
होय- ते अन्तिम सत्य- तेच सुख असा प्रत्यय नाटकातून 
दिला जात असे. नायक या सामाजिक मूल्यांना आव्हान 
करतो- शाश्वत मानवी मूल्यांना ललकारतो- तो अन्तिम 
सत्य-जीबनाचे निर्वाणीचे सुख-शा%त सुंदर जीबन 
शोधण्यासाठी. या अनुभूतीतच मानबी जीबनाचे सार 
आहे. वैयक्तिक अहंता मानबतेपुढे नम्र झाली पाहिजे, 
असा निर्वाळा ग्रीक नाटकांच्या सामाजिक स्वरूपातून 
मिळतो. ग्रीक नाटकांचे हे सामाजिक स्वरूप नजरेआड 
होता कामा नये. व्यक्‍ती आणि समाज यांत विरोध 
असे; पण शत्रुत्व नव्हते. 

ग्रीक शोकात्मिकांतून वैफल्य दिसत नाही. जीबनाचा 
तिरस्कार प्रतीत होत नाही. निरामय आत्मिक आनंदाची 
अनुभूती देऊन क्षुल्लक-क्षुद्र भावनांचे विरेचन करणे हे 
ग्रीक रंगभूमीचे प्रसादचिन्ह मानले जाते. शोकात्मिका 
सामान्यतः क्षोभकारक, भीषण, रडवी, मनोभंग करणारी, 
धीर खचवून दुर्बल करणारी असते, असे मानले जाते. 
हा गैरसमज प्रथम काढून टाकला पाहिजे. याउलट 
शोकात्मिका परमानंदाची अनुभूती देतात. जीवनाबद्दल 
उदासीन न करता उत्कट अभिलाषा उत्पन्न करतात. 
उदात्त आणि रम्य जीबनाविषयी उदंड आशावाद निर्माण 
करतात. जीवन उत्कृष्ट जीवन जगण्यासाठी आहे, अशी 
निष्ठा ठसबतात. रंगभूमीवर प्रेक्षकांना दिसावे ते "विफल 
आशेचे' उन्नयन. जीबन दुःखमय आहे, जीबन शाप 
आहे ही भूमिकाच त्यांना मान्य नव्हती. चैतन्याने 
रसरसलेले सर्वांगसुंदर आणि परिपूर्ण जीवनाचे स्वप्न 
साकार करण्याची त्यांची धडपड असे. ते स्वप्न खरेच 
जगत. मिथ्या मानून फलद्रूप न झाल्यास आक्रोश करीत 
नसत. कारण कोणताही प्राप्त विजय आणि त्या विजयाचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०१६ 


दिव्य स्वप्न ही एक नसतात. 'ग. 15 १ ताट धावा 
टश प तीण], एं], 1ए12!' पूर्तीचा आनंद 
क्षणजीबी असतो. तुटपुंजा असतो. स्वप्नांचा विलास 
अनिबंध असतो. अरे! जी स्वप्ने पूर्णपणे वास्तवात 
येतात ना, ती मुळी असोशीने उरी बाळगण्याच्या लायकीची 
नसतात. स्वप्न जणू जितके अधिक अतीत, तितके ते 
अधिक मातब्बर आणि म्हणून प्रत्यक्षात उतरविणे अधिक 
दुरापास्त असते. अशा दुष्प्राप्य स्वप्नांचा पाठपुराबा 
करणे म्हणजे आधीच स्वतःचे अपयश मुक्रर करणे 
होय. पण त्यातही मजा असते यार ! ही दुर्लभ स्वप्नांची 
ओढ परिणामी पराभूत करणारी असली, तरी यात फार 
मोठा आत्मविजय साठविलेला असतो. संघर्ष म्हणजेच 
यश. उदात्त दिव्य स्वप्नात रममाण होण्यात आत्मिक 
बैभब वर्धिष्णू होत असते. मोठे ध्येय मोठे अपयश. 
रम्य पण उन्नत आशेबरच माणूस जगतो. आशेबर 
जगणारा माणूसच जीवनावर उत्कट प्रेम करीत असतो. 
रम्योदातत आशेतून महान जीवनाची अभिलाषा व्यक्‍त 
होत असते. यालाच 'विफल आशा" म्हणायचे. त्यातच 
अपयशही लपलेले असते. पण रम्य आणि उच्च ध्येयवाद 
नसेल, तर जीवन कबडीमोल नाही का ठरणार? ती 
चिद्रूप, चिन्मय आशा साकार करण्यात-विश्वरूप करण्यात 
जीबनाचा खरा आनंद सामावलेला असतो. किंबहुना 
म्हणूनच शोकात्मिका आत्म्याची महानता विलसित 
करण्याचे माध्यम ठरते. स्वप्न बाळगणे-प्रयत्न करणे- 
-त्यासाठी झुंजणे यात आत्म्याच्या महत्तम शक्‍तीचा 
आविष्कार होत असतो. जीवनाची लढाई हरण्यातही 
काही और लज्जत आणि दिमाख असतो भाई. ही 
प्रतीकात्म हारदेखील हार न मानता शूराची जीतच असते. 
मृत्यूचाही पराभब करू शकणारी एकच गोष्ट- ती 
म्हणजे मानवाची अनंत आशा! चैतन्यमय मानबी 
जीबनावरील असीम श्रद्धा!! म्हणूनच मला वाटते, 
ग्रीक किंबा शेक्सपिअरच्या शोकात्मिकांचा बिचार 
करताना ही पक्की खूणगाठ बांधली पाहिजे को, ती 
नाटके करुण आहेत, पण शोचनीय बा केविलबाणी 
नाहीत. त्यांत बिफलता तर मुळीच नाही. 

'जीबन चांगले आहे कारण ते दुःखमय आहे', ही 
कल्पना सोफोक्लिसच्या किंबा शेक्सपिअरच्या सर्व 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शोकात्म जीवन आणि सामजस्य- २ 


नाटकांत अनुस्यूत आहे. पण शोकात्निकांत जीबनाचा 
उबग नसतो. जीबनाबर सहज भावनिक प्रेम, प्रगाढ 
विश्वास, मानब महान आहे अशी निःसीम श्रद्धा, हा 
सर्ब भावनिश्वाचा आविष्कार काव्यमय रुपडे घेऊन 
शोकात्म नाटकातून बाहेर पडतो. शोकात्मिका सौंदर्याचे, 
आनंदाचे जिव्हार असते. केविलबाणे, रडवे-वैफल्याने 
भरलेले क्षुद्र-उदास जीबन दुःखदायक असूनही करुण 
(श५१४० शोकात्म) उंचीबर ते पोचू शकणार नाही. ते 
जीवन तुम्हाला उदास करील; पण उदात्त आनंद 
(९४१६०1) देण्यास पात्र ठरणार नाही आणि म्हणूनच 
ते प्रसंगी रडबिणारे ठरूनही करुण ठरणार नाही. ते 
नुसतेच शोचनीय (२४1८1८) असेल. 

सारांश, महाकुलीन शोकनायकाचे महान व्यक्तिमत्त्व, 
नियतीने बा सामाजिक नीतिमूल्यांचे श्रेष्ठत्व, रम्योदात्त 
जीबनदर्शन, विफल आशेतही असलेले चिरंतन सुंदर 
आनंद, पराभवातही विजयाची प्रसन्नता आणि भावविश्व 
ढवळून टाकणारा काव्यमय विलास इत्यादी वैशिष्ट्यांनी 
विनटलेल्या गत अभिजात शोकात्मिकांच्या प्रकाशात 
आजच्या “'करुण' नाटकांना पडताळून पाहण्याचा मोह 
अनावर होतो. बघूया तरी आजच्या नाटकांतील जीवन | 

(३) 

आजच्या जीबनाचे स्वरूप पाहता आणि आजच्या 
नाटकाचे स्वरूप अबलोकन करता जणू 'पूर्व दिव्य 
आता होणे नाही', असा विचार प्रकर्षाने उफाळून येतो. 
पण त्याचबरोबर जुने झाले ते गेले. त्या मापाने आजची 
नाटके मापू पाहता ती त्रुटित वाटणारच. त्याऐबजी नवीन 
नाटकांचा स्वतंत्रपणे बिचार का करू नये, असेही 
बाटल्यावाचून राहत नाही. जीवन बदलले. आविष्कार 
बदलणारच. जुने निकष सोडा, नवीन मानदंड उभारा. 
आजच्या दुःखपूर्ण नाटकांना शोकात्मिका म्हणता येईल 
का? त्यांना काही मर्यादा घालाव्या लागतील का? आजची 
करुण नाटके अधिक वास्तबबादी आहेत. आजच्या 
करुण नाटकांनी रंगभूमीला काही नबीन दिले आहे. 
काही टीकाकार आणि नाटककार नवीन नाटकांतील 
प्रयोगबाद आगळा आणि बैशिष्ट्यपूर्ण आहे, असे 
सांगतात. अभिजात शोकात्मिकांशी त्यांचे नाते तर जोडतात; 
पण प्रसंगी अप्रत्यक्षपणे त्यांचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याचा 


२९ 


प्रयत्न करतात. याच भूमिकेचा मागोबा घेऊन काहीशा 
अभिनिबेषाने आव्हानपूर्बक 'सामंजस्यप्रधान' नाटकांचा 
मुद्दा मी दर्शनीच मांडला. तसेच ग्रीक आणि रोमॅन्टिक 
शोकात्मिकांचे अंतरंगही मी तितक्‍याच जोरकसपणे 
प्रतिपादन केले; कारण या आधारे काही टीकाकार 
आजच्या नाटकातील त्रुटी दाखवून त्यांना शोकात्मिकांचे 
स्थानच नाकारतात. अशा अटीतटीत आजच्या प्रातिनिधिक 
"करुण' नाटकांचे संशोधन करून काही निर्णय घेता 
येतील का, या जिज्ञासेने पुढील विवेचन कराबयाचे 
आहे. 

आधुनिक नाटकांत चित्रित केलेले मानबी दुर्दैव 
अभिजात ((18581०8)) शोकात्मिकांतील दुःखांशी तोलून 
पाहता मन बेदनेने कोरते, हे खरे आहे; पण त्यात 
कितपत कारुण्य (1११५० ९1९1) आहे? आजच्या 
नाटकातील बेदनेची अनुभूती मानबी दोर्बल्याची जाणीव 
देऊन मन खिन्न करते. मनोभंगाने खचवून मन पिचून 
टाकते. याउलट ग्रीक किंवा शेक्सपिअरच्या नाटकांतील 
वेदनामय दर्शन आपत्तीतही मानवाच्या महानतेचा प्रत्यय 
देते. ओडिपस अँन्टीगनी, मिडिआ किंवा ऑथेलो यांच्यात 
प्रतीत होणारी विजिगीषा-आशाबाद-भव्य उदात्ततेची 
जाणीब देऊन जीबनात परमानंदाची अनुभूती देतात. 
मन उल्हसित करून जीबन भव्योदात्त-रम्य आहे असा 
गाढ निश्वास निर्माण करतात. म्हणूनच कौ काय, इब्सेन 
थोर नाटककार तर खराच, पण तो सोफोक्लीस किंबा 
शेक्सपिअर होऊ शकणार नाही, असे म्हटले जाते. 
अनुकंपा आणि भीती यांच्याद्रारे मनाचे निरेचन किंबा 
शुद्धीकरण घडबून उत्कट आनंदाची अनुभूती देणारी 
करुण नाटके या दृष्टीने 'हेंम्लेट' आणि 'घोस्ट' यांची 
तुलना केली तर ? 

हॅम्लेट हा राजपुत्र त्याच्याबर जणू अनीतीचे उच्चाटन 
करण्याची, त्याबद्दल अपराध्यांना शासन करण्याची नैतिक 
जबाबदारी अज्ञात शक्‍तीने टाकलेली आहे. जणू त्या 
पापाचा त्याच्या आईशी-चुलत्याशी-त्याच्या वैयक्‍तिक 
जीबनाशी संबंध असला, तरी त्यापेक्षा मानवी विश्वाशी 
त्याचे अधिक जबळचे नाते आहे. म्हणूनच हॅम्लेट या 
कोण्या एका राजपुत्राचा करुण शेबट अखिल मानवतेची 


बेदना बोलकी करतो. त्याची शोकान्तिका बघून आपला 


९ ४ 
क..&> 
॥७ नवभारत 

धि 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२२ 


मनोभंग होण्याचे कारण नाही. या जगात त्याच्यासारखे 
उदात्तकुलीन नायक आहेत म्हणूनच हे जग दुःखमय 
नाही. अवहेलना करण्याइतके तिरस्करणीय तर नाहीच 
नाही. आत्म्याची प्रतिष्ठा आणि विश्ञासक नीतिमत्ता 
यांत त्याच्या शोकातून अनन्य विश्भास दृढ होतो. 'घोस्ट' 
मधील 'अलव्हिंग' तरुण बघा. बिचारा उपदंश या 
संसर्गजन्य रोगाला बळी पडला आहे. विशेष म्हणजे हा 
रोग त्याच्या स्वतःच्या अनीतिमान वर्तनाने जडला नसून 
बापाचा वारसा म्हणून मिळालेला. या भयानक सत्याची 
जाणीब होताच आईजवळ तो विषाची मागणी करतो. 
यातून कोणत्या उदात्त भावनांचा साक्षात्कार घडला? 
त्याचा अन्त शोचनीय असेल, पण आत्मघातास प्रवृत्त 
होणारा हा तरुण स्वतःच्या दुर्दैबाला स्वतः जबाबदार 
तर नाहीच; उलट, फुकट त्याचा बळी पडलेला आहे. 
रडव्या भावुकतेशिबाय कोणती आत्मप्रतिष्ठा किंबा मानवी 
मूल्यांची संवेदना यातून सिद्ध होते? उदात्त आणि महाकुलीन 
राजपुत्राच्या मोबदल्यात हा केविलबाणा दुर्बल तरुण 
मिळाला. सर्व श्रेयच हरवले. 'दिले हिरण्मय हाती मृण्मय', 
अशी फसगत झाली. मानबाने शतकांच्या प्रवासात देव 
हरबून रोगाची ठेब पत्करली ! स्वतःचा धिःकार करून 
हताश होण्यापलीकडे यातून काय साधते? "519252८ 
125 फव४७ ठा 20 (0 गाद्या" क्यात [95८ 158 
फ०जं0५ण्पा इणा'०0७७. बरे, ही वेदना तरी विश्वात्मक 
आणि सार्वभौम मानवतेला मांगल्याप्रत नेणारी आहे 
काय? अलव्हिंगच्या शोकाची वा दुर्दैवाची प्रतिष्ठा कमी 
करण्याचा हेतू नाही. इब्सेनचे थोरपण डागाळण्याचाही 
हा प्रयत्न नाही. अलव्हिंगसारखे काही दुदैवी जीव 
असतात. आजच्या समाजात यासारख्या अनेक समस्या 
आहेत. त्यांचे महत्त्वही कमी करायचे नाही. अभिजात 
शोकनायकाच्या जोडीला अर्वाचीन नाटकातील नायक 
कसा दिसेल, हे स्पष्ट करण्यासाठी जोसेफ क्रचचा 
बिचार मी मांडला. तो सर्वस्वी ग्राह्य धरून आधुनिक 
नाटकांकडे दूषित दृष्टीने पाहण्याचे कारण नाही. 
विषयप्रबेशाला आधुनिक नाटकात नायकाच्या प्रतिष्ठेला 
कसा धक्का बसला आहे, हे सूचित करण्यासाठी मी हे 
मत मांडले. 'काल' कसा होता आणि 'आज' कसा 
आहे, हे दाखविण्याचाही माझा हेतु आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवथारत। मार्च २०९६ 


कालच्या श्रद्धा-आशाआकांक्षा, रम्य जीवनाच्या 
कल्पना, सामाजिक जाणिवा, कालची ध्येये, नैतिक 
मूल्ये यांपैकी काही काही उरले नाही. अबनत समाज 
आणि मरणोन्मुख संस्कृती हे आजचे दर्शन. सर्वत्र 
बेबंदशाही-अराजक आढळते. कशाबर उत्कट श्रद्धा 
नाही. कशाबद्दल आदर नाही को प्रेम नाही. कशाविषयी 
तळमळ नाही, जिव्हाळा नाही, उत्कट प्रेम नाही की 
तीव्र चीड किंबा संताप नाही. काही दिव्य-भव्य करण्याची 
अभिलाषा नाही. सगळी गुळमुळीत चालढकल बिफलतेची 
भयाण एकाकी जाणीब. वर्तमानकालावर अविश्ञास- 
भविष्य काळजलेले अशी अवस्था. मनाचे तर भयंकर 
जंगल बनलंय. त्यात काय पाशबी भावना दिसतील, 
याची कल्पनाच करवत नाही. मानवी नैतिक मूल्ये बुद्धिवाद 
आणि सुरक्षित तडजोड यांबर टेकून उभी केलेली. 
आधिभोतिक प्रगतीच्या प्रवेगात केबिलबाणा आणि क्षुद्र 
बनलेला मानव, यंत्रातील दात्याप्रमाणे क्षुल्लक. जीवनातील 
भव्योदात्त रम्यताच नष्ट झालेली. ज्या मातीतून- 
वातावरणातून ग्रीक नाटके उमलली-फुलली, त्या मातीचा 
जणू कसच उडून गेलाय-सत्वच हरवले. 'ऐसी हवा जो 
चली दुनिया बदल गयी।' बाताबरण पूर्णपणे बदलून 
गेले. पूवीची विजयचिन्हे आता केवळ स्मृतिचिन्हे ठरतात 
कौ काय, असे वाटू लागले. आजच्या संस्कृतीचा नूरच 
असा और दिसतो को, शोकात्मिकांचा रसास्वाद घेणेदेखील 
कठीण होऊन बसले आहे; मग त्यांचे यथार्थ ज्ञान होणे 
तर दूरच राहिले. 

बापाचा खून आणि आईचा व्यभिचार या एकाच 
बिषयाबर आधारलेले 'अडिपस रेक्स', 'हॅम्लेट', 
'इनूफरनल मशीन' आणि बापाचा प्रत्यक्ष खून सोडला 
(तो जिबंत मरण उपभोगतोच) तर आई आणि मुलगा 
यांच्या वैषयिक बासनेचे (शुद्ध प्रेम ?) दर्शन घडविणारे 
भट्ट एयतेहा ॥९ 1115' (ओनील) इत्यादी 
नाटकांतील कालसापेक्ष सूक्ष्म स्थित्यंतरे सहज लक्षात 
येण्यासारखी आहेत. विस्तारभयास्तव मी स्पष्टीकरण 
टाळतो. 

आजची नाटके करुणरसाच्या पदवीप्रत क्वचित 
पोचतात. त्यांचे रसग्रहण करण्यात काहीतरी गल्लत 
होते. आजची करुण नाटके निराळ्या अर्थाने प्रत्ययकारी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शोकात्म जीवन आणि सामंजस्य- २ 


असू शकतील; परंतु त्यांचा आस्वाद घेताना आजचे 
काही मनोगंड बाधा आणतात. सामान्यतः शोकात्म 
नाटकातील करुणरसाचा उत्कट आस्वाद घेताना कोणती 
रसविघ्ने ठरू शकतात, याची छाननी आधी करायला 
हबी. शोकनायकाच्या व्यक्तिमत्त्वाला फार मोलाचे स्थान 
आहे, यात संशय नाही. तेव्हा शोकनायकाचे कसले 
व्यक्तिमत्त्व करुण बा शोकपर्यबसायी ठरणार नाही? 
जे हृदय हलवून सोडील; पण उत्कट रसास्वाद देण्यास 
दुर्बल ठरेल? 

काही विघ्ने 

(१) नायक 'बळी'- शंलांगा- म्हणून त्याचे दुःख 
चित्रित केले असेल, तर निरपराध नायकावर अकारण 
भयंकर आपत्ती कोसळल्या असे दाखवून किंवा विपरीत 
परिस्थितीने त्याची पारध केली आहे असे दाखवून कारुण्य 
निर्माण होऊ शकणार नाही. अशा नायकाविषयी 
सहानुभूती-खरे तर कौब-जरूर बाटेल; परंतु असा 
नायक इतका भोळाभाबडा ठरेल कौ, त्याचे शोकमय 
जीवन दैवाची केवळ क्रूर लीला ठरेल. त्याचा अहंमन्य 
प्रमाद, आणि आंतरिक संघर्ष यांच्या अभावी सर्व दुःख 
सपक किंबा प्रसंगी उबबलेले बाटेल. शोकनायकाला 
जिद्द असते. तो आव्हानपूर्बक झुंज देत असतो. 
जाणीवपूर्वक पूर्ण जबाबदारी स्वतःवर घेऊन काही 
उच्च प्रतिष्ठेखातर स्वतःहून अरिष्ट ओढवून घेतलेले 
असते. सतीचे बाण त्याने बुद्ध्याच पत्करलेले असते. 
बळी जाणा-याला आत्मप्रतिष्ठा राहतच नाही. 

(२) बलिदान करणारा महात्मा किंबा शहीद 
(1४1४) असेल तर अशा व्यक्तीचा त्याग स्वेच्छेने, 
जाणीवपूर्बक ब काही उच्च ध्येयाखातर असतो खरा; 
पण हा नायक पूर्णरूप सात्त्विक असल्याने शोकाऐबजी 
त्याचा दिव्य विजयच मन भारून टाकतो. म्हणूनच येशूचा 
मृत्यू ही शोकान्तिका नाही. त्याचे बलिदान पाहून येणारे 
अश्रू आत्मविजयाच्या परमानंदात पार सुकून जातात. 
तिथे शोकप्रमादाला स्थानच नसते मुळी. 

(३) खलनायकाचे दुःखही शोककारक नसते. त्याला 
शिक्षा होणे रास्त असते. हे न्याय्य असते इतकेच नव्हे, 
तर त्याच्या दुष्ट प्रकृतीमुळे तो सहानुभूतीसही पात्र ठरत 
नाही. त्याला झालेले शासन बघून रसिकांना हर्ष होईल. 


:३:: 


याच कारणासाठी आयोगाचा शोककारक अन्त करुण 
बाटत नाही. 

(४) निधड्या छातीच्या साहसी नायका (1)६८ 
0८९]) ची शोकान्तिका प्रक्षोभक (१॥९]०ता811910) 
खळबळ उडवून देणारी, चित्त थरारून टाकणारी ठरेल; 
पण त्याचा आततायी मूर्खपणा शोकनायकाला साजेसा 
नसतो. 

(५) मनोबिकृत नायकाचा विनाश त्याच्या वेडाचारातून 
घडून येतो. त्याच्या दुःखांना तो जबाबदार नसतो. बळी 
जाणा-या नायकासारखा हाही (विकृतीचा) शिकार बनलेला 
असतो. 

(६) नायक मूर्ख असेल तर त्याचे दुःख बघून हसू 
कोसळेल; मग सहानुभूती तर दूरच राहिली. 

या सर्व जंजाळातून ख-या शोकनायकाचे व्यक्तिमत्त्व 
पकडणे सोपे नाही. श्रीखंड एकतर फार गोड तरी होते 
किंबा आंबट तरी होते; मधुर फार क्वचित होते. त्याप्रमाणे 
शोकनायकाचे व्यक्तिमत्त्व साधणे फार कौशल्याचे काम 
आहे. हॅम्लेट अतिबिचारी आणि स्वप्नाळू तरी वाटतो 
किंवा गंडाने पछाडालेला विकृत तरी भासतो. मॅडम 
बोबारीसारखी करुण नाविका मूर्ख तरी ठरविली जाते 
किंबा व्यभिचारी स्त्री म्हणून तिचा धिक्कार तरी केला 
जातो. ऑथेल्लोच्या शोककारक अंताचा दोष आयागोवर 
टाकला कौ संपलेच सगळे. आजच्या सांस्कृतिक 
अवनतीच्या काळात शोकनायकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सम्यक 
आकलन होणे बरेच दुरापास्त झालेले आहे. बर दिलेले 
शोकनायकाचे अवलोकन आपण आज रंगीत काच लावून 
सामान्यतः करू लागतो; त्यामुळे शोकात्मिकांच्या 
आस्वादात काहीतरी खोट आल्यावाचून राहत नाही. 

आजच्या सांस्कृतिक प्रभावाने धूसर झालेली दृष्टी 
आणि समुत्पन्न 'साधातिभावना' यांच्यामुळे शोकात्मिकांची 
रसोत्कट अनुभूती पूर्णाशाने आनंददायी ठरत नाही. 'रोमिओ 
आणि ज्युलिएट' या साध्या प्रेमाच्या शोकान्तिकेच्या 
आस्वाद्यमानतेबाबत कितीतरी बिबिध आणि त्रूटित 
अभिप्राय येतात. ही शोकान्तिका नेमकी कुणाची, का 
आणि कशी आस्वाद्य आहे, हे कोडे पडते. प्रयोग म्हणून 
कोणत्याही शोकात्मिकेवर बरील आशयच पाठवून 


अभिप्रायात्मक उत्तरे मागविली, तर मनोरंजक माहिती 


९ ४ 
..&> 
॥७ नवभारत 

धि 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


:3.1 


मिळेल. 

आजच्या संस्कृतीत घडलेला माणूस परतंत्र आणि 
प्रबाहपतित आहे. तो कोणत्याही समस्येबाबत अंतिम 
निर्णय सहसा घेत नाही. आपत्तींना ओढवून घेण्यापेक्षा 
त्या लांबणीवर ढकलीत असतो आणि निर्णय घेणे 
अपरिहार्यच ठरले, तर तो स्वतंत्रपणे त्याचे उत्तरदायित्व 
स्वतःवर घेत नाही. त्याचे शील (51105) सार्बभोम 
जबाबदारी पत्करण्यास दुर्बल ठरेल. दुस-याच्या प्रेरणेने 
प्रचोदित माणूस शोकनायकाच्या पदवीप्रत पोचू शकत 
नाही. आत्मविश्वासाला पारखा झालेला माणूस चंचल 
आणि गुळमुळीत पण ढोंगी असतो. त्याच्या श्रद्धा कणखर 
नसतात. बाहेरच्या अनेक प्रभाबांनी त्या डळमळतात. 
त्याचे बर्तन पुष्कळसे परिस्थितिसापेक्ष असते. इतरांशी 
मेळ घालणाच्या भूमिकेने स्वतःच्या स्बभाबाला तो मुरड 
घालीत असतो. सर्ब परपृष्ट आणि बरबरचे असते. 
आंतरिक उत्स्फूर्त सहजप्रेरणा त्यात नसल्याने बाजूचा 
आधार कोसळला कौ, तो पोरका-केविलपाणा होतो. 
'लोक' काय करतात यावरून त्याची स्वतःची सभ्यता 
तो ठरबितो. अंग राखून, मन राखून अर्धवट असा 
संघर्ष हतभागी ठरणार नाही तर काय? आजचा माणूस 
अतिसोशीक, मरगळलेला, संधिसाधू, स्वतःची कातडी 
बाचविण्यासाठी परिस्थितीशी 'मिळते घेऊन' तडजोड 
करणा-या मनोवृत्तीचा आहे."११८ 18५४९ 100 गापला 
००प11]101801880' अशा अवस्थेतूनच सामंजस्यप्रधान 
( ४७ ठा प्पातंदाडाव1ता1४) नाटके जन्म पाबतात, 
हे एक जीवनाचे अंग आहे; पण म्हणूनच त्यामुळे 
शोकनायकाचा शेवट अटळ बाटत नाही. माझ्या पहिल्या 
लेखात हा विचार अटीतटीने मी मांडला तो आजचा हा 
विशेष भक्कमपणे समोर यावा म्हणून. या तुलनेत 
आता त्याची समर्थता आणि दुर्बलताही यथायोग्य आकलन 
व्हाबी, असे वाटते. अनेकांची मने राखाबी या भूमिकेने 
व्यक्‍तीचे सर्वस्ब समष्टीत वितळून गेलेले असेल, तर 
'"लोकक्षोभाला एकटा सामोरा जाणारा माणूस सर्वात 
सामर्थ्यशाली असतो' हे त्याचे शील ठरणार कसे? 
आपण लवचीक आहोत, आपले मन मारून-आपल्या 
आकाक्षांना मुरड घालून सोशीकपणे आपण जगतो, हे 
सुसंस्कृतपणाचे-थोरपणाचे लक्षण मानले, गेले आणि 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०१६ 


त्यातच अभिमानही वाटू लागला तर कणखर- स्वयंपूर्ण 
इतरांच्या परे शोकनायकाचे बेदरकार व्यक्तित्व टिकणार 
कसे? इथेच शोकात्मिकांचा कणा मोडून पडतो. 

दुसरे म्हणजे आजच्या संस्कृतीचा उपहार- 
अतिबुद्धिवाद आणि 'वास्तब आशाबाद' शोकात्मिकांना 
नडतो. या संदर्भात नित्सेचे बोधबचन मला आठवते, 
द्यायडी ठण] यात छं] ए0 वात फणा फणॉटाषर्ठ 
॥'9४९त४' 'बास्तब आशावादी' आणि बुद्धिबादी माणूस 
म्हणतो -'मी जर निराश न होता डोके ठिकाणावर 
ठेवून योग्य दिशेने विचार केला, तर मानबी जीबनात 
दुःख अटळ नाही, इतकेच नव्हे, तर दुर्दैबाबरही मात 
करून जीबन सुखमय (सुसह्य) करता येते. धैर्य खचू 
दिले नाही तर विपरीत परिस्थितीही लाभदायक कशी 
करता येईल, हा मार्ग बिचारांती सापडू शकतो. पण 
यातून साधते ते सामंजस्य; कारुण्य नव्हे.' 

तिसरा निशेष ब्ास्तबबाद. बास्तबबादाने 
शोकात्मिकेची हानी होते काय? 'रेठया दाट 
ग॥१४७त125' पासून सामान्यतः असा समज रूढ झाला 
कौ करुण नाटके आदर्श जीबनाकडे नेणारी असतात. 
अशा नाटकांतून आत्मसौंदर्याच्या उदात्ततेचे उद्बोधन 
होते. (अबरक्रोंबीने म्हणूनच 1८॥' आणि [1७५ बरोबरच 
१त19101 प्रतिपादिले) करुण नाटकातील घटना 
रसिक मनावर काय प्रभाब पाडतात? अग्नीतून गेल्याने 
जसे सोने शुद्ध होते, तशीच मानबी मनाची बिशुद्धी 
वेदनेतून होते. माणसात पाशबी-अमानुष-क्षुद्र बासना 
जशा असतात, तशीच सत्त्वगुणांची निरंतन ज्योतही तेथे 
तेबत असते, या दीप्तीने आपण आहोत त्यापेक्षा निश्‍चित 
अधिक महान होऊ शकतो. हा बोध करुण नाटकातून 
होतो. हे खरे असले, तरी त्यामुळे या महानतेच्या 
प्रत्ययाबरोबरच वास्तव जीवनाशी आपली फारकत 
होण्याची भीती असते. मग असे अद्भुतरम्य बाडूमय 
स्वप्नाळू ठरते. बास्तबवादाचे जोरदार समर्थन मग केले 
जाते. अद्‌भुतरम्यता आणि बास्तबता परस्परांना मारक 
ठरतात का? 'रेढझांडाा 5 ॥टीत टप]७१७७ 
शहणडाणा1)॥तट, 11]1॥5101418701, 11101]201911511, 
1१01411511 '. जीवनाची तंतोतंत प्रतिकृती (प्रतिबिंब ?) 
उतरविणे, बुद्धिनिष्ठ, बस्तुनिष्ठ चित्रण करणे म्हणजे 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 
। 
। 
| 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शोकात्म जीवन आणि सामंजस्य- २ 


वास्तवता असे मानले की, जीवनदर्शन गद्यमय होते. 
सारासारविबेक आणि कल्पकता यांतून गद्यमयता वा 
काव्यमयता उत्पन्न होते. अशा पराकोटीच्या भूमिका 
घेतल्या की मन भांबावून जाते. तसे पाहिले तर टॉलस्टॉय 
आणि डोस्टोइव्हस्की यांचा वास्तबबाद करुण नाटकांच्या 
निर्मितीस मारक नाही. पण रूक्ष बुद्धिबाद, कर्कश 
तर्कसंगती आणि रटाळ वस्तुनिष्ठता यांचे बर्चस्ब झाले 
कौ, शोकात्मिकांना आवश्यक असलेली भावनोत्कटता 
संपते. कला केबळ *('जाता1ञाझ] एर्टा2£' मानून 
चालणार नाही. कला केबळ 'अनुभवाचा' नव्हे, 
'अनुभूतीचा' आविष्कार असतो. प्रत्येक कलेत वास्तवता 
हवीच आणि असतेही. ही बास्तबता सभोबतालच्या 
मानबी संस्कृतीचा रंग घेते, बदलत्या काळाच्या 
सामाजिकतेचा, परिस्थितीचा पदन्यास उचलते आणि 
रंगभूमीबर अवतरते. याविना केबळ आदर्शबादी 
वबाडमयही पोकळ आणि स्वप्नाळू ठरेल. कलात्मक 
बास्तबते-महानतेबरोबरच क्षुद्रता, चांगुलपणाबरोबरच 
बाईटपणा, सात्त्विक गुणांबरोबरच आत्मघातक दुर्गुणही 
अपरिहार्यपणे थेतात. यातील पोच आणि तोल कुठेही 
बिघडला तर चालायचे नाही. कलात्मक वास्तवतेला 
आत्मिक सोंदर्य अमान्य नसते. पण केवळ कुरूप जीवनाचे 
(आजच्या भौतिक जगात ते अशक्य नाही) पाशबी बासनांचे 
(मानसशास्त्राने ती सोय केली आहे), दर्शन घडविण्यातच 
इतिकर्तव्यता मानून, हिडिस चित्र रेखाटून त्याबद्दल किळस 
उत्पन्न करणारा बास्तबबाद नक्कीच शोकात्मिकांना 
शबलित केल्याविना राहणार नाही. हे जीवनाचे एकांगी 
चित्रण आहे. ते सर्वस्व नव्हे. हे क्षम्य असेल; रम्य 
नक्कौच नाही. 

राजे-सेनानी, नृपकन्या यांचा काळ संपला; आज 
आहेत ती बहुसंख्य सामान्य आणि एकाच समान 
पातळीवरची 'माणसे'. पण त्याचे बास्तव चित्रण करायचे 
म्हणून आत्म्याच्या असामान्य भव्यतेला छेद दिला कौ 
उरतो तो केबळ सांगाडा. हे जग असुंदर आहे, अपूर्ण 
आहे, पापी आहे; याचा स्पर्श नको म्हणून स्वप्नाळू 
जगात विहरणारा 'अद्‌भुतरम्यबाद' काय किंबा केबळ 
कुरूपतेचे, बीभत्सतेचे, क्षुद्रतेचे, अधःपतित समाजाचे, 
पाशवी बासनांचे चित्रण करणारा एकांगी 'बास्तवबाद' 


२५ 


काय, करुण नाटकांना मारक असतो. 

बास्बतबादाच्या जोडीने येतो निसर्गबाद 
(०1511). मानवी जीबनाच्या समस्यांचा 
अर्थशास्त्रीय, भौतिक आणि यांत्रिक पद्धतीने उलगडण्याचा 
प्रयत्न निसर्गबाद करतो. सभोबतीचे बाह्य वातावरण 
आणि आनुवंशिकता मानवाचा स्वभाव घडविते, त्याचे 
नैतिक वबर्तनही त्यामुळे बनते. असा दाबा निसर्गवाद 
करतो. संस्कृती आणि आनुवंशिक परंपरा मिळून एकूण 
मानब असे गणित मांडून चालेल का? माणूस म्हणजे 
राणीच्या बागेतील एक प्राणी या '५ 700 ॥ळ४' चा 
परिणाम माणसाला क्षुद्र कीटक बनविण्यात होतो. असा 
क्षुल्लक -अनेकांपैकी एक असा- सामान्य माणूस 
सभोवारच्या अनेक आक्रांत श्कतींखाली कसा चिरडला 
जातो याचा वार्तापट किंबा या विसंगतीचे वर्तमान म्हणजे 
शोकमय नाट्य म्हणता येईल का? सर्व बाजूंनी नाडलेला, 
कोंडीत सापडलेला आजचा नायक, आत्मविश्वासी, 
पराभवातही आत्मविजय मिळविणा-या शोकनायकाच्या 
तुलनेत कमी पडतो. 

याच दृष्टीने आधुनिक सामाजिक नाटके शोकात्म 
ठरतील का, हा मुद्दा मांडण्यासारखा आहे. सामान्य 
माणसाचा सामाजिक यंत्रणेने चेंदामेंदा करावा; शिवाय 
हा विनाश अधःपतित समाजरचनेकडून मरणोन्मुख 
संस्कृतीकडून सडक्या नीतिमूल्यांमुळे व्हावा, हे शोचनीय 
तर खरेच; पण यात जीबनाची थोरवी -मानबाची महत्ता 
एकदम लुप्त होते. माणूस हा माणूस न राहता, निसर्गाच्या- 
-समाजाच्या हातचे केवळ कचकड्याचे कळसूत्री खेळणे 
बनतो. जणू एक गुन्हेगार म्हणून त्याचा बळी घेतला 
जातो. असे सामाजिक नाटक आणि ग्रीक 
शोकान्तिकातील सामाजिकता यांत मूलतः फार फरक 
आहे. आज त्यात एका बाजूला मानवाबद्दल कौब आणि 
दुस-या बाजूला समाजावर टीका असते. माणसाचे भव्य 
व्यक्तिमत्त्व सामाजिक संघर्षात बिकसित-उन्नत होऊन 
पूर्णतेस पोचावे ही असीम लालसा कुठे आणि माणूस 
कःपदार्थ-जगडव्याळ समाजचक्रावरील एक दाता-ही 
पिचलेली वृत्ती कुठे? ही हताश जाणीब माणसाला 
उदात्त व्यक्तिमत्त्व कशी देईल? ज्या दिव्य आदर्शाकरिता 


संघर्ष करून ते समाजात शाश्वतमूल्यरूपाने प्रस्थापित 


९ ४४ 
क..&> 
॥७ नवभारत 

धि 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२६ 


व्हावेत म्हणून प्रयत्न करायचा, ते आदर्शच होते नव्हते 
झाले असतील, भाबी काळ रम्य बाटत नसेल आणि 
वर्तमान बास्तबतेने जीब कासाबीस होत असेल, तर 
अशा आजच्या दुःखांशी ग्रीककालीन दुःखांचा समन्वय 
कसा जोडता येईल? जीवनाच्या प्रवासात आज आपण 
अशा मार्गाने चालत आहोत की, जेथून मागे येता येत 
नाही आणि पुढे आहे भयाण अंधार. जणू पुलाचे दोन्ही 
बाजूचे आधार कोसळले आहेत. या मधल्या अवस्थेत 
केविलबाणा आक्रोश करण्यापलीकडे जणू त्याच्या हाती 
काहीही नाही, असे हे वैफल्य! दुःख सनातन-अनादी- 
अनंत असते कबूल परंतु त्याची बाह्यरूपे अशी 
स्थितिकालसापेक्ष बदलत असतील, तर आजच्या करुण 
नाटकांचे मूल्यमापन करताना काही निराळा दृष्टिकोण 
ठेवला पाहिजे. निदान ही वेगळेपणाची जाणीव त्यात 
असाबी. 

सामाजिक नाटकांकडे आणखी एका कोनातून पाहता 
येईल. इब्सेन, शॉ यांनी आपणाला समस्याप्रधान सामाजिक 
नाटके दिली. त्यांत समाजाबर टीका आहे. मरणोन्मुख 
संस्कृतीबर, सडलेल्या सामाजिक नीतिमत्तेवर, आजच्या 
लोकमान्य ढोंगी सभ्यतेवर शॉने प्रखर प्रतोद धरला 
आहे. भावनाशून्यतेने आजच्या नकली संस्कृतीचे अक्षरशः 
बाभाडे त्याने काढले आहेत. बेगडी सभ्यतेचे पितळ 
उघडे पाडून तथाकथित मानबतेची आजची अपूर्णता 
बुद्धिनिष्ठ भूमिकेने त्याने उलटीसुलटी पाहिली. तसा 
इब्सेन भावनाशून्य नाही. तो काव्याम्तही आहे. इब्सेनने 
सामाजिक व्यंगाबर नेमके बोट ठेवले. त्याबर हल्ला 
चढविला. या संदर्भात त्याच्या "1८ हाट? ० 0८ 
ए९०॥९' चा मी निर्देश करतो. लगेच शॉ आणि इब्सेन 
याच्या मागोमाग 'डाव्या संप्रदायाचे' अनेक नाटककार 
या समरात सामील झाले. वैफल्यातून जाणवणारा संदेहबाद 
(5वश!लंडा1) येथे दिसतो. 

होच परिस्थिती पण आणखी वेगळ्या त-हेने 
क्रांतीनंतरच्या रशियन नाटकात दिसते. औद्योगिक 
क्रांतीतून, भौतिक प्रगतीतून, उदयास आलेल्या 
समाजबादातून घडबलेल्या यांत्रिक माणसाचा, 
अर्थव्यवस्थेचा दास बनलेल्या माणसाचा आत्माच पिचून 
गेला आहे. हा समाजबाद मानवाला आध्यात्मिक पूर्णता 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०१६ 


कशी प्राप्त करून देणार? हेही एक प्रकारचे बैफल्यच 
आहे. आणि जसजसे भोतिक समाजवादाचे-वर्गकलहाचे- 
अर्थव्यवस्थेचे ठोक अंदाज चुकत जातील, तसतसे हे 
बैफल्य आणखीनच प्रकर्षाने प्रत्ययाला येत जाईल. आज 
हे बैफल्य लोकांचा (शेतकरी-कामकरी) विजय म्हणून 
गौरविले जाते. सामाजिक क्रांती आणि कर्तव्य यांविषयी 
जेव्हा बोलले जाते, तेव्हा त्याग किंबा बलिदान अभिप्रेत 
असते. व्यक्‍ती आणि समाज यांच्यात एक प्रकारचे 
सामंजस्य-तात्कालिक समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न 
होतो. पण हा निर्णय नेहमी एकतफीच असतो. माणसाचे 
बैयक्तिक स्वातंत्र्य सामाजिक कल्याणाच्या नावाखाली 
अक्षरशः दडपूनच टाकलेले असते. ही आत्महानी नव्हे 
तर काय? महायुद्धामुळे उद॒ध्बस्त झालेल्या जीबनाचे 
करुण चित्रण समुद्रापलीकडील- पश्‍चिमेकडील- देशांतील 
बास्तबबादी सामाजिक नाटकांतून दिसते. अशा वेळी 
एका बाजूने आत्महानी आत्मस्वातंत्र्य नष्ट झाल्याचे 
दुःख ब दुस-या बाजूने सामाजिक मूल्यांच्या 
दिवाळखोरीबरील प्रच्छन्न टीका असे दुहेरी स्वरूप त्यांचे 
असते. ही नाटके पाहून प्रतिमा मनात उठते ती एकाकी, 
हतभागी, त्रस्त, खितपत पडणा-या व्यक्‍तीची. असे 
बिफल सामाजिक नाट्य शोकात्मिका या नाबाने 
संबोधण्यास कितपत योग्य ठरते? सामाजिक नाटक 
मानवतेला कबटाळणारे असावे लागते. आजच्या व्याभिश्र 
समाजरचनेत माणसाचे स्थान अणुबत झाले. तो उपरा 
आणि अपात्र ठरला. '[1८15 १ 111511. ' इब्सेन, चेकॉव्ह, 
शॉ यांच्या सामाजिक नाटकात निदान व्यक्तिमुखाची 
कल्पना समाजबादात परिणत झालेली तरी दिसते. दोषांचे 
निर्मूलन करण्यास्तव त्या नाटकांत सामाजिक टीका 
असे. आज त्याही गोष्टी संपलेल्या आहेत. मानवतेच्या 
भग्न स्वप्नाची रेंगाळणारी दुःखद जाणीवच काय ती 
आज शिल्लक उरली आहे. 

व्यक्‍तीच्या समस्यांना केबळ विरूप समाजरचनाच 
जबाबदार नसते. मानवी स्वभाबाचेही चिंतन केले पाहिजे. 
इब्सेन आदी नाटककारांनी समाजाच्या प्रभावी सामर्थ्याची 
जाणीव दिली. मानवाच्या दुःखाचे निदान करताना 
सामाजिक कारणांबर अधिक लक्ष केंद्रित झाले. मानवी 
मनोव्यापार सूक्ष्म असतात. यासाठी त्यांच्या अंतरंगात 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शोकात्म जीवन आणि सामंजस्य- २ 


डोकावले पाहिजे. माणसाच्या स्वभावाचा विचार करताना 
मानसशास्त्रीय विश्लेषण मदतीला धाबले आणि 
रंगभूमीबरील पात्रांचे मनोविश्लेषण वैज्ञानिक आणि सूक्ष्म 
दृष्टीने दाखवून स्वभाबपरिपोषांची सांगता होऊ लागली. 
पुढे याचा अतिरेक असा झाला कौ, पात्रे मानसशास्त्राच्या 
साच्यातून ढाळून समोर येऊ लागली. ती माणसे मानबी 
न राहता विकृत समस्या (८952) बनली. अशा विकृत 
(टणा०12) पात्रांचा करुण शेवट आजच्या नाटकात 
लोकप्रिय बनला. 

केवळ समाजशास्त्रीय या निव्बळ मानसशास्त्रीय 
दृष्टिकोणातून केलेले जीवनाचे चित्रण उत्कट शोकात्मिका 
ठरू शकणार नाही. ही दोन्हीही शास्त्रे आज आपली 
पकड जाम धरून आहेत. या सर्वांचा संघटित परिणाम 
शोकनायकांचे असामान्य महान व्यक्तिमत्त्व खच्ची 
करण्यात झाला. मानसशास्त्राच्या 'क्ष' किरणांनी त्याच्या 
मनाचा तळ शोधण्याच्या प्रयत्नात तो प्रसंगी 'बिकृत 
पात्र' बनण्याइतकी त्याची पत गेली. सारांश, रूढ अर्थाने 
आज शोकात्मिकांच्या निर्मितीत, त्यांच्या उत्कट 
आस्वाद्यमानतेत अनेक विघ्ने आहेत. तेव्हा आजच्या 
करुण नाटकांचे मूल्यमापन करताना बरील बाधा ध्यानात 
घेऊन नवीन उदार दृष्टी बाणली पाहिजे. तरच त्यांचे 
खरे स्वरूप, वैशिष्ट्ये आपल्या ध्यानात येतील. यासंबंधी 
शेवटचा मनोविश्लेषणात्मक स्वभाबपरिपोषाचा मुद्दा स्पष्ट 
करतो. एकाच गोष्टीकडे अनेक बाजूंनी पाहिल्याने त्यात 
कशी विविधता आणि सूक्ष्मता येऊ शकते, हे ठसाबे हा 
हेतू. 

स्ट्रीन्डबर्ग आपल्या काही करुण नाटकांना 
"लाहागटॉटा]255 19४७ म्हणतो. नाटकातील ही पात्रे 
(लाळावलंटा]255) स्वभावबहीन कशी? प्रथम स्वभाव 
म्हणजे अस्मिता असा सिद्ध समज होता. अस्मिता ही 
स्वाभाविकच असते. नंतर नैसर्गिक मनोविकारांमुळे 
घडणारे माणसाचे रूढ वर्तन म्हणजे स्वभाव, असा 
पर्याय सुचला. पण पुढे परंपरानुवर्ती रूढ बर्तन म्हणजे 
स्वभाब, हा समज पकक्‍्काच झाला. माणसाचे दृढमूल 
झालेले मनोगंड किंबा त्याने जीबनात घेतलेली विशिष्ट 
भूमिका-याच अर्थाने रंगभूमीबरही तो 'भूमिका' म्हणूनच 
वावरू लागला. पर्यायाने ज्याचे मानसिक परिवर्तन अशक्य 


२३७ 


आहे, ज्याच्या मनाची बाढच खुंटली आहे, ज्याचे बर्तन 
अगदी साचेबंद अपरिवर्तनीय झालेले आहे; असा माणूस 
स्वाभाविक. ज्यामुळे अमका माणूस म्हणजे असे त्याचे 
शील असे. समीकरणच सिद्ध होईल. तो त्याचा स्वभाव. 
ज्या माणसाचा विकास कुंठित झाला नाही, ज्याला नवीन 
उन्मेश येतात, जो आपले शीड वा-याच्या दिशेने फडफडत 
ठेवून नबीन हबा चौफेर फिरवत राहील, तो स्बभावहीन 
माणूस. पोत सुबाणे आणि बारीक असले म्हणजे साचेबंद 
ठोकळेबाज माल तो राहत नाही. तीच गत स्वभावाची. 
अपरिवर्तनीय गडद रंगरूपाचे ठराबीक छापाचे 
(स्बभाबाचे) मुखवटे घालून मिरवणारे रंगभूमीबरील 
पात्र एका विशिष्ट भूमिकेने शेवटपर्यंत वागत असे. 
रंगभूमीबर ही कल्पना इतकी घर करून बसली आहे 
कौ, पुढे तर पात्रांचे मासलेवाईक नमुने बनून गेले. 
स्वभाबचित्रणासाठी शारीरिक व्यंग वा लकब आवश्यक 
होऊन बसली. पात्रांच्या तोंडी त्याच त्या शब्दांची पोपटपंची 
करण्याची खोड मुरू लागली. यातूनच (॥1११लॉटा १लठा' 
ची कल्पना पुढे आली. एखादे पात्र कंजूष म्हणून त्याच्यावर 
शिक्का बसला को, मग त्याने विपरीत बागता कामा 
नये. पण असा कृपण माणूस बिशाल जीवनाच्या निनिध 
क्षेत्रांत निरनिराळ्या भूमिकांनी वावरत असेल, तो चांगला 
व्यवहारी असेल, प्रेमळ बाप-कर्तव्यशील नागरिक, 
विचारवंत ज्ञानी- काय वाटेल ते असू शकेल. हे पात्र 
मुर्ख, हे क्रूर, हे विसरभोळे, हे सज्जन म्हणजे सदासर्वकाळ 
तसेच असा जाच कृत्रिम आणि हानिकारक ठरतो. 
जीबनाचे बास्तबदर्शन देत नाही. व्यक्‍तीच्या 
दुर्दैवाला-शोकान्तिकेला अनेक कारणे असू शकतील. 
व्यक्‍तीच्या रूढ स्वभाबाचे पटल बाजूला सारून रंगहीन 
अवस्थेत पाहिले तर आगळे अपवादात्मक असामान्यत्व 
प्रत्ययाला येईल. 1.99 1711९ (स्ट्रीन्डबर्गचे नाटक)च्या 
करुण शेवटास आईपासून घेतलेली आनुवंशिक पुरुषद्रेष्टी 
वृत्ती, वडिलाच्या कठोर शिस्तीत वाढल्याने सहजप्रबृत्तीचे 
झालेले दमन, विकृत मन, बाह्य परिस्थिजन्य अनेक 
उपाधी आणि योगायोग यांचा समुच्चयात्मक प्रभाव 
कारणीभूत होतो. 1,११४ 1॥12' सारखी रंगहीन 
(स्वभाबहीन) व्यक्तिरेखा शोकात्मिकेचे आगळे दर्शन 


घडविते. यातील अभिनवता अभिजात कलेपेक्षा | 


९ ४ 
..&> 
॥७ नवभारत 

धि 


) 
त्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्८ 


दिशेने जाणारी आहे. आधुनिक करुण नाटकाचा रसास्वाद 
घेताना 1116 (स्ट्रीन्डबर्ग) ब 08110 ओनीलचे 
॥॥०पा १112 02001105 ॥1९ल'9, आणि सोफोक्‍्लिसचे 
12०09 यांचा जोडीने तुलनात्मक अभ्यास करायला 
हा. म्हणजे आजच्या नाटकातील अन्तर्मनाच्या 
बिश्लेषणाचे सामर्थ्य दृग्गोचर होईल. ओनीलने या बाबतीत 
अनेक प्रयोग केले. मानबी जीवनाच्या बाह्य क्षितिजावर 
रेंगाळण्यापेक्षा मनोनिश्वात खोलबर शिरून काही सत्य 
हुडकण्याचा हा प्रयत्न आहे. खोट्या सभ्यतेचे मुखवटे 
घालून समाजात बाबरणा-या पात्रांचा वज्रलेप स्वभाव 
न दाखविता त्यांच्या अंतरंगाचे बिबिध पैलू दाखवून 
ठोकळेबाज (1४) व्यक्तिस्वमाबाचा परिपोष न करता 
त्यात खोली (1911151101) आणण्याचा हा उपक्रम 
नजरेआड करून चालणर नाही. 

माणसाचे दुहेरी व्यक्तिमत्त्व (5७1 5०॥१॥४), 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०९६ 


त्याचे अबोध मन कळले तर त्याचे वर्तनही विविध रंग 
परावर्तित करील. मग या आविष्कारात असा बारकावा 
येईल कौ, शोकनायकाचा अटळ ठरणारा शोकमय अन्तही 
अनेक रूपांनी प्रतिबिंबित होऊन ही अपूर्व अनुभूती 
वेगळाच साक्षात्कार घडबील. रूढ शोकान्तिकांत हे 
कदाचित बसणार नाही, पण यासाठी आपण वाव ठेवला 
पाहिजे. ओनीलच्या 50126 [टा1त€' 11९ (अटक 
0१ 5100%॥1' इत्यादी नाटकांचा उल्लेख मी या 
मनोबिश्लेषणात्मक नाटकांच्या संबंधात करतो, विवेचनात 
शिरत नाही. आजची नाटके काय आणि कशी आहेत, 
त्यांच्या रसास्वादाची एक निराळी दृष्टी असावी, आजचे 
सांस्कृतिक बातावरण शोकात्मिकांना रूढ अर्थाने कितपत 
पोषक बा मारक आहे, एवढे जरी पूर्वज्ञान यातून साधले 
तरी आजच्या करुण नाटकांचा विचार निर्लेप दृष्टीने 
आपणाला करता येईल असे वाटते. (5०5ट5 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


जुने लेखन 


महाबळेश्वरच्या त्या मुक्कामात जी एक विलक्षण 
गोष्ट निरुपमाच्या निदर्शनाला आली, त्या गोष्टीमुळे तिच्या 
मनाला धक्का बसल्यासारख्था झाला. 

ती गोष्ट म्हणजे अनघा आणि उमाबाई यांच्यातील 
अबोला. 

त्या अबोल्याचे कारण अनघाला विचारून पाहाबे, 
असे कितीतरी वेळा तिच्या मनात आले; पण तिला धीर 
झाला नाही. 

अखेर, तिच्या मुक्कामाच्या शेबटच्या दिवशी 
सायंकाळी, त्या दोघी एकट्याच फिराबयाला गेल्या असता, 
निरुपमाने तिला विचारले -- 

“अक्का, तू आपल्या आईशी एकदासुद्धा बोलताना 
माझ्या दृष्टीस पडली नाहीस, हे कसं गं?” 

तो तिचा प्रश्‍न ऐकताच अनघाचा चेहरा एकदम 
लाल झाला. त्याबरोबर निरुपमा तिच्या अंगाला बिलगून 
उद्घारली 

“अक्का गं, माफ कर मला; मी भलताच प्रश्‍न 
बिचारला तुला!” 

छे, छे ! अगदी योग्य प्रश्‍न विचारलास तू ताई!” 

अनघाने अगदी शांतपणे उत्तर दिले. नंतर काही 
क्षण थांबून तिने म्हटले- 

“आईचा माझ्यावरला राग हे एक शल्य आहे माझ्या 
जीवनातलं, निरू; मला मूल नाही म्हणून तिचा राग 
आहे माझ्याबर. तिला असं वाटतं, आपली ही कर्मकरंटी 
पोर माहेर आणि सासर या दोहोंच्याही कुलक्षयाला कारण 
झाली.” 

बोलताबोलता अनघाच्या डोळ्यांत अश्रू आले. 

“पण त्यात तुझा काय दोष गं? -” 

“अगं, दोष नाही आणि आहेही. आमच्या लग्नाच्या 
वेळी आईला मोठी आशा होती कौ, मला अनेक मुलं 
होतील आणि त्यांतला एक मुलगा आपण दत्तक घेऊ. 
पण झालं सगळं उलट ! त्यामुळं तिनं बोलणं सोडलं 


अनुक्रमणिका 


अनघा 


माझ्याशी.” 

“छान | शोभतं का गं हे आईच्या अंतःकरणाला?” 

“तिला दोष देऊ नकोस तू, ताई, मी तिची जन्माची 
निराशा केली. मला तिचा तो माझ्याबिषयीचा राग आणि 
उबग अगदी स्वाभाविक बाटतो. कारण मी अभागिनीनं 
सा-यांचीच निराशा केली. माझी आईच काय, पण माझ्या 
सासूबाईही बोलत नाहीत माझ्याशी. त्यामुळं डॉक्टरांनी 
ह्याला जाण सोडलं. निपुत्रिकेचं तोंड कोणालाच पाहावंसं 
बाटत नाही. तुला कल्पना नाही यायची माझ्या या दुःखाची, 
निरू! माझा जन्म वाया गेला, माझं स्त्रीत्त विफल 
झालं, असं सारखं वाटत असतं माझ्या मनाला-” 

अनघाच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. 

काही बेळ त्या दोघीही स्तब्ध होत्या. 

नंतर निरुपमाने विचारले-- 

“तुझ्या आईला किंवा सासूबाईंना तुला मूल न 
झाल्याबद्दल दुःख वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. कारण 
त्या जुन्या काळातल्या आहेत. पण तुला का बाईट 
बाटाबं एबढं त्याबद्दल >” 

“का नये बाटू?” 

“मग काय मूल होण्यासाठी तू प्रेमिवेबाह केलास 
डॉक्टरांशी? आपण पुरुषावर जे प्रेम करतो ते काय 
प्रजोत्पादनासाठी करतो का, अक्का? प्रजोत्पादन हा 
एक आनुषंगिक गोण परिणाम आहे प्रणयक्रोडेचा. 
एकमेकांवर अनुरक्‍त असलेल्या स्त्रीपुरुषांचं मीलन म्हणजे 
काही प्रजोत्पादनासाठी घडवून आणलेलं पशूंचं मीलन 
नळे. स्त्रीपुरुष परस्परांवर जे प्रेम करतात, त्या प्रेमाची 
तृप्ती आणि परिणती मीलनानं होते. प्रणयी युग्माचं मीलन 
म्हणजे क्रीडा आहे केबळ एक! मूल न होण्याबद्दलचं 
तुझे दुःख मला अगदी समंजस वाटत नाही, अक्का !” 

“कारण, तू अविवाहित आहेस, निरू! विबाहित 
स्त्रीच्या हृदयाची कल्पना नाही तुला. आपण प्रेमविवाह 
संततीसाठी करीत नाही, हे अगदी खरं; पण, प्रेमविवाह 


१. 
2. फा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४ च” 
'..&> 

॥७ नवभारत 

धि 

र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१.) 


केल्यावर संतती होऊन स्त्रीपुरुषांच्या मीलनाला जी 
मधुर दृढता येते, प्रिया आणि प्रियकर यांच्यामध्ये 
जो नबा आत्मबंध त्या अपत्याच्या रूपानं उत्पन्न होतो, 
तो लक्षात घेऊनच भवभूतीनं अपत्याला 'आनंदग्रंथि 
म्हटलयं |-” 

“म्हटलं असेल! पण आज ते खरं मानायला 
तुझ्यासारख्या हळव्या मनाच्या भावनाप्रधान स्त्रीशिवाय 
कोणीही तयार होणार नाही, अक्का! संतती हेच ज्या 
वेळी विवाहाचं आणि संसाराचं ध्येय होतं, त्या काळात 
भवभूतीची ही कल्पना खरी असेल कदाचित; पण आज 
संतती हे संकट बाटायला लागलं आहे तरुण विवाहित 
जोडप्यांना. आणि त्याला केवळ आर्थिक कारणे आहेत, 
असंही समजण्याचं कारण नाही. आज संतती ही प्रणयाची 
परिपूर्ती किंबा संसाराचं साफल्य समजलं जात नाही. 
उलट, प्रणयक्रीडेचं पर्यवसान प्रजोत्पादनात होऊ नये 
म्हणून दक्षता घेतली जाते कटाक्षानं. उद्या शास्त्रीय 
प्रगतीच्या जोरावर संभोगाशिबाय जर संतती उत्पन्न करणं 
शक्‍य झालं, तर संभोग हा केवळ एक क्रौडेचा प्रकार 
होऊन बसेल व स्त्रीचं पाबित्रय आणि लैंगिक नीती 
यांच्याबिषयीच्या सगळ्या रूढ कल्पना बदलून जातील. 
संभोग आणि सृजन यांची जी सांगड आज निसर्गाने 
घातलेली आहे, तिच्यामुळेच खरोखरी विवाह आणि 
संसार यांत संततीला इतकं महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. 
ती सांगड तुटल्यावर आणि संभोगाशिवाय कृत्रिम उपायांनी 
संतती निर्माण करणं सुकर झाल्याबर विबाह आणि 
कुटुंबपद्धती या दोन्हीही संस्थांना फारसा अर्थ उरणार 
नाही! तू अगदी एखाद्या जुन्या काळातल्या स्त्रीसारखा 
बिचार करतेस या सगळ्या गोष्टींचा, अक्का !” 

“मग तुझे नबे बिचार काय आहेत ते तरी ऐकू देत 
मला एकदा, निरू.” 

“माझ्या विचारांत काहीही नबीन किंवा अपूर्व नाही, 
अक्का. स्त्रीजीवनासंबंधी तू जे बोलतेस ते किती असमंजस 
आहे, हे तुझं तुलासुद्धा सहज कळून येईल विचारांती. 
तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे संतती हेच जर प्रीतीचं आणि 
जीवनाचं एकमेब साफल्य असेल, तर जॉर्ज इलियट, 
मॅडम क्युरी, अँनी बेझंट, सिस्टर निवेदिता किंबा सरोजिनी 
नायडू यांच्यासारख्या स्त्रियांचं जीवन विफल झालं असंच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । मार्च २०१६ 


म्हणावं लागेल, नाही का? आणि सगळ्या विचारी 
जगाच्या कौतुकाचा विषय होऊन बसलेलं वेबदांपत्याचं 
प्रेमही वाया गेलं, असंच समजावं लागेल, नाही का? 
बुद्धिमान आणि बुद्धिनिष्ठ स्त्रीपुरुषांच्या प्रीतीला बौद्धिक 
साहचर्याची जोड मिळाल्यास त्यांच प्रणयजीवन हे 
मानबजातीच्या बुद्धिबिकासाला कसं कारण होतं, त्यांचा 
संसार हा कसा मूर्तिमंत बुद्धियोग होऊन बसतो, याचा 
बेबदंपती हा आदर्श आहे खरोखरी. पण तुझ्यासारख्या 
स्त्रीच्या दृष्टीनं त्यांचा तो कृतार्थ संसार, तो प्रीतिपूर्ण 
बुद्धियोग शुष्क ठरायचा एखादे वेळा ! संसार आणि 
संतती यांच्याव्यतिरिक्‍त स्त्रीचं जीबन सफल करायला 
इतर कितीतरी गोष्टी, कितीतरी साधनं आणि साध्यं 
उपलब्ध आहेत जगात; न्‌ आज हजारो बुद्धिमान स्त्रिया 
अबिबाहित राहून ज्ञानाची उपासना किंबा लोकांची सेवा 
करून आपल्या आयुष्याचं सार्थक करीत आहेत, तू 
इतकी विद्वान असूनही स्त्रीच्या जीबनाला अलीकडे प्राप्त 
झालेले हे नवे अधिक कार्यक्षम, विशाल, उन्नत स्वरूप 
तुला दिसू नये, हे नबल आहे खरोखरी” 

“त्याचा अर्थ एबढाच कौ, मी एक सामान्य 
संसारकरू स्त्री आहे अगदी! तू जे हे स्त्रियांच्या इतर 
क्षेत्रांतल्या कर्तृत्वाबिषयी बोललीस, ते माझ्यासारख्या 
सर्वसामान्य स्त्रियांना लागू होण्यासारखं नाही, निरू. 
त्यांचं जीबनसाफल्य लग्न, संसार आणि संतती या 
त्रिपुटीतच साठविलेलं असतं; न्‌ त्याच स्त्रिया खरोखरी 
मानवाची परंपरा, संस्कृतीचं आणि संसाराचं सातत्य 
अखंड चालू ठेवतात. शिवाय मानसशास्त्राच्याही दृष्टीनं 
या प्रश्‍नाकडे पाह्यला हबं. स्त्रीप्रेमाचं साफल्य आपल्या 
प्रियकराला पुनर्जन्म देण्यात आहे. अत्यंत बुद्धिमान, 
राजकारणात किंबा ज्ञानोपासनेत निमग्न झालेल्या 
स्त्रियांनासुद्धा जे एखाद्दुसरं तरी मूल आपल्याला हबंसं 
बाटतं, ते खरोखरी या नैसर्गिक भावनेच्या आंतरिक 
ओढीमुळे. अनिल मेहतासारख्या भित्र्या पुरुषावरलं आपलं 
प्रेम व्यर्थ झाल्याबद्दल तुलासुद्धा जे इतकं दुःख वाटतं, 
याची इतकी उत्कट जाणीब असतानासुद्धा त्याच्या 
आठवणीनं तुझ्या जिबाची जी इतकी तगमग होते, ती 
कशामुळं ? थोडा बिचार करून पहा आपल्या मनाशी, 
निरू. म्हणजे तुला कळून येईल कौ, तुझ्या न्‌ माझ्या 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 
। 
। 
| 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जुने लेखन 


मनोवृत्तीत तू समजतेस तसा काही फरक नाही -” 

निरुपमा काही बोलली नाही. 

तेव्हा अनघा काही क्षण थांबून नंतर म्हणाली- 

“मी जेव्हा स्वतःच्या मनाशी विचार करते, तेव्हा 
माझा मलाच प्रश्‍न पडतो कौ, डॉक्टर आणि मी दोघेही 
सारखीच शिकलेले असता त्यांच्या आणि माझ्या वृत्तीत 
इतका फरक का असावा? त्यांना संसार आणि संतती 
यांच्याबिषयी आसक्ती नसावी न्‌ माझं मन त्या बाबतीत 
इतकं आसक्त, इतकं अधू का असाबं? ते आपल्या 
प्रयोगशाळेत काम करीत उभे असतात नू मी त्यांना 
चहाची किंबा जेवणाची आठवण द्यायला त्यांच्यामागे 
येऊन उभी राहते, तेव्हाही त्यांची ती ज्ञाननिष्ठा, ती 
समाधी पाहून माझ्या मनात येतं की, या त्यांच्या ज्ञानमय 
जीवनाशी मी समरस का होऊ शकत नाही? त्यांच्या या 
समाधीचा साक्षात्कार मला का होऊ नये? आणि, मग 
बाटतं कौ, स्त्री आणि पुरुष यांच्या प्रकृतींत काहीतरी 
महत्त्वाचा, काहीतरी मूलभूत फरक आहे. स्त्री ही मृदुप्रकृती 
तर पुरुष हा उग्रप्रकृती आहे; स्त्री ही प्रीतिप्रधान, तर 
पुरुष हा बुद्धिप्रधान आहे. प्रीती आणि बुद्धी ही सृजनाची 
दोन सर्वश्रेष्ठ साधनं निर्माण केली आहेत निसर्गानं. स्त्री 
ही प्रीतीच्या जोरावर सृजन करून जगाचं सातत्य कायम 
ठेवते; तर पुरुष हा बुद्धीच्या जोरावर सृजन करून 
जगाचा बिकास घडवून आणतो, स्त्री आणि पुरुष यांच्या 
प्रकृतीत हा जो मूलभूत फरक आहे, त्यांच्यात जो हा 
नैसर्गिक भेद आणि जे हे स्वाभाविक द्रंद्र आहे, तो भेद 
आणि ते दृंद्र यांच्यातील रुचिर संघर्षामुळे संसाराला 
रम्यता आली, जीवनाला वैचित्रय आलं आणि जगाचा 
इतका विकास झाला. प्रीती आणि बुद्धी यांच्या या द्रंद्रामुळे 
जीवनाला लाभलेली गती आणि गोरब पाह्यला, म्हणजे 
मला केव्हा केव्हा असं बाटतं कौ, मार्क्सबादातील 
विरोध-विकासाच्या तत्त्वापेक्षा आपल्या उपपनिषदांतलं द्ृंद्राचं 
तत्त्वच अधिक प्रभाबी आहे. शास्त्रीय संशोधन यशस्वी 
होऊन संभोग आणि सृजन यांची सांगड केव्हा तुटेल, 
तेव्हा तुटो; पण, मला मात्र असं वाटतं कौ, प्रणयक्रीडेच्या 
परम आनंदाची परिणती सृजनात होण्यात स्त्रीजन्म आणि 
स्त्रीप्रेम यांचं जे साफल्य आहे, त्याची दिव्य माधुरी पुढे 
संभोगाशिवाय कृत्रिम उपायांनी होणा-या सृजनात राहणार 


अनुक्रमणिका 


1.84 


नाही. द्रंद्रातून प्रगती आणि संतती हा मुळी निसर्गाचा 
नियमच दिसतो. तो मोडून कृत्रिम उपायांनी प्रगती आणि 
संतती साधण्यात माणसाच्या बुद्धीचा कदाचित गोरव 
असला तरी प्रीतीचा आनंद मात्र खचित नाही.” 

“अक्का, माफ कर मला. मी मघाशी जे तुला 
एकदम बोलले त्याबद्दल. मी काही तुझ्यासारखा खोल 
बिचार केलेला नाही सगळ्या गोष्टींचा.” 

“अगं, माफ काय करायचं त्यात निरू? मलासुद्धा 
केव्हा केव्हा असं वाटतं को, बियाट्स वेबप्रमाणं 
आपल्याला सहकार्य का करता येऊ नये डॉक्टरांशी 
त्यांच्या कामात? म्हणूनच मी म्हटलं मघाशी तुला कौ, 
मी शिकलेली असले, बिद्रान समजली जात असले, 
तरी सामान्य स्त्री आहे खरोखरी; आणि सामान्य संसार 
करू स्त्रीला जसा आपला पती प्रिय असतो, मुलंबाळं 
हवीशी वाटतात, तशी वृत्ती आहे माझी. बुद्धिमत्ता किंवा 
विद्ठत्ता यांच्यापेक्षा स्त्रीत्व हेच मुख्य आहे माझ्या जीवनात” 

“पण स्त्रीची हीच स्वाभाविक वृत्ती असं म्हणतेस 
नातू?” 

हो, मला तरी तसं वाटतं. प्रीती आणि वात्सल्य 
यांनी जिचं जीबन व्यापलेलं आणि सफल केलेलं आहे, 
तीच खरी स्त्री. आपल्या प्रियकराला जी पुनर्जन्म देऊ 
शकत नाही, त्या अभागिनीचं प्रणय-जीबन निष्फळ ठरलं, 
असंच मी तरी म्हणेन. म्हणूनच आईचा आणि सासूबाईचा 
माझ्यावरला राग मला अगदी स्वाभाविक वाटतो. स्त्रीचं 
प्राथमिक जीबनकर्तव्य जी पार पाडू शकली नाही, त्या 
माझ्यासारख्या निपुत्रिकेचं दर्शन त्यांना दुःसह व्हावं, 
यात काय नबल? तू जर इथं आली नसतीस निरू, तर 
माझ्या जीवनातलं हे शल्य कळलं नसतं तुला कधी-" 


'टीप- ग. त्र्यं. माडखोलकर यांच्या 'अनघा' या १९५१ 
सालच्या कादंबरीतून. ०5०5ट8 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


डर 


नवभारत । मार्च २०१६ 


लेखकांचा परिचय 


प्रा. डॉ. अशोक कृष्णाजी जोशी 

इंग्रजी या विषयाचे प्राध्यापक (निवृत्त.) गोवा विद्यापीठ. सोंदर्यशास्त्र, समीक्षा, तत्त्वज्ञान या विषयांचे अभ्यासक. 
पत्ता:- बी ९ व्यंकटेश रिव्हिएरा, शाहू कॉलनी, गल्ली नं.२, कर्वनगर, पुणे ४९९ ०५२ 

भ्रमणध्वनी : ९४२२०६४९७५. 


श्री. के. वनपाल 

श्री. वनपाल यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन मामलेदार म्हणून नोकरीस सुरूवात केली व 
पदोन्नती मिळवत ते महसूल खात्याच्या सचिव पदावरून निवृत्त झाले. शेती, शेतकरी व त्यांचे अर्थकारण याची 
त्यांना तृणमूल स्तरावरून माहिती आहे. 

पत्ता:- अ-८, रे-व्हेन्यू को. आ. हाऊसिंग सोसायटी, गणेशखिंड रस्ता, आय्‌-सी-एस्‌ कांलनी. पुणे ४९९ ००७. 
दूरध्वनी - ०२०-२५५३२१४३, भ्रमणध्वनी : ९४२२०६४९७५. 


प्रा. श्री. मा. भावे 

माजी प्रपाठक व विभागप्रमुख, गणित विभाग, नौरोजी वाडिया कॉलेज, पुणे; गणित ब तत्त्वज्ञान या 
विषयांत पीएच. डी. व पदव्युत्तर संशोधन; शिक्षकचळवळीत सहभाग; शिक्षण, गणित व 

तत्त्वज्ञान या विषयांबर २५ शोधनिबंध. 

पत्ता :- ३३/२०, ४ थी गल्ली, प्रभात रोड, पुणे - ४११००४. 

दूरध्वनी :- (०२०) २५६७४०९३. 


अंनक्रमंणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र्श्ट 


" 


म्ह  अपतमहात्सवा 
् 


र 


होत्स > 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आवाहन 


“नवभारत' हे वैचारिक मासिक सुरू होऊन आता ६९१ वर्षे झाली. साहजिकच मासिकाच्या मूळ कर्त्यांनी जे उद्देश 
डोळ्यांपुढे ठेवले होते, ते उद्देश स्वीकारून लिहिणारे लेखक व त्या उद्देशांविषयी आस्था बाळगणारे वाचक आता कमी 
होत चालले आहेत. तरीदेखील वैचारिक आदानप्रदानाचे समर्थ व्यासपीठ म्हणूनच “नवभारता' ने कार्य करीत राहावे, 
असाच आमचा संकल्प आहे. 

भारतीय परंपरेची ओळख व परिष्करण करून देणारे लेख येतच राहतील. परंतु, विज्ञान, अर्थकारण, 
तत्त्वज्ञानातील आधुनिक विचारप्रवाह, इतिहासलेखनाला आलेले नवे रूप इत्यादी विषयांची भाष्यरूपाने ओळख करून 
देणे, नवीन ग्रंथांची समीक्षा करणे, लोकसाहित्य, दलित वाडमय यांना जी काळानुरूप बळणे मिळत आहेत त्यांचा 
मागोवा ठेवणे या विषयांवर भर देणे अगत्याचे झाले आहे. लघुकथा, ललित लेख व कविता या 'नवभारता'ने पूर्वीही 
कक्षेबाहेर ठेवल्या नव्हत्या ब आताही त्या कक्षेबाहेर ठेवलेल्या नाहीत. 

आज तालुक्‍याच्या ठिकाणी महाविद्यालये निघाली आहेत. येथील शिक्षण मराठी भाषेतून चालते व ते 
योग्यच आहे. तथापि, इंग्रजी वा अन्य भारतीय भाषांतील विचारप्रवाहांशी या शिक्षणाचा संबंध राहू नये, ही खेदाची 
गोष्ट आहे. या महाविद्यालयांतील ग्रंथालयात अद्ययावत पुस्तके येत नाहीत ब आली तरी ती वाचून सकस चर्चा 
करतील, असे अभ्यासूंचे गटही सहसा असत नाहीत. आमचे अनेक विद्यार्थी या महाविद्यालयांतून प्राध्यापक व प्राचार्य 
आहेत. त्यांनी ही व्यया आमच्यापाशी बोलून दाखविली ब असेही सांगितले की, 'नवभारता'तील काही लेखांच्या 
छायांकित प्रती काढून त्यांनी विद्यार्थ्यांना आवर्जून वाटल्या. 

आमची अशी खात्री आहे की, महाविद्यालये, तेथील प्राध्यापक व विद्यार्थी तसेच गावोगावी विखुरलेले 
अभ्यासू नागरिक यांना *नवभारत' वाचण्याची व त्यातील लेखांवर चर्चा करण्याची सवय लागून जाईल. या सर्वांनी 
आपले दर्जेदार लेख 'नवभारत' कडे अवश्य पाठवावेत. 

यासाठी 'नवभारता चा प्रसार झाला पाहिजे. आमची वाचकांना अशी विनंती आहे की, त्यांनी 'नवभारता ला 
वर्गणीदार मिळवून देण्याची मोहीम चालवावी. जो वाचक पाच वर्गणीदार मिळवून देईल, त्याने सहाव्या व्यक्तीचे नाव 
व पत्ता कळवावा. त्या सहाव्या व्यक्‍तीला 'नवभारता' चे अंक वर्षभर आमच्याकडून विनाशुल्क पाठवले जातील. 
वर्गणीदार कोणत्याही महिन्यापासून होता येते. 

वर्षाची वर्गणी रु. ३००/- असून वर्गणी, चेक/डी.डी. /मनिऑर्डर यांच्याद्रारे नवभारता'च्या पत्त्यावर 
पाठवावी. चेक/डी.डी. “"नवभारत' मासिक, या नावाने ३१५, गंगापुरी, वाई ४१२८०३ या पत्त्यावर पाठवावे. 


- संपादक मंडळ 


लेखकांस आवाहन 


'मनवभारतफमासिकामध्ये दर्जेदार वैचारिक लेखनाचे आम्ही नेहमीच स्वागत करतो. पण मनवभारताफक्रडे आपले लेखन पाठविण्यापूर्वी 
काही काळजी घ्यावी, अशी विनंती आहे. 
१, आपले लेखन सुवाच्य अक्षरात कागदाच्या एकाच बाजूस असावे. 
२. आपण लेखनासाठी जे संदर्भ वापरले असतील, ते लेखाच्या शेवटी काही टीपा असल्यास 
त्यांसह द्यावेत. 
३. महत्त्वाचे म्हणजे आपण आपला लेख यापूर्वी कुठल्याही नियतकालिकात प्रसिद्धीसाठी पाठविलेला 
नाही, याची स्पष्ट कल्पना मनवभारतफच्या संपादकांना द्यावी. 
४. मनवभारतप्मध्ये लेख छापण्यापूर्वी तो संपादक मंडळाच्या योग्य त्या सदस्याकडे वाचनासाठी व 


अभिप्रायासाठी पाठविला जातो. त्यामुळे तो लेख कुठल्या महिन्यात मनवभारतफ्मध्ये येईल किंवा 
येणार नाही, हे यथावकाश कळविले जाईल, याची लेखकांनी कृपया नोंद घ्यावी. 
आपल्या सहकार्याबद्दल संपादक मंडळ आपले आभारी आहे. 
- संपादक मंडळ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास :महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


